(५० ) 


रंजपुंतामध्ये राखीची (रक्षाबंधनांची) 'चाळ मोठी व सन्मान्य आहे. एकदां 
एखाद्यांस ही राखी पाठविली हणजे तौ आपला माऊ झाला असें समजतात. राखी 
पाठविणे ती स्त्रिया पुरुषांस पाठवितात व तिच्या योगानें त्या बंधुभगिनींचें नातें जो- 
डितात. अशी एखादीकडून राखी आली हणजे तिळा उलट कांचोळी दिली पा- 
हिजे व हेंच तेव्हांपासून बंधुभगिनींचें बंधत होतें असें ते समजतात. रजपुतस्थानांत 
असणाऱ्या रेसिडेंटास व पोलिटिकल एजंटास देखील ह्याप्रमाणें राजघराण्यांतल्या 
स्त्रिया राखी पाठवून त्याला आपल्या बंधुवगीत आणतात. याचें कारण इतकेंच कीं 
त्यानें आपल्या घराण्यास कोणताही उपद्रव किंवा त्रास देऊं नवे 

रजपूत लोकांत, एका ताटामध्ये जेवणें हें विशेष महत्वाचे, प्रीतीचे आणि सल- 
गीचें समजतात, परंतु बाटेल त्यास हा एकपात्रभोजनाचा मान मिळत नाहीं. त्यांच्या 
जातीचा असून, तो मान देण्याला पात्र असेल त्याज्षींच ते हा सलगीचा व मैत्रीचा 
विधि करितात, हलकट, जारज व अधम अशा लोकांस हा मान कदापि मिळाव- 
याचा नाहीं. रजपुतांमध्यें दुसरी अशी एक चाल आहे कीं, कोणी राजा मेला तर 
लागलीच त्याचे मागून दुसरा राजा गादीवर बसविण्याचा उत्सव सुरू होतो, मयत 
राजाचें सुतक त्याचे वंशज न धरितां त्यांचे उपाध्याय अथवा पुरोहित असतात ते 
धरितात, आणि मृताचें हब पडलें असतांनाच नाच, रंग, तमारो, विडे, पानसु- 
पारी वगेरे राज्याभिष्रेकाचे उत्सव सुरू करितात. रजपुतांमध्यें शिकारी वगैरेकरितां 
निघण्यासही' मुहूर्त बघावा लागतो. व त्या मुहूर्तावर शिकार वगैरे सांपडून हेतु पूर्ण 
झाला तर तें वर्षे चांगलें जाईल असें ते समजतात. *त्यांजमध्यें निरनिराळ्या कु- 
ळांचीं निरनिराळीं दैवतं आहेत हें पूर्बी एका ठिकाणीं सांगितलेंच आहे. त्या देव- 
तांचींच्च नांवें त्यांच्या शिक्क्थांत आणि कागदपत्रांत त्यांची निशाणी झणून घात- 
लेलीं असतात, 

येथपर्यंत राजस्थान व उत्तरहिंदुस्थान यांमध्यें असणाऱ्या क्षत्रिय ब रजपूत 
लोकांचे संबंधानें माहिती लिहिली, याच क्षत्रियांचे व रजपुतांचे वंश दक्षिणेकडे 
ब गुजराथेंत वसाहतीकरितां गेले, ते तिकडे मराठे व परभू आणि गिराशी व 
ठाकूर या जातींनीं अनुक्रमें दक्षिण ब गुजराथ या प्रांतांत प्रसिद्ध आहेत. क्ष- 
त्रियांच्या ज्या शहाण्णव कुळी आहेत त्यांतीलच दक्षिणेकडे पवार ऊफ प्रमार, जञा- 
धव ऊर्फ यादव, घोरपडे ऊर्फ भोसले किंवा सिसोदे, लछिरके ऊर्फ तुवर, मो- 
हिते उफ चव्हाण, गुजर ऊर्फ पंबार, खानवेलकर ऊर्फ राणे, साळुंखे, मोरे 


पक काण) पीण१ण११ी१ी१ण8कीणी?णी पाणीणा णी णा”ण अतर १0१७0 २ प “५ कही. सपक न्न ०० > “> ना “> 


१, यांविषयींची तपसीलधार माहिती बघावयाची अर्सल्यास ठोकहितवादीकृत “स्वाध्याय? नामक 
पुस्तकांत सांपडेल, 





(५१) 


गौळी वगैरे वेशांतळे लोक फार पूर्वी येऊन राहिले, यांत कोणी शालिवाहनाचे, 
कोणी विक्रमाचे व कोणी प्रथ्वीराजाचे भाऊबंद अहित. हे सर्व, कोणी बिंबरा- 
जाबरोबर, कोणी मुसलमानांचे गर्दीत व राज्यक्रांतींत आपलें रक्षण करण्याकरितां 

कोणी नवा मुळूख घेण्याकरितां व कोणी काळ व लढायांचे संबंधानें दक्षिणेंत व गु 

जराथेंत उतरले. दक्षिणेंत जे इनामदार पाटील व देशमुख वगैरे आहेत ते मराठे 
आणि जे रयताव्यानें जमिनी करितात ब सरकारास सारा भरतात ते कुळंबी, असे 
एकाच जातींत दोन भेद असून ते दोघेही उत्तरेकडील क्षत्रियांच्याच शाखा आहेत. 
गुजराथेंतील या क्षद्षिय शाखेत गिराशी"व खेडू हे मुख्य असून गिराशी हे. वर 
लिहिलेल्या दक्षिणेतील पाटील, इनामदार, देशमुख वगैरे सारखेच बिनधाऱ्यानें ज- 
मिनी भोगणारे असून, खेड्ट दे आपल्या इकडील साऱ्यानें शेते वाहणाऱ्या कुळंन्यां- 
प्रमाणेंच सारा भरून शेते करणारे आहेत, ह्याप्रमाणें दक्षिणेकडे उतरलेल्या क्ष्त्रि- 
यांचा व त्यांच्या नामांतराचा इतिहास आहे. हे सर्व क्षत्रिय दक्षिणेकडे ठायीं 
ठायीं आपलीं लहान लहान राज्यें करीत होते. परंतु त्या सर्वाचा मुसलमानी गर्दीत 
फडशा उडून, देवगिरी, वरंगूळ, विजयनगर, तगर, प्रतिष्ठान, कल्याणी वगैरे. 
त्यांचीं राजधानीचीं शहरें व नगरे नष्ट झालीं आणि त्यांचे जागीं गोवळकोंडे, ब 
ऱ्हाणपूर, विजापूर, बेदर, हैदराबाद, अहमदनगर वगैरे मुसलमानी बादशाहींच्या 
राजधान्या झाल्या. परंतु हल्लीं तर त्याही पडीत होऊन इंग्रजी अधिकाऱ्यांच्या ब 
व्यापार्‍यांच्या सोईप्रमाणें मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मालकमपेंठ, जाकोबाबाद वगेरे 
निरनिराळीं शहरें वसून तीं भरभराटीस येत आहेत. त्याचप्रमाणे जुने मार्ग, रस्ते 
व वाटा वगेरे बंद पडून नवे सोईचे मार्ग, सडका, पूल, आगगाड्या वगैरे सुरू 
झालीं आहेत. सारांश, एकच काळ, एकच वस्ती व एकच कारकीदे चिरकाळ 
न रहातां, या सृष्टिक्रमांत दिवसानुदिवस अनेक फेरफार ऊन, अनेक गोष्टी घडून 
आणि अनेक शोध तपास होऊन इतिहासाचा भाग कालाबरोबरच वाढत आहे. 
त्यांचा लाभ आपण ज्ञानवान्‌ मनुष्यप्राण्यांनीं जर नाहीं घेतला तर आपल्या ज्ञानवत्तेचें 
चीज आपण केलें नाहीं असा दोषारोप आपल्या कपाळीं आल्याशिवाय राहणार*नाहीं ! 


उदेपूरचा इतिहास. 
--वै<£०<&७>---- 
भाग फहिला. 


उदेपूरच्या राजघराण्याची हकीकत. 
उदेपूरचें राजघराणें.--ाचा राज्यविस्तार व यास राणा हें पद,-_-उदेप्रचा इतिहास काढण्यास 
साधनें.-_-उदेपूरच्या राजघराण्याची मूळची हकीकत, --विञयनगर वगैरेंची रचना, --श्रि- 
ळादित्य व यांचा पुत्र गुह.--गेददलोर वंशाचा ऱ्हास व बाप्पा रावळाचा ञन्म.---एकटळिंगजीचें 
स्थान.---नाथद्वारा व श्रीनाथजीचे संस्थान.---बाप्पाचे पुढील वृत्त,--बाप्पाचा विनय,---बा- 
प्पाचा शेवट,--बाप्पाच्या पुढील राजे,---उदेप्रच्या रागेवंशाज्ीं मुसळमानांचा मानलेला संबंध, 


ज्या प्रांती उदेपूर आहे त्या प्रांतास 'मेवाड' झणतात व तेथील राजास 'राणा' 
झणतात. उदेपूरच्या राण्याचें घराणें सूर्यवशांत वडील असून त्यास रधुवंशांतही' 
गणतात, या वंद्याला 'हिंदुवा सूरज' हणजे “हिंदूंचा सूर्य' असें झणतात. क्षजरियांचौ 
जीं छत्तीस कुले आहेत त्यांत उदेपूरच्या राण्याचें कुल हें पहिलें आहे. 

हिंदुस्थानांत मुसलमानांचा दंगा सुमारें १०८०० वर्षे चालला; परंतु माहमूद 
गिजनवी हा सिंधुनदी-जीस मिठ्ठामहिरावण किंवा नीलाब झणत[]त ती-उत- 
रून हिंदुस्थानावर आला, त्या काळीं जेवढें उदेपूरचें राज्य होते तितकेच आतांही 
आहे. उदेपूरच्या राजांचा बहुत काळापासून असा अभिमान आहे कीं, झाझी 
मानवी वंश्यापैकीं नसून आमचा देवीवंश-हझणजे सूर्यनारायणापासून-आहे. उदे- 
पूरच्या राजाला पूर्वी 'रावळ' हें नांव होतें. पुढें इसवी सनाच्या तेराव्या दत- 
कामध्यें त्यांनीं परिहार वंश्याकडून मंदावरचें राज्य काबीज केलें व तेव्हांपासून त्यांनीं 
आपणास 'राणा? हें पद घेतलें. 

उदेपूरच्या राज्याचा इतिहास काढण्यास बहुत साधनें आहेत. राजा जयसिंग 
यानें 'ख॒मान रासा? झणून एक राजावळी लिहिलेली आहे. तसेंच 'राजरलाकर,'! 
:ज्ञयविलास,' 'अकबरनामा,' 'बाबरनामा,' “जहानगिरी तवारीख' वगैरे ग्रंथ 
आणि सनदा, पत्रे, भाटांचे लेख व भाटांनीं लिहिलेल्या ब्रीदावळी वगैरे पुष्कळ 
साधनें असून त्यांवरून उदेपूरचा इतिहास निघतो. 

या इतिहासावरून असें समजतें कीं, कोसल्यापुत्रः रामचंद्र अयोध्याधिपति अ- 
सून त्याचे जे लहु आणि कुत्र असे दोन पुत्र “होते, त्यांतील लहु यानें लाहोर शहर 


(पड) 


वसविले, आणि त्यावरूनच लाहोरास 'लहुकोट' असें नांव प्रसिद्ध होतें. लहूचे 
पुढें चौपन्नावे पिढीस सुमित्र झणून राजा झाळा, या सुमित्राला समकालीन असा 
उज्जनीस विक्रमादित्य द्दा राजा होता. सुमित्राचे पुढें नवव्या पिढींत कनकसेन 
नांवाचा राजा झाला. तो इ० स० १४६ त सौराष्ट्र देशांत येऊन राहिल असें 
अंभेर येथील राजा जयसिंग यानें लिहून ठेविलें आहे. हा जयसिंग झणजे 


मोठा ज्योतिषी असून त्याला इतिहास लिहून ठेवण्याची फार होस असे. तेव्हां 
त्यांचे लेखांतील प्रमाण विशेष विश्वसनीय मानिळें पाहिजे, ह्या राजाचें अंभेर 


शाहर, हणजे जयपूर शहर वसविण्यापूर्वी, जी त्याची राजधानी होती तें, हे जयपु 
राजवळच आहे. असु. कनकसेनानें सौराष्ट्रांत बसती केल्यावर त्याचे वंश्यास पुढें 
“सेन' असेंच हणू लागले. त्यानंतर त्याच वंशास “आदित्य, पुढें 'सूर्यवश्ी' व पुढें 
'शेहलोट' असें ह्मणूं लागले. हें गेहळोट नांव घेतल्यावर ते उदेपूरच्या डोंगरांतील 
एका खोऱ्यांत येऊन राहिळे, त्या खोऱ्याचं नांव “'आहार्य' असून तेंच नांव या 
गेहलोटांनीं आपल्यास घेतलें, याप्रमाणें त्या वंशाच्या मूळ नांवांत बरेच फेरफार 
होत आले. पुढें या वंशास 'सिसोदिया' असं नांव पडलें व तेंच अजून चालत 
आहे. या नांवाच्या उत्पत्तीची दंतकथा कांहीं चमत्कारिक आहे. ती अशी कां, 
'एके वेळीं या आहार्य वंशाचा पुरुष वनांत शिकारीस गेला असतां मोठाल्या साव- 
जांच्या शिकारी मारून आणावयाच्या तों त्या दिवशीं त्यास फक्त एक ससा मात्र 


मिळाला. त्यावरून त्यास सिसोदिया हें नांव मिळालें व तेंच पुढें त्याचे वंशास 
चालले, त्या वेळीं तें कुळ चितोडास होतें. पुढें सिसोदिया हें कुल उदेपुरास 
आलें. त्या वेळीं त्यास 'राणावट? असें नांब पडलें*होते. सिसोदिया चितोडास 
असतांना मुसलमानांनी तीन वेळ चितोडावर साऱ्या केल्या होत्या. परंतु त्या 
शूर लोकांनीं त्या तिन्ही वेळीं त्यांचा पराभव करून चितोडच्या किलयाचें संरक्षण 
केलें होतें, 

कनकसेन हा लहूचा वंशीय असून, लहूचें राज्य लाहोर येथें असल्याविषयीं 
प्रथमतःच लिहिलें आहे, ह्मणजे, कनकसेन हा मूळचा पंजाब प्रांतांतला असून, 
तो तेथून गुजराथेंत उतरला; व तेथें त्यानें प्रमार राजाचें राज्य घेऊन इ० स? 
१४४ मध्यें वडनगर वसविले. कनकसेनाचे पुढें चोथ्या पिढींत विजयसेन झणून 
पुरुष झाला, त्यानें विजयपुर व विदर्भभगर अशीं दोन शहरें वसविठीं, पैकीं 
विजयपुर हे घोळक्याजवळ आहे व विदर्भनगरास सिहोर असें हल्लीं नांव आहे. 
बरील दोन नगरें वसविल्यावर विजयसेनानेंच, भावनगरापासून पांच कोसांवर बळा 
झणून जें हृलीं गांव आहे तेथें, वछभीपुर नांवाचें एक तिसरें नगर वसविले होतें. 
परंतु पुढें तें मोडले. त्यामुळें त्या त्गराचा नांबाशिबाय कोठेंही शोध लागत न- 


(५५ ) 


व्हता, ग्रा जगावर अशीं कांहीं कृत्ये होऊन जातात कीं, कालांतराने तीं नाममा- 
च्ावशेष राहून त्यांच्या स्थितीची व स्थळाची कांहींएक खूण राहात नाहीं ! त्याचप्र- 
माणे या बलभीपुराची स्थिति झाली. कीं, तें कोठें वसठें होतें याचा कोणास 
मागमूसही ठागत नव्हता. परंतु आलीकडे पालिठाण्याजवळील श्राभ्ुंज पर्वताचे 
माहात्म्य प्रसिद्ध झालें आहे त्याजवरून हें नगर वरील ठिकाणीं होतें असा तपास 
लागतो. हे वल़भीपुर इ० स० ५२४ सालापर्येत अस्तित्वांत होतें असा तषासः 
लागतो ब त्याच सालीं त्या शहरावर म्लेंच्छांनीं हलला केला; त्या गर्दीत त्याचा स- 
वौश्शांनीं नाश होऊन, तेथील वस्ती उठून ग्रेली, असे लेख सांपडतात. वलभी- 
पुराचे आळीकडील प्रदेशास भाल्प़्रांत हणत. त्यांत क्षत्रियांची वसती फार अ- 
सून ते आपणास सूर्यवंशी ह्मणवीत ब त्यावरूनच त्या भाल्प्रांतास सौराष्ट्र (सौ- 
र-राष्ट्र) असें नांव पडलें असावें असें दिसतें. या सोराष्ट्रांतच शामीनगर नांबाच्या 
शहरीं यदुवंशीय राजे राज्य करीत होते असा दाखला सांपडतो. 

वर बलभीपुराची वाताहत झालेली लिहिली, ही वाताहत ज्या म्लेंच्छांनीं केली, 
ते उत्तरेकडून खालीं उतरले होते व त्या वेळीं बलभीपुरास शिलादित्य राजा राज्य 
करीत होता, व तो त्या म्लॅच्छांच्या गर्दीत सकुटुंब मारला गेला, परंतु त्याचे 
बायकांपैकीं एक चंद्रावतीची राजकन्या पुष्पबती नांवाची जी बायको होती ती, त्या 
वेळीं अंबाजीस गेली होती. ती तिकडे असतांच इकडे राजकुळाचा समूळ नाश 
झाला. पुढें तिला हे अनथोपाताचें वर्तमान कळलें, परंतु ती पूर्ण मासांची गरोदर 
असल्यामुळें ती तशीच काठेवाडांतील माळिया डोंगरांत आपल्य व गर्भाचा बचाव 
होण्याकरितां गेली. पुढें अश्या देवदुविलासांत असतांच ती प्रसूत होऊन तिला 
पुत्र झाला. नंतर तो पुत्र तिनें बडनगरच्या एका ब्राह्मणापाशीं ठेविळा आणिभआ- 
पण सती गेली, ब्राह्षणाकडे मुलगा आल्यावर त्यानें त्याचें चांगल्या रीतीनें संगो- 


गण 





टक क. गयी कायय कळकळ काडया %क कावीळ. कीक डाका, अलका ळोलककी-दक क. आटक “दकट००५.१. “कक, दळ ायात कळक ०.०७ नक ककल. १ेळक७००होनशीक.2.आकयाकी मकाकानकीकनकक 








पणणाकणणाणीश 


१. हिंदुस्थानांतून प्रवास करणारांस ठिकठिकाणीं अनेक प्राचीन श्रह्देरें आढळतात: -_उड्नजनी, 
घारानगरी, वळा, चंपावती, झिंद्युवाडा, अयोध्या, कन्नोज, वेळापुर (पंढरपुराजवळ) वगैरे, वे- 
ळापुराजवळच एक चकपुर हणून शहर होतें व महीचे कांठीं मयूरध्वजनगरी, खंबाइताजबळ 
तास््रध्वजनगरी वगेरे स्थळें होतीं असें हणतात. सारांक्र, राहतात तीं पूर्वेभवशून्य नगरें राइ- 
तात; नाहीं तेथें मळींच पत्ताही राहत नाहीं, 

२. भाल हें नांव गुनराथेचे पश्चिमेस काठेवाडाचे आळीकडीळ प्रांतास आहे. हीं प्राचीन 
नांवें पाहावयाची असल्यास---पाळ, कानम, चंवाळ, चरोत्तर, ढेंढार, गोहिळवाड, मच्छुकांठा 
अक्लीं अनेक आहेत. दक्षिणेंत जज्लीं बालेघांट, गंगथडी, मावळ, मानदेश, वगैरे प्रांतांची नांवें 
आहेत तक्लींच वरीळ स्थळें आहेत. 

३. हें देवीचे स्थौन अबच्या पाहाडाजवळ असून तें. दृक्ीं दत्तियाच्या ठाकुराचे कबजञांत आहे, 

खयसन०्इन्द 


(५६) 


पन केलें, त्या त्राहझणाचे बायकोनें तो डोंगरांत जन्मला हणून त्याचें नांव गुद असें 
ठेविले, गुह हा जरी श्राझणाचे जवळ खाऊन पिऊन वाढला होता तरी, तो 
जसजसा वयांत येत चालला तसतसे क्षत्रियाचे गुण दाखवू लागला. ज्या अर्थी 
तो क्षात्बीजाचा होता त्या अर्थी त्याजमध्ये ह्याप्रमाणें क्षात्रतेज चमकू लागलें 
ह्यांत आश्चर्य नव्हतें. गुहानें शिकारी व पारधीकरितां भिल लोकांच्या टो- 
ळ्यांतून फिरावे. या भिलांस त्या वेळो वनपुत्र किंवा अरण्यपुत्र असें झणत. 
त्या वनपुन्नांचें डेडर येथें एक स्वतंत्र राज्य होते. त्या राज्यावर कोणाला बस- 
वार्वे याविषयीं त्या वेळीं विचार चाला असून, कोणाळा हें राज्यपद द्यावें 
याबद्दल त्यांनीं चिठ्ठया टाकून पाहिल्या, त्यांत गुद्दाचेंच नांव आल्यावरून व 
त्याजवर सवाचे प्रेम असल्यावरून त्याला त्या भिलांनीं आपला राजाकेलें. ही 
गोष्ठ प्रसिद्ध मुसलमानी इतिहासलेखक अबुल फझल यानंही लिहिली असून 
भाटांच्या कवितांतून तर ती नेहमीं गाइली जाते. चिडठयांमध्यें ग॒हाचें नांव 
निघाल्याबरोबर त्याजवर प्रेम करणाऱ्या भिल़लांतील एका तरुण भिललानें आ- 
पली करंगळी कापून त्या रक्ताचा गुहाचे कपाळीं टिक्का लाविला व “आजपासून हा 
"आपला राजा झाला' असें मोठ्याने ओरडून सांगितलें. त्या भिललांची ही चाल 
होती कीं, जो आपला राजा होईल त्याचे कपाळीं भिल्लाचे रक्ताचा टिळा लावावा, 
त्याप्रमाणें त्यांनीं करून वर लिहिल्याप्रमाणे त्याला आपला राजा केलें. व त्याला 
जुन्या व वृद्ध भिलांनींही मान्य केलें, ह्याप्रमाणें गुद्द हा हेडरच्या-भिल्लांचा राजा 
झाला, पुढं गुहाचे जे वंशज झाले त्यांस गुहलोट असें नांव पडलें. व त्या नां- 
वाचा अपभ्रंश होऊन गुहलोट याचें गेहलोट असें रूप झालें; आगि गेददलोट ह्या 
नांवीनेंच त्या वंशाची पुढें प्रसिद्धि झाली. 


ह्वा गेहलोट वंश इडरच्या गादीवर सात पिढ्यांपर्थत राज्य करीत होता. परंतु 
पुढें तेथील भिल़ांस हें परक्याच्या हातानें राज्य चालविणें बरोबर न वाटून त्यांनीं 
गेइलोटांचा सातवा पुरुष ग्रह्मादित्य झणून राज्य करीत असतां, त्याचे राज्यांत देगा 
करून त्यास मारून टाकिलें व गेहलोट वंश्यास हेडर येथून हांकून लाविलें. या 
प्रहादित्याला बाप्पा झणून तीन वर्षाचा मुलगा होता. त्याचें बडनगरच्या एका 
ब्राझणानें रक्षण केलें; व तो मोठा झाल्यावर त्यास भंडेरोगडावर नेऊन ठेविले व 
तेथेंच तो वाढला. या भंडेरीगडावर त्याचा संरक्षक यदुवंशीय कोणी मनुष्य होता, 
पुढें तेथूनही त्याला काढून पाराशर अरण्यांत विशेष सुस्थळीं नेऊन ठेविलें, 


नफा शण अ. ७. डीश ०००५ द 





गण प१ण?ण०१णी?0?ण७ 0 





क ताया ता नाणाणाणणा0णी”णी धी? शीण २0१?" 


१, गुद्द यास राजावळीत म्रहादिय अशें झटलें आहे, 'राह्लावलि २' प्रुषक्रम ७३ पहा. 


( ५७ ) 


याच अरण्यांत त्रिकूटाचल नांवाचा पर्वत असून त्याचे पायथ्याशी नागेंद्र नां- 
वार्चे एक हहर असे. हें शहर अजून नागडा नांवानें पवित्र क्षेत्र झमणून उदेपुरा- 
पासून सुमारें पांच कोशांवर प्रसिद्ध आहे. या नागेंद्र शहरांत एक महादेवाचं 
स्थान असून त्या शहरच्या आह्णांचें तें मौठें पूज्य दैवत आहे. ह्या महादेवाचे 
नांव एकठिंग असें आहे. ह्यास सर्व सर्पाचेच अलंकार असल्यामुळें नागेंद्र हे जें 
त्या शहराचे नां आहे तेंच त्यास दिलेलें असावें असें वाटते. ह्या एकळिंगापुढें 
तिकडील लोकांचे अनेक नवस फिटत असतात. या देवापुढे एक पितळेचा नंदी 
आहे. या महादेवाच्ने पुजारी आपल्यास 'हारीत कषीच्या वंद्यांतील समजून हल्लीं 
६५ पिढ्या झाल्या आहेत असें झणतात. हें देवस्थान फार मोठें असून खुद्द उदे- 
पूरचा राणा हा आपल्यास त्या देवस्थानाचा दिवाण असें ह्मणवितो. या एकलिं- 
गाला पांढऱ्या पाषाणाचें फार सुंदर देवालय असून त्यावर नक्षीचीं वगैरे फार सुं- 
दर कामें केलीं आहेत. या देवळावर म्लेंच्छ वगेरे शत्रुंचे हले होऊन त्याची 
पूर्वौची शोभा व रचना जरी हलीं छिन्नमित्न झाली आहे, तरी त्यावरून त्याच्या 
पूर्वीच्या वैभवाचें सहज अनुमान होतें. देवापुढें जो पितळेचा नंदी आहे तो भव्य 
असून पोकळ आहे. व त्याजवर झिलई चढविलेली असून त्याचें खतंत्र देऊळ 
आहे. या नंदीवर तातांर वगेरे लटारू म्लॅच्छांनीं, त्याच्या पोटांत संपत्ति सांपडेल 
ह्मणून, कोटें कोठें हातोडे मारिले त्यामुळे मात्र त्यास कांही पोचे पडले आहेत. 
बाकी हा नंदी पाहण्यासारखा आहे. 


उदेपूरच्या या एकलिंग दैवस्थानाजवळच नाथद्वारा ह्मणून श्रीनाथजीचें संस्थान 
असून तेथें गोसांवी महाराजांची मुख्य गादी आहे. एकलिंग व श्रीनाशथ्र या 
दोन्ही देवांकडे रोजचा एक हजार रुपयांचा खर्च आहे. श्वीनाथ या देवाची मूर्त 
पूर्वी गोकुळाजवळ एका डोंगरावर असून पुढें ती मुसलमानांचे गर्दीत जमिनींत पु- 
रून टाकिली. ती तक्लीच कित्येक दिवसपर्यंत होती. पुढें इसवी सनाच्या पंघ- 
राव्या शतकांत त्या मूर्तीचे वबलभाचार्योकडून प्रकटीकरण होऊन तेव्हांपासून तिचा 
महोत्सव होऊं लागला. परंतु हा महोत्सव मुसलमानांस न बघवल्यामुळें त्यांनीं दे- 
वाचें संस्थान मोडण्याविषयीं हुकूम केला, तेव्हां वलभाचार्योचा विठ्ठलनाथजी 
हणून एक पुत्र होता त्यानें ती मूति गाडीवर घाळून उदेपूरच्या खोऱ्यांत आणिली, 
ती अद्यापि तश्ञीच आहे. तिजवर देऊळ किंवा शिखर मुळींच नाहीं. या श्रीनाथ- 
जीच्या मूर्तीकरितां हजारों क्षत्रिय मेळे आहेत. या संस्थानावर वलहभाचार्योचा 
वडील वंश असून हे संस्थान वलळभी पंथांतील लोकाच्या मतानें सर्वात श्रेष्ठ आहे. 
वलभानुयायी लोकांकडून याश्देवस्थानास दरसाल पांच लाख रुपये खर्चांबयास 


(५८ ) 


मिळतात, शिवाय त्या प्रांतांत चालणाऱ्या व्यापारावर या देवाचे कर असून, 
वाणी, भाव्ये वगैरे लोकांचें हें मुख्य यात्रास्थान असल्यामुळें, त्या यात्रेच्या संबंधा- 
नेंही श्रीनाथजीस मोठें उत्पन आढे. डदेपूर संस्थानाकडून या देवस्थानास एक 
लास्व रुपये वषासन आहे. ब्यापारावरील कराचे उत्पन्नास श्रीनाथजीचा 'लागा' 
असें हणतात व हे 'लागे' महाजन ठोक वसूल करून नियमित रीतीनें संस्थानी पा- 
ठवितात, बर सांगितलेल्या एकलिंगजीचें देऊळ बाप्पाचे कारकीदीतच बांधिले 
आहे. ह्याप्रमाणें उदेपूर प्रांतांतील उभय संस्थानांची हकीकत आहे. 


बाप्पाचें संगोपन मोठ्या कष्टाने झाले हें वर सांगितलेंच* आहे. बाप्पाचा पु- 
ढीळ आयुष्यक्रम आणि ऊर्जितकाळ मोठ्या चमत्कारिक रीतीनें घड्डून आल्याचे पुढें 
लिहिलेत्या हकीकतीवरून दिसून येईल, बाप्पा हा लहान असतां तो आपल्या स- 
मवयस्क मुलांमुलींमध्यें खेळत असे. त्याच्या या खिलाडू मंडळींतच नागड्याच्या 
सोळंखी ठाकुराची कन्या असून, एके दिवशीं त्या मुलांमुलींनीं खेळतां खेळतां बा- 
प्पाच्या आणि तिच्या पदरास गांठ गारून खेळांतला लटका लमसोहळा केला व तेथें 
असलेल्या एका आम्रदृक्षास त्या खेळांतल्या वधूवरांकडून प्रदक्षिणा घालविल्या. हा 
ल़ांतला लटीपुटीचा विवाहसमारंभ झाला खरा, परंतु हें सर्व वृत्त पुढें सोळं- 
स्वीस कळल्यावर त्यानें आपल्या मुलीचा खेळांत झालेलाच विवाह मान्य करून ती 
मुलगी बाप्पालाच विवाहविधीनें दिळी. याविषयींही चमत्कारिक हकीकत लिहि- 
लेली आढळते. हणजे, खेळांत त्या मुलीचें व बाप्पाचें लम्न मुलांनीं लाविल्याचें 
बगैरे सोळंखीस मुळींच माहित नव्हतें व माहित असण्या'चेंही कारण नव्हतें. का- 
रण, मुलांच्या खेळांत मुळें काय काय खेळ खेळली हें त्यांच्या आईबापांस समजून 
घेण्याचें कांहीं प्रयोजन नसतें. परंतु पुढें ती मुलगी उपवर झाल्यावर त्यांच्या नि- 
यमाप्रमाणें त्यांनीं आपल्या उपाथ्यायास मुलीचा हात बघून वरयोजना करण्यास सां- 
गितल्यावर त्या सामुद्रिक ज्योतिविद्‌ उपाध्यायानें तिचा हात पाहिला; तों तिचें लग्न 
पूर्वीच झालेलें असावें असें त्याला तिच्या हातावरील सामुद्रिक चिन्हांवरून समजलें. 
तेव्हां सोळंखीला मोठा आचंबा वाटून त्यानें तपास चालविला व शेवटीं बालंपणचें 
मुलांचें खेळणें त्यास समजून वर लिहिल्याप्रमाणें त्यानें तिचें बाप्पाशीं विध्युक्त लग्न 
लावून दिलें आणि तिला मोठें आंदण दिलें. ह्याप्रमाणें रावळ आणि सोळंखी या 
दोन वंशांचा संबंध झाला, 


बाप्पा हा चितोडच्या प्रमारांजवबळ चाकरीस राहिला असून प्रमारांनीं त्याच्या 
हुशारीबरून त्याला एक गांव लहागीर दिला होता, ब्याप्पा हा मोढा भाग्यक्लाली 
निघेल असें, हारीतक्रषीचे वंशीय ज्ञे एकलिंगजीचे « पुजारी त्यांनीं त्याला भाझी- 


(५९) 


वचन दिलें होते, ब त्यांस एकळिंगजीच्या भक्तीचा उपदेश केला होता. बाप्पाही 
त्यांच्या उपदेशाप्रमाणें रोवटपर्यत एकलिंगजीचा मोठा भक्त होता. प्रमार राजाची 
आप्पांवबर फार मर्जी असून तो त्याला आपल्या शूर सरदारांपैकी समजत असे. एके 
वर्षी चितोडावर शत्रुसेन्य उतरल्यावर त्यांशीं कढण्यास जाण्याचा सरदारांमध्यें वि- 
चार निघाला, त्यांनीं प्रमारास सांगितलें की, 'आपण बाप्पाला लाडका सरदार 
करून ठेविला आहे; तेव्हां त्याची सरदारी कशी काय आहे ती या वेळीं बघूं द्या, त्या- 
लाच या वेळीं शत्रूवर पाठवावें.* सरदारांचे हें झणणें ऐकून व प्रमाराची इच्छा 
बघून बाप्पा सेन्य घेऊन निघाला. तों तो. शत्रूचा पाडाव करून तसाच पुढें मुलूख 
काबीज करीत करीत गिजनीपर्यंत गेला. त्यानें मुळूख जिंकीत जात असतां मा- 
गोत अनेक राजकन्यांशीं विवाह केले, नंतर तो चितोडास परत आला, अनेक 
जय मिळाल्यामुळे बाप्पा फार बलाढ्य झाला होता; व त्या बलाढ्यत्वाचा परिणाम 
शेवटीं त्याने, प्रमारापासून-आपल्या यजमानापासून-त्याचें चितोडचें राज्य हिरावून 
घेण्यांत केला. बाप्पाला 'हिंदुवा सूरज,' 'राजगुरु' व 'चकवा' (चक्रवर्ती) असें 
हणत, बाप्पानें चितोड'चें राज्य घेतलें, ही गोष्ट सुमारें वि> सं> ७६४ झणजे 
इ० स० ७०८ च्या सुमारास झाली.' 

बाप्पाला संतति पुष्कळ असून त्यानें देशोदेशी आपले पुत्र पाठविले होते. त्यानें 
इराण, तुराण, इस्पहान, कंदाहार, काश्मीर आणि काबूल वगैरे बहुत देश जिं- 
किले होते, व तेथील तेथील पराभूत राजांच्या कन्यांशीं विवाह केले होते. त्याला 
हिंदु आणि मुसलमान बायकांपासून एकंदर १३० मुलगे झाले होते.” त्यांत ९८ 
हिंदु राण्यांपासून, व ३२ मुसलमानी बायकांपासून झालेले होते. हिंदु पुत्रांस 
एकंदर 'सूर्यवंशी अग्न्युपासक' असें नांव असून मुसलमानी पुत्रांस 'नोषेये पढाण' 
असें नांव होतें. त्या मुसलमान ३२ पुत्रांनी पुढें आपआपल्या आईच्या नांबाने पृ- 
थकू्‌ पृथक्‌ जाति निरनिराळ्या ठिकाणीं स्थापन केल्या. बाप्पा हा दांभर वर्षीचा 
होऊन मेळा, त्याला वर सांगितल्याप्रमाणें दोन्ही जातींचे पुत्र असल्यामुळें, तो 
मेल्याबर त्याचे शवाची व्यवस्था करण्याचे संबंधानें, त्या उभय जातींचे पुत्रांत वाद 
उत्पन्न झाला, हिंदु मुलें होतीं ती हणत कीं, त्याच्या शवाचे दद्दन करावयाचें 
आणि मुसलमानी मुलें हाणत कीं, त्याचें राव पुरून त्यावर कबर बांधावयाची, प- 
रंतु ह्याप्रमाणें त्यांचा बाद चालला असतां, त्यांनीं त्या शावावरील अस्तरण काढिले 


विशशवव॒ाबडनुअभ्यमन्याचन १०००. तका ९५... हत क्ट ्् ऱ्भ 
डाळ क. “ट्र >*०-५--> > ००-००“ 





पा 


१, टॉड साहेबाच्या इतिहासांत ह्या वर्षाच्या संबंधानें फार घोटाळा झालेळा दिसतो. परंतु 
आह्मी बाप्पाच्या वेळचा नो सन वंशावळींत दिला आहे सात्ल अविरुद्ध असा! सुमारानें काळ दा> 
खळ केला झाहे, 





( ६० ) 


तों असा चमत्कार दृष्टीस पडला कीं, त्या दबाचे ऐवजीं तेथें कमलपुष्पांचा राशि 
मात्र असलेला दिसला! तेव्हां दोघांचाही वाद खुंदून त्यांनीं तीं फुलें स्वीकारिलीं 
ब तीं सरोबरांतून लाविली. कोणी हणतात, बाप्पानें आत्मखुषीनेंच मेरुमंदाराज- 
वळ जिवंत समाधि घेऊन तो योगी बनला. अस्तु. ह्याप्रमाणें बाप्पाचा आदिम- 
घ्यावसानाचा इतिहास आहे. 

बाप्पाचे पुढें त्याचे वंशज सौराष्ट्र: मारवाड वगेरे ठिकठिकाणीं राज्य करीत 
होते ते अकबर बादशहाचे कारकीदीपयेत होते* असा “ऐन अखबारी' नांवाच्या 
मुसलमानी ऐतिहासिक ग्रंथांत दाखळान्आहे. बाप्पा वारल्यानंतर अठरा पिढ्या 
झाल्या; त्यांत अपराजित, कलभोज, नंदकुमार, खुमान (इ० स० ८३६), उलट 
(इ० स० ८६६), शक्तिकुमार (इ० स० ९६८), सामरसी (इ०स० ११५०) वकर्ण 
(इ० स० ११९३) इतकीं नांवें सांपडतात. यांतील नंदकुमार हा प्रमारकन्येचा मुलगा 
असून, त्यानें दक्षिणेंत देवगिरि घेतला होता, असा लेख सांपडतो. त्याचप्रमाणें, 
खुमान हा राज्यावर असतां इ० स० ८३६ मध्यें चितोडावर मुसलमानांची फौज 
. आली असून तिचा खुमान यानें पराभव केला, असें 'खुमान रासा? नांवाच्या 
ऐतिहासिक ग्रंथांत लिहिलें आहे. 

कितीएक ग्रंथांत असें लिहिलेलें आढळतें कीं, उदेपुरच्या राण्याचं, नौषेरवान-इ- 
अदिल हणून जो इराणचा राजा होता त्याशीं नातें होते. कारण, वल़भीपुरावर 
जो म्लेंच्छांनीं हल्ला केला तो, नौषेरवबान-इ-आअदिल याचा मुलगा नौषीजाद यानेंच 
केला असून', त्यांत त्याचा पराभव झाल्यावर, त्याचे बरोबर असलेली त्याची आई, 
महाबानु, इजबरोबर छिलादित्याचे बापानें विवाह लाविला ब तिचेच पोटीं क्षिला- 
दित्य झाला. आणि ह्मणून, उदेपूर येथील क्षत्रियांचा ब मुसलमानांचा शरीर- 
संबंध होणें वाजवी होतें असें ज्या रजपुतांनीं आपल्या मुली मुसलमानांस दिल्या ते 
हणतात. परंतु हा जो संबंध ते दाखवितात तो केवळ, त्यांना आलीकडे आली- 
कडे मुसलमानबादशाहांस मुली देणें भाग पडूं लागलें ब ती अपकीति झांकली जावी 
हझणून दाखवितात, वस्तुतः असा कांहीं खरा संबंध असेळ असा प्रत्यंतरींचा 
पुरावा नाहीं, 


अ ० ०००५०५७५००. ०५ न “ २५७५५५0५0१ 00 धणी शीपश ४0. “0 ण ० ०५ >>> 





डि फन “शा “0. णि 


१, ज्या थोर पुरुषांच्या मृत्यूनंतर तयांच्या शवाचे व्यवस्थविषयीं तक्रारी पडतात, ला शावाचीं फुलें 
झाल्याबद्दल अथांत लिहिण्याची चाढेचच आहे असें दिसतें. कबीर, एकनाथ इत्यादिकांच्या शवां- 
चीही हीच स्थिति झाल्याबद्दल दंतकथा औदहेत. 


भाग दुसरा. 
मुसलमानांची हकीकत. 


मसलमानांचा तुर्कस्थानांतन हिंदुस्थानांत पायरव व दळणवळण.---मुसलमान लोकांच्या चाली- 
रीती व हिंद लोकांज्ीं यांचें वतन. --यांचें? कोये व अतिप्रसंग,--मसलमानांच्या स्वाऱ्या 
आणि हिंदुस्थानांतील वैभवाचा र्‍हास.--मुसलमानांचें शौर्य व यांचें पुढें पाऊळ,---मुसल्मान 
हिंद इतिहासठेखक,---मसलमानांच्या गर्दीमुळे क्षत्रियांमध्यें गडबड.---खुमानसिंहद व प्रा- 
रंभीं ऐकमलानें मुसलमानांशी लढणारे राजे.--क्षत्रियांचे आपसांतील तंटे 
वर लिहिल्याप्रमाणे चितोडचें राजघराणें राज्य करीत असतां मुसलमानांच्या ज्या 
स्वाऱ्या आणि धामधुमी चाळून इकडील क्षत्रिय राजांस त्यांजपासून त्रास होत असे, 
त्या मुसलमानांची मूळची हकीकत आणि त्यांच्या राज्याचा पूर्वीचा इतिहास हा, या 
इतिहासाशीं संबंध जुळण्यापुरता थोडक्यांत सांगून, नंतर हातीं धरलेला इतिहास 
पुढें चालवूं, 
मुसलमानी धर्मसंस्थापक महंमद पैगंबर याचे नंतर उमर खलिफा यानें ठैम्रीस 
नदीवर बसोरा हें बंदर बांधिले. पुढें त्या बंदरावर पूर्वीपासून गजराथ ब 
सिंध येथील माळ जात येत असे. हणजे, तेव्हांपासून हिंदुस्थानाचें ब तुर्क- 
स्थानाचें परस्पर व्यापाराचे संबंधानें दळणवळण असे. त्याच वेळीं तुर्कस्था- 
नांतलळा सरदार अबुल आस याची फोज गुजराथेपर्येत आली होती. परंतु 
तिचा आरोर येथें जी लढाहै झाली तींत स्वोशीं नाश झाला. हा जो नाश झाला 
त्याचे शोधार्थ पुढें उस्मान खलिफा यानें कांहीं माणसें हिंदुस्थानांत पाठवून, ; मा- 
गाहून आपण सवतः सेन्यानिशीं हिंदुस्थानावर येण्याची तयारी करीत होता. परंतु 
तो त्याचा बेत सिद्धीस गेला नाहीं. पुढें उस्मानचा हेतु खलिफा अली यानें रो- 
बटास नेऊन, त्याच्या फोजेनें हिंदुस्थानांत येऊन सिंध मुळूख घेतला. परंतु अली 
बारल्यानंतर सिंधेवरील त्याचा अंमळ अगदींच उठला. पुढें अबदुल मलिक 
हा खलिफा असतां खुरासानच्या यजीदाच्या फोजा कितीएक वेळां हिंदुस्थानावर 
येऊन लटीफांटी करून परत गेल्या, परंतु त्याचा अंमल मुळींच बसला नाहीं. पुढें 
मात्र सिंधप्रांतांत बरीच धामधूम उडाली, वलीद नांवाच्या तुर्क सरदारानें पुनः 
सिंध घेतली; व महंमद कासम नांवाच्या दुसऱ्या एका सरदाराने सिंध येथील 
दाहीर लोकांचे राजाच्या मुली धरून खलिफाकडे नजर पाठविल्या. ही गोष्ट इ० 
स० ७१८ मध्यें झाली असून ती 'ऐन अखबारी*मध्यें लिहिली आहे. त्यानंतर 
महंमद नांवाच्या एका मनुष्यानं कन्नोजचा राजा हरचंद याजवर स्वारी केली होती, 


(६२ ) 


पुढें अळू मन्सूर यानें सिंघेवर खारी केली, त्याच वेळीं खुरासानचा बादशाह 
यज्द याचा मुलगा पळून सिंधेस आला होता व याच काळीं मुसलमानांचा प्रवेश 
फार लांबवर झाला होता. त्यांच्या फौजा फ्रान्सांत देखील शिरल्या होत्या; परंतु 
तेथें त्यांचा पराभव झाला. अल्‌ मन्सूर बानें सिंधेंत बरेच दिवस राज्य केलें व 
तें त्यानें खलिफा आबास याचे नांवानें चालविले, तो मनसोरा नांवाच्याच शहरांत 
राहत असे. मनसोरा या शहराचें पूर्वर्च नांव मीननगर असें होतें. त्या काळीं 
बाप्पा रावळ हा चितोडाहून इराणावर लढाईस भेला होता. तिकडे हरून अल्‌ 
रक्लीद यानें आपले राज्याची बांटणी केळी त्यांत सिंध व हिंदुस्थान अल्‌ मामून 
यास दिलें. पुढें अल मामून हा इ० स० ८१३ मध्यें खलिफा झाला. तो खलिफा 
झाल्यावर त्याची फौज चितोडावर आली होती. पुढें त्या मुसलमानी राज्यामध्ये 
गडबड झाली, यामुळें तिकडून पुन: हिंदुस्थानाकडे फारसें सेन्य आलें नाहीं. 


मुसलमान धर्माचे लोक हणजे आरब, तुर्क, मोंगल, पठाण, सिद्दी इत्यादि अ- 
नेक असून ते हिंदुस्थानांत खधर्मस्थापनाच्या मिप्राने शिरठे होते. त्यांनीं ठटालटी 
कराव्या व दंगे हाणामाऱ्या चालवून लोकांवर जुळूम करावे. त्या वेळीं हिंदुस्था- 
नांत लढवय्ये लोक काय ते क्षत्रिय व रजपूत हेच असून बाकीचे अज्ञानी, भीरू 
आणि निरभिमानी असल्यामुळें त्यांनीं रणांतून पळून जावे. आणि मुसलमान लोक 
जे होते ते परदेशीय असल्यामुळें त्यांस आपल्या जीवाची पर्वा नसे व ते जीवावर 
उ'दार होऊन हिंदूंवर पडत, हणजे जसा मेंढरांच्या कळपावर एखादा लांडगा प- 
डला कीं, त्यो दीन' पद्मूंची दाणादाण होऊन जाते, तद्दूत्‌ हिंदूंच्या मेंढरासारख्या 
सेन्यावर मुसलमान लांडगे पडून त्यांचा फन्ना उडवीत. मुसलमान लोक हे स- 
भाबतःच निर्दय, क्रूर, आणि कद्ठे धर्माभिमानी असल्यामुळें त्यांच्याकडून निष्ठ्रतेचीं 
आणि अमानुषतेचीं कामे सहज होत ब त्याबद्दल त्यांस क्षितीच वाटत नसे. ह्या- 
प्रमाणें त्यांच्या हातांनीं जीं क्ररकर्मे झालीं तशीं पूर्वी रामायणीय व भारतीय महायुद्धे 
झालीं पण त्यांत कधीही झालीं नाहींत ब तशीं क्रूर कर्मे करण्याची कोणास कल्प- 
नाही नव्हती. याचें कारण इतकेंच कीं, त्या युद्धांतील दोन्ही पक्ष एकदेशीय ब 
एकधर्मी असल्यामुळें त्यांजकडून असे जुळूम आणि अनर्थ होण्याचा संभव नव्हता, 
परंतु विदेशी व विधर्मी लोकांशीं प्रसंग पडल्यामुळें आणि ते अतिदुष्ट व क्ररकर्मे अ- 
सल्यामुळें त्यांजकडून एतहेशीयांस फार दुःखें, यातना आणि नुकसान सोसावें ला- 











बाण 


१, वर अशी गोष्ट लिहिली आहे तरी, परज्ञरामाचे क्षत्रियांश्ीं वर्तन, ब अश्वत्थाम्याचें भारती 
युद्धांतीळ क्रौर्य हीं कांही सामान्य नव्डेत. अश्लीं नीच कामें करणारे अनेक वीर, राजे आणि भु 
स्मही सवेकाळीं व सर्वेदेशीं होऊन गेले आक्षित ! 








(६१ ) 


गर्ले, व सर्व अपमानांत व छलांत स्त्रियांवरील जुलूम आणि त्यांस भ्रष्ट करण्याची 
त्यांची परम निंद्य रीति हीं बिनधोक चालत, यामुळें हिंदु लोकांना आपल्या बायका 
मारून टाकणें किंबा सती घालविणें अथवा त्यांजकरितां गोषा, पडदा व मराठमोळा 
ठेवणें, या अति क्रूरपणाच्या रीति ख्ीकारपैं प्रास झालें. 

मुसलमानी गर्दीचा सर्व भार क्षत्रियांवणूव पड्डून चितोड, दिली, मथुरा, क- 
ज्ञोज, लाहोर, इत्यादि ठिकाणीं ल्या लोकांचा सत्यानाश झाला व अपरिमेय क्रौर्याने 
त्यांची अत्यंत छळना झाली. हिंदु लोकांची हत्या करणें, त्यांच्या दोलती लरणें, 
स्त्रिया भ्रष्ट करणें, लोक बाटविणें आणि देवस्थाने बुडविणें, याविषयीं त्यांचा मोठा 
अभिमान असून त्या गोष्टी करणें हणजे सुसलमानी धर्माप्रमाणे मानवी देहाची सा- 
थकता झाली असें त्यांस वाटे. त्यामुळें कोणत्याही काळीं हिंदु व मुसलमानांचे 
सख्य व परस्पर महत्व हणून कधींच आढळण्यांत आलें नाही. इतिहासांत पान- 
पतचें रणकंदन व आलीकडे झांशी, काल्पी, कानपूर, इत्यादि ठिकाणचे प्रसंग ह्- 
णजे हिंदुमुसलमानांच्या परस्पर द्वेषांचीं मू्तिमंत चित्रे आहेत ! 


अस्तु. प्रसंगवशात्‌ ही मुसलमानांची माहिती सांगितली, ह्या प्रकारच्या जु- 
लमी व अपहारी लोकांपासून हिंदु लोकांस फार त्रास भोगावा लागला, वर लि- 
हिल्याप्रमाणें इ स० ८१३ मध्यें अल्‌ मामून हा खलिफा झाला ब पुढें 
त्यांच्या राज्यांतच गडबड झाल्यामुळें मुसलमानांस हिंदुस्थानाकडे बघण्यास झालें 
नाहीं; तरी खुरासानचा सुभेदार सबक्तेगीन यानें गिजनी घेऊन तो इ० स० ९७५ 
मध्यें हिंदुस्थानावर आला. थ्रा समयीं त्याचा मुलगा ज्यास माहमूद गिजनवी 
असं इतिहासांत झटलें आहे, तोही त्याजबरोबर होता. सबक्तेगीनानें आपल्या भ्र. 
सलमानी ब्रीदाप्रमाणें हिंदु लोकांस बाटविण्याचा व लटण्याचा सपाटा चालविला 
होता ब त्याची कमाल व अखेरी त्याच्या पुत्राने केठी. माहमूद गिजनवी हा पुढें 
हिंदुस्थानावर बारा वेळां येऊन गेला व त्या प्रत्येक वेळीं त्याने हिंदुस्थानांतून अमुष 
द्रव्यसांठा नेला; हजारों देवळांचा विध्वंस करून लक्षावधी माणसांचा फन्ना उड, 
विला; आणि सर्व देशांत हाहाःकार आणि मिकारपणा हे दोन मात्र अवरिष्ट ठेविले! 
रामचंद्रापासून य॒धिष्ठिरापर्यंत जी कांहीं संपत्ति, जें कांहीं ऐश्वये आणि जें कांहीं वैमव 
हिंदुस्थानांत सांठून राहिलें होतें तें सर्व नष्ट होऊन या देशाची जी कळा बिघडली 
ती पुनरपि कांहीं नीट झाली नाहीं! अबू, गिरिनार व चितोड या ठिकाणची 
अनेक मोठमोठी देवळें, टोलेजंग इमारती आणि भरभराटीची दहरें दरोबस्त 
मातीस मिळालीं ! 


या मुसलमानी स्त्राऱ्यांच्या वेळेस चितोडास कोण राजे होते तें 'राजाबलि ३!- 
रा इ० ९ 


( ६४) 


वरून समजेल, दिवसेंदिवस मुसलमानी लष्कर फार मोठें जमत चाळले, महंमद 
पैगंबराला शंभर वर्षे झालीं नाहींत तोंच अरबस्थानापासून हिं दुस्थानापर्यंत सुसलमान 
येऊन पोहोंचले, इतकी त्यांची तरवार जलद होती. त्यांनीं स्त्रिती व इखायल 
लोकांशीं लढाया मारून त्यांचे मुलूख घेते व तुर्कस्थान, इराण व कावूल वगैरे 
घेऊन ते हिंदुस्थानावर दाखळ झाले. मुसलमानांत शेख, सय्यद, मोंगल व 
पठाण असे भेद निरनिराळ्या वगौकरितां पडले आहेत, शेख झणजे अरब लोकां- 
तील प्रतिष्ठित लोक; सय्यद हे पैगंबराच्या दौहित्रांचे वंशांतील लोक; इराणचे पार्शी 
बाटविले ते मोंगल लोक; आणि काबूल प्रांतांतील जे क्षत्रिक बाटविले गेले ते प- 
ठाण होत. मुसलमानांनी प्रारंभीं रूमशाम हणजे कॉन्स््यान्टिनोपलू ब सीरिया 
द्वे प्रांत काबीज करून तिकडे मुसलमानी धर्म आणि राष्ट्र हीं स्थापन केलीं होतीं व 
हकडे चितोडापयत मुसलमानांची फोज येऊन दाखल झाली होती. 


मुसलमानी इतिहासकारांची किंवा खुद्द राजकीय अकबरनविसांची ही एक गोष्ट ध्या- 
नांत धरण्यासारखी आहे कीं, जेथें त्यांचा अपमान, पराजय अथवा इतर कांहीं व्यंग 
दृष्टीस पडण्याचा प्रसंग येईल तेथें तो निखाळस टाळून पुढें चालावयाचें अशी त्यांची 
रीति असे. परंतु हा प्रकार हिंदु ठेखकांमध्यें आढळत नाहीं. त्यांनीं जें होईल तें टि- 
पण्याचा क्रम ठेविला होता. इतकेंच नव्हे, तर मुसलमानांचे लहानसान दंगे धोपे 
आणि ठूटीफांटी देखील त्यांनीं टिपल्या आहेत. यांत त्यांचा दोष ह्मणून हाच आ- 
ढळतो कीं, त्यांस माहिती ह्मणून कांहीं नव्हती. हे येवढे मुसलमान लोक आले 
कोठून व त्यांचें मूलस्थान कोणतें आहे वगेरेंची त्यांस बिलकुल माहिती नव्हती. व या 
अज्ञानामुळे त्यांच्या लेखांत त्यांजविषयीं भळभलतेंच लिहिलेलें आढळतें. त्यांनीं, कोणास 
सिंधेहून आळे व कोणास समुद्रांतेन आले, असें ह्मणून कोणास 'राक्षस,' कोणास 
:अबलिया,' कोणास 'म्लेंच्छ,' कोणास 'महाभट्टारक' अशीं नानाप्रकारचीं नांवें दिलीं 
आहित. 
मसलमानांची हिंदुस्थानांत खळबळ सुरू होऊन क्षत्रियराजांची डळमळ होऊं 
लागण्यास इ० स० ७२४ पासून प्रारंभ झाला. त्यांनीं प्रथमतः पंजाबांतून साटी 
क्षत्रियांस हांकून दिलें. आणि त्याचप्रमाणें पुढें त्यांच्या फरीद नांवाच्या एका सरदाराने 


"०-० 
आळा 


१, सांप्रत जसळमीर व विकानीर या प्रांतांचे राजे “भाटी? नांवाच्या क्षत्रिय जातीचे आहेत. 
मुंबईस जे भाव्ये ठोक आहेत ते क्षत्रिय वर्णाचेच असून वैष्णव पंथाचे अतएव अहिंसक मताचे 
आहेत. यांचे गुरु वक्मभाचार्य व याचा पुत्र विठ्ठळनाथ हे आहेत. भाद्यांची वस्ती कच्छ, मां- 
डबी व पोरबंदर या प्रांती आणि देयीकिनाऱ्यावर असून यांचा क्षात्रध्म हृक्कीं रही पडला व लांनी 
वाणिज्य (व्यापार-वैश्यधर्मे) स्वीकारिलें आहे ] 








( ६५ ) 


अजमीरचा माणिकराय यास ठार मारिले. यामुळें क्षत्रियांत एकंदर जिकडे ति- 
कडे घांदळ होऊन, चव्हाण, चावडा, गेहलोट, भाटी वगेरे क्ष्त्रियवंशांची मोठी 
दाणादाण झाली होती. जिकडे तिकडे असुर, म्लेंच्छ, गनीम हे राब्द सवोचे तों- 
डांत होते. चितोडावर जी फौज प्रारंभी आली होती तींत, अंगटशी नांबाचा 
हृणराजा, बुसा उत्तराधिपति, शिव नांवाचा जाडेजांचा राजा, जांगलदेशाधिपति 
जोहिया व दाहेरचा राजा, वगैरे,होते असा इतिहास सांपडतो. या स्वारीचा 
बाप्पा रावळ यानें पराभव केला. हे जे मुसलमान चितोडावर आले होते हे 
मथ्रेकडून खालीं उतरले व सिंध काठेवाड इकडून परत गेले. बाप्पा रावळाचें 
असें ह्मणणें होतें की, गिजनी शहर मूळचें क्षत्रियांचं असून ते असुरांनीं (मसल- 
मानांनीं) घेतलें, हे नीट नाहीं. ह्मणून, त्यानें गिजनीवर स्वारी करण्याची तयारी 
केली, त्या वेळीं गिजनीस सेलीम हणून मसलमान राजा होता. गिजनीवर स्वारी 
करून बाप्पानें सेलिमाचा पराभव केला आणि गिजनी काबीज केली, याच सखा- 
रींत बाप्पानें सेलिमाची कन्या आपली बायको केली , 


पुढें चितोडास खुमान हा इ० स० ८३६ सालीं राज्यावर असतां पुनः मुसल- 
मानांची गर्दी झाली, त्या वेळीं अनेक राजे एकत्रपणें खुमान यास साह्य होऊन 
त्यांनीं ती गदी मोडिली. “खुमान रासा? नामक जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 
आहे त्यांत पुढील राजांचीं नांवें खुमानाचे साह्यकत्यीमध्यें घातलेली दाखळ आ- 
हेतः---गिजनीचा गेहलोट, अश्ीरगडचा टांक, नांदोलचा चव्हाण, रौहिरगडचा 
चालक्य, दोतबंदरचा जिरकेडा, मंदोडचा खेरावी, मांगरोळचा मकवाहन, जेत- 
गड'चा जोडिया, तारागडचा रेवड, नरवरचा कच्छवाह, सांचोरचा कालम, जो- 


नपा पा 











> --. > न. ** ५४४४0000४0 0४0४00१५४४ ५५५४-५५ 0५५०५५५७ ०५५५५ १०० 


१, पूर्वी क्षत्रियांमध्यें कोणाचीही मुळगी बायको केळी तरी चाळत असे, हिंदुस्थानांत क्षत्रिय 
व रजपूत या वेगवेगळ्या ज्ञाती आहेत, यांत क्षत्रिय हे श्रे असून रजपूत यांअपेक्षां कमी द- 
ञचे ठोक आहेत. तरी बहुतेक रज्षपूत राजे आपल्यास क्षत्रिय असें हमणवितात,. दक्षिणेंत 
मराठे आणि कुळंबी यांजमध्ये अं अंतर आहे तितकेच अंतर क्षजिय व रजपूत यांनमध्यें आहे. 
मराठे व कुळंबी यांचा जसा रोटी-व-बेटीन्यवहार होतो तसाच क्षत्रिय व मराठे यांचाही रोटी-व- 
बेटीव्यवहार होतो. परंतु इकडील मराव्यांस जर “तुझी कुळंबी आहांत कां £? झणून विचारिठें 
तर यांस असा राग येतो, तसाच क्षत्रियांस जर “तुम रजपूत हो क्या १” असे विचारिठें असतां 
यांना राग येऊन ती यांस निंदा वाटते, व तें “हम्‌ रजपूत नहीं, छत्री है! असें उत्तर देतात. 
आतां ह्या केवळ मानसिक भेद आहे. क्षत्रियांमध्यें खत्री हणून रेशीम वगेरे कापड विणणारी एक 
जाती असून ती हक्ीं मुंबई, चोळ, सिंध, पंजाब, वगेरे प्रांतांत आहे. परंतु ते लोक दुसराच 
धंदा करूं लागल्यामुळें भाव्यांममार्णेच*क्षत्रिय व रनपूत या दोहीतूनद्दी ते.बेगळे झाले. 


(६६ ) 


नगडचा दसाना, अजमीरचा गोर, लोहदरगडचा चंदाना, कारसदीचा दोर 
दिछीचा तुवर, पद्णचा चावडा, झालोरचा सोनीगडा, सिरोहीचा देवडा, गा- 
गरोनचा ख्रिची, जनागडचा जाधव, पात्रीचा झाला, कन्नोजचा राठोड, छोट्या- 
लाचा बाला, पेरनगडचा गोहेल, जसलगंडचा भाटी, लाहोरचा बुसा, रोनेजाचा 
सांखळा, खरलीगडचा सिद्दट, मंडलगडचा निकुंपा, राजोरचा वीरगुजर, कर्ण 
गडचा चंदेळ, सिक्रचा सिकरवाळ, उमरगडचा जेठवा, पालीचा बीरगोटा 
खंतरगडचा जाडेजा, जीरगाचा खेरवड, कार्मीरचा परिहार, वगैरे, यांतील 
कित्येक राजकुलं पुढील मुसलमानांचे कौरकीरदांत अगदीं बुडबलीं, त्या वेळीं ला- 
होरचें राज्य बसावंशीय जयपाळ नांवाच्या राजाकडे असून त्या राज्यांतच कार्मीर, 
मलतान व सरसिंद हे प्रांत होते. जयपाळ हा आपल्या एक लक्ष फौजेसहवर्तमान 
सबक्तेगीनावर जाऊन त्यानें त्याचा एकदा पराभव केला होता. पुढें तो माहमू- 
दाकड्ून धरला गेला ब त्याजजबळ बंदींत असतांच त्यानें जीव दिला; अशी त्याची 
हकीकत आहे. याचप्रमाणें त्या वेळीं जुनागडास जाधव(यदु)वंशीय खेंगार 
नांवाचा राजा होता. अस्तु. खुमान हा मोठा शूर असून त्यानें मुसलमानांबरोबर 
२४ लढाया मारिल्या. त्यानें रोवटीं ब्राह्मणांच्या सांगण्यावरून आपलें राज्य त्याचा 
धाकटा मुलगा योगिराज ह्मणून होता त्यास देऊन आपण वानप्रस्थाश्रम स्वीकारिला 
होता. परंतु पुनः काय झालें कोण जाणें; त्यानें परत येऊन पुनरपि पुत्राकडून सर्य 
राज्यकारभार आपलेकडे घेतला व असें करण्यांत त्यानें त्राह्मणांचाही फार अपमान 
केला. परंतु शॉवटीं तो आपल्याच मंगल नांवाच्या पुत्राकडून मारला गेला. मं- 
गल यानें पितृहत्येचें अमंगल कृत्य केल्यामुळें पुढें खमान याच्या सरदारांनी त्यास 
चितोडाहून हुसकून दिलें, तेव्हां मंगळ यानें उत्तरेकडे जाऊन लोदडवा प्रांतांत 
मांगोलिया गेहलोट या नांवाचें नवीन राज्य स्थापन केलें 

अजमीर'चे चव्हाण व चितोडगडचे गेहलेट यांची कधीं कधीं मेत्री असे व कधीं 

कधीं वैर असे. वेरशी रावळ यानें दुलंभ चव्हाण यास ठार मारिलें होतें. परंतु 
दुलभाचा मुलगा बीसलदेव व चितोडचा रावळ तेजसी हे उभयतां मिळून स- 
ख्यानें मुसलमानांवर गेळे होते. खुमानपासून सामरसीपर्यंत पंधरा राजे झाले. 
त्यांचे गुण पाहिले तर असे होते कीं, ते सर्व निरक्षर होते तरी शूर असून त्यांनीं 
आपल्या ज्वानींत मारून लटालटी व हाणामाऱर्‍्या कराव्या; घोडे, शिकारी व हत्यारें 
यांचा घोक करावा आणि झातारपणीं देवळेंरावळें व देवदेवतार्चैन करावें. त्याच- 
प्रमाणें अंगांत करारी असतांला लढण्यास व भांडण्यास शत्र नसला हणजे आप- 
सांत भावाबंदांशींच कज्जे व भांडणें करावीं अश्ली त्यांची रीति होती. 


( ६७ ) 


भाग तिसरा. 
वबहभीपूरची हकीकत व सामरसी राणा. 


डं व १, त्सराचें चें 

प्रारंभापापून क्षत्रियांचा इतिहास,---यांचे आपसांतील वाद.---मर व वादाचें कारण,--_क्ष- 

जियांची अभिभानवृत्ति.---सामरसी व याचे पुढीळ वंद्वल.--सामरसीच्या पुढील चितोडाचे 

राजे व चंद्रावतांचें राज्य, 

क »१ै "२ 

इसवी सनाचे दुसरे शतकांत कनकसेन झाला; बलूभीपुर वसविणारा विजय 
हा चवथे शतकांत झाला; व सामरसी (सैमरसिंह) हा बाराव्या शतकांत झाला. 
याविपयीं भाटांच्या ग्रंथाधारं काय इतिहास मिळतो तो बघू. 


सामरसी हा विक्रम संवत्‌ १२०६ मध्यें झाला, त्या काळीं पुढें लिहिलेले 
राजे हिंदुस्थानांत होते असे चंद भाट लिहितोः---पट्टण (गुजराथ) येथें चाक्यवं- 
शीय भोळा भीमदेब हा मोठा पराक्रमी व बलिष्ठ राजा होता. अबूवर जेत 
प्रमार नांवाचा राजा असून त्याची अशी ख्याति असे कीं, तो युद्धांत घलुबासारखा 
अचल व गंभीरतेने असे. मेवाडांत वरील सामरसी (समरसिंह) हा राजा असून 
तो आपल्या नांबाप्रमाणेंच समरसिंह होता. मंदोड येथे नाहरराय नामक राजा 
महानिर्भय आणि शत्रंस अजिंक्य असा सिंधदेश्यापासून काशीपर्यंतच्या विरीर्ण 
प्रदेशाचे राज्य करीत होता. आणि दिलीस अनंगपाल हा राजा चक्रवतिलानें 
राज्य करोत होता. 


चव्हाण व राठोड यांनीं भञापसांतच लहून आपला नाश करून घेतला. त्यांच्या 
वादाचें कारण असं झालें कीं, कन्नोजचा राजा जयचंद याचा बाप विजयपाल 
यानें तुवर कुळांतठली कन्या आपल्याला बायको केळी होती, व सोमेश्वराचीही 
त्याच कन्येविषयीं मागणी होती. यामुळें त्या परस्पर कुलांत मत्सर उत्पन्न होऊन 
रोबटीं दोन्हीही कुळें नष्ट झालीं. या दोघांच्या वादांत उभय पक्षांनाही अनेक राजे 
मिळाले व त्यांचाही त्यांबरोबरच पुष्कळ नारा झाला, याच वेळेपासून कन्नोज व 
पट्टण येथील ठाकुरांनीं लढाईकरितां मुसलमानी फौजा ठेविल्या. परंतु पुढें त्याच 
फौजा त्यांच्या राज्यवैमवाचे समूळ उत्पाटनास कारण झाल्या. ह्मणजे, याच फो- 
जांच्या जोरानें गिजनीच्या मुसलमान राजांनीं हिंदु राजांस पादाक्रांत केलें, अस्तु. 
या बादाचेच वेळेस सामरसी यानं प्रथ्वीराजाचे बहिणीशीं लम्न केलें. त्यामुळें त्या 
दोघांचे सख्य जमून त्यांनीं पद्ठणच्या ठाकुराचा देष उगविला, सत्ययुगापासून 
पाहिळें तरी हिंदुस्थानांतील राज्यवैभवशाली पुरुषांची हौ एक परंपरेची चाळ चालत 
आलेली दिसेल कीं, त्यांनीं आपत्तांतल्या आपसांत॑च भांडावें आणि शेवटीं त्याम- 


(६८) 


थ्यच मरावे. रामायण, भारत व भागवत हे काव्य ब ऐतिहासिक ग्रंथ बघितले 
तरी त्यांतून याच मासल्याच्या उदाहरणांची रेलचेल आढळेल, परथशुरामावतारा- 
पासून तो परवांच्या पेशवाईच्या अखेरीपर्यंत पाहिलें तर युद्धांचे, ठढायांचे आणि 
हाणामाऱ्यांचे प्रसंग आपसाआपसांतच आठिले फार आढळतील, व्यक्तिविषयक अ- 
थवा राष्ट्रीय इतिहासांत आपसांतील वैराचेंच बीज येथून तेथवर भरलेले दिसेल 
याचें कारण उघड आहे कीं परोत्कर्पासदिष्णुता आणि मत्सर या दोन दोषांचें बि 
ऱ्हाड हिंदुलोकांच्या मनांत जें भरलें ते आजपर्यंत तसेंच अप्रतिबद्ध व ठाम होऊन 
राहिलें आहे आणि त्याचीं फळेंही त्यांस घैळोवेळीं मिळत आळी आहेत ! 
राजा जयचंदानें चितोड घेतलें. त्याचप्रमाणें पृथ्वीराज यांस नागोर येथें सात 
कोट द्रव्य सांपडले, आतां ह द्रव्य कोणीं ठेविलें होतं कोण जाणे, पण तं जुन्या 
काळीं कोणी तरी ठेवा ह्मणून ठेविलें असावें असं वाटतें. हा खजिना पृथ्वीराजास 
मिळाला व जयनंदराज चरितोडावर यदास्थी झाला हे पाहून परोत्करप्रांसहिष्णु 
व मत्सरी अश्या कन्नोज व पट्टण येथील क्षत्रियराजांनीं उत्तरेकडून दाहाबुहीन 
गोरी यास मदतीला घेतलं आणि वरोल उभय राजांस हलकें करावें झणून त्यांज- 
वर स्वाऱ्या केल्या. त्या वेळीं पथ्वीराजानं सामरसीच्या साह्याने झाद्दाबुद्दीनाचा 
पराभव करून त्यास केदेंत टाकलें. ह्याप्रमाणे त्याचा कित्येक वेळां पराजय झाला 
व तो कित्येक वेळां पृथ्वीराजाचे हातीं सांपडठून सुटला, पण त्याच्या प्रत्येक स्वा- 
रीमध्यें पृथ्वीराजाला हणून इतर क्षत्रियराजांनीं साह्यास न येतां खस्थ मांज बघत 
काय होतें तं पाहण्यासाठी तिऱ्हाइतासारखें राहावें! वाचं कारण उघडच आहे कीं, 
पृथ्वीराजाचा पराक्रम व ऐश्वर्य त्याच्या देशबंधूंस व जातभाईस सहन करवत नस. 
रोबटीं शहाबुद्दीनाशीं लढण्यांतच पृथ्वीराजाचा व सामरसीचा अंत झाला, आणि 
दिली, कन्नोज व चितोड हीं राज्यें दरोबख उद्दस्त होऊन मुसलमानांच्या ता- 
ब्यांत गेलीं. मुसलमानांच्या हातीं हिंदुराज्यपदें गेल्यावर मग तेथें कोणत्या प्रका- 
रानें त्यांचें वर्तन राहाते व त्यापासून तेथील प्रजाजनांस किती यातना, दुःखें व संकटें 
सोसून, त्यांच्या जीववित्ताची त्यांना किती अस्थिरता वाटते, याविषयींचें वर्णन येथें 
देण्याचें कारण नाहींच, हिंदूंच्या राजधान्यांतून मुसलमानांचा प्रवेश झाल्यावर 
त्यांच्याकडून तेथें चालणाऱ्या हाणामाऱ्या, ठटाडटी, मोडामोडी व फोडाफोडी हा 


व 





०००० >« 





“०. ००५५५५ ५५ ०-० ०2. टा ना वत 
पळी कळ न्न 4 वा” 





थाणणापापीणा002?0 


१, यानिषयींचा साद्यंत इतिहास लोकहितवादीकूृत “एथ्वीराजचव्हाण यांचा इतिहास? या नांवाच्या 
पुस्तकांत सांपडेळ, व हा इतिहा बाचिला असतां या वेळचा आणखी किथेक महत्वाचा इतिहा- 
सही मिळेल, 





( ६९ ) 


मुसलमानांच्या इतिह्वासांतील ध्यानांत ठेवण्यासारखा मुख्य व अवश्य भाग होय ब 
त्याप्रमाणें वरील मुख्य राजधानीच्या शहरांतून तेथील व पुढें परंपरेनें सर्व देशांतीळ 
लोकांस अनुभवही आला आहे, 

जगाबरील अनेक देशांत अनेक राज्यक्कांती झाल्यामुळें तेथीळ लोकांचे मूळचे 
आचारविचार व रीतिभाती शेवटपर्यंत कायम राहिल्या नाहींत व तशा रहाणे मुष्कि- 
लीःचेंही खरेच, इंग्लंडांत रोमचे राज्य होऊन त्यांचें प्राबल्य झाल्यावर तेथीळ लो- 
कांचे धमे, धर्माधिकारी (डूइड)*व होमहवनें वगेरे आचार हे कायम रहावे हणून 


इंग्रजलळोक पुष्कळ झढले, परंतु काय झालें ! कांहीं नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर पुढें 
ज्या ज्या लोकांचा त्या देशावर अम्मळ बसला त्यांनीं त्यांनीं तेथील पहिले धारे, 
दस्तुर ब रीतरिवाज दरोबस्त फिरबीतच जावें असा प्रकार आढळतो. इंग्लंडांत 
रोमन लोकांचे मागून डेन्स्‌, नॉर्मन बगेरे लोकांचा अंमल झाला व त्या त्या प्र- 
माणें त्यांनीं आपल्या रोतिभाती ब आचारव्यबहार त्या देशांत चाळू केले, आणि 
ही गोष्ट सहज आहे कीं, जिंकणाऱ्या लोकांचे रातरिवाज जिंकलेल्या लोकांमध्यें 
सुलभतेने प्रसृत होतात व याचीं उदाहरणें मिसर, इराण वगैरे अन्य देशांत घडलेली . 
अनेक आहेत. परंतु हिंदुस्थानांतील क्षत्रिय लोकांची धन्य आहे कीं, ते मुसलमा” 
नांचे अमलांत रोकडा वर्षे राहून त्यांजशीं झुंजले; पण त्यांनीं आपल्या प्राचीन 
चालीरीती ब धर्म हीं ब्रिघडडे दिली नाहींत ! क्षत्रियांच्या धिम्मेपणाची, सोसकतेची 
आणि पराक्रमशालितेची गोष्टच कांहीं वेगळी आहे. जेव्हां विजयी मुसलमानांचा 
जळूम होई तेव्हां ते तो स्वखुपणें पडून सहन करीत, आगि पुढें पावेल तेव्हां सूड 
घेत, यामुळें क्षत्रियांच्या जन्या धर्माचा व रीतीभातींचा अगदीं बींमोड कधींच 
झाला नाही. मुसलमान हिंदुस्थानांत जेथें जेथें व जेव्हां जेव्हां शिरले तेथें तेर्थे ब 
तेव्हां तेव्हां त्यांनीं अशी दंगळ उडवावी कीं, हिंदृंचें हणून कांहींएक राहूं न देतां 
त्यांच्या धमाचा, धर्मसंस्थानांचा आणि त्यांच्या आचारवि-ारांचा उच्छेद करून टा- 
कण्याविपयीं पराकाष्ठा करावी, त्याचप्रमाणें त्यांचा निश्चय असा असे कीं, आपला 
धम सर्वत्र पसरून जन्या गोष्टींचा नाश करावयाचा. परंतु रजपूत लोकांस अशी एक 
हातोटी साधली होती कीं, ते प्रसंग पडेल तसे नग्न होत, सद्दनशीळ होत आणि 
युन: वस्ताद बनून आपला सूड उगबिण्यास उभे रहात. अनेक क्षत्रियकुळें बु- 
डालीं, रोकडों शहरें आपल्या पूर्ववैभमवास मुकलीं आणि राज्यव्यबहारांत अनेक 
प्रकारच्या खलबली व उलाढाली झाल्या. परंतु उदेपूरच्या सिसोदे घराण्यासारख्या 
क्लत्रियांनीं मुसलमानांस कधींच दाद न देतां आपल्मा जात्यमिमान व धर्मामिमान 
कायम ठेविला हें त्यांस मोठें ब्रूषण होय. 


( ७० ) 


खामरसीचा मुलगा कल्याणराय मेल्यावर मुसलमानांच्या आणि रजपुतांच्या 
आणखी कित्येक लढाया झाल्या, ब त्यांत हजारों रजपूत मेळे. परंतु त्यांनीं आ- 
पळे महृद्धूषणावह असे जातिधमीमिमान आणि स्वातंत्र्यप्रीति यांची हानि होऊं दिली 
नाही. सामरसी यास स्त्रिया पुष्कळ अथ्रून त्यांजपासून त्याला मुलगेही पुष्कळ 
झाले होते. आणि त्या काळीं ज्यास पुष्कळ मुलगे असतील तो प्रबळ असें मान- 
ण्याची चाळ होती. सामरसी याचे मुलोंत कर्ण, कल्याणराय आणि तिसरा एक 
असे प्रसिद्ध होते. कर्ण हा, कोरमदेवी झणून पट्टेंणची राजकन्या जी सामरसीची 
पत्नी होती तिचा मुलगा असून, कल्याणशय हा तर बापाबरोकळरच शाहाबुहीन गो- 
रोशीं लढण्याकरितां पृथ्वीराज चव्हाणास साह्य करण्याकरितां गेला असतां बाप ब 
तो मारला गेला. आणि तिसरा जो मुलगा होता तो गुरखे लोकांचा पुढारी झाला 
होता. सामरसी मेला तेव्हां कर्ण हा लहान असून त्यांचे पश्चात्‌ तोच बारस 
होता. मुसलमानांची तर बंडाळी आणि धामधूम चालली होती. अशा स्थितींत 
कोरमदेवी इण आपल्या रजपूत सेन्याचें पुरोगामित्व पतकरून कुतुबुद्दीनाशीं अं- 
भेराजवळ लढाई दिली, ह्या वेळीं राणीजवबळ अवघे नऊ ठाकूर आणि रावत 
किताबाचे अकरा सरदार इतके मात्र शूर लोकांपैकी होते. ह्या लढाईत कुतुबुद्दीन 
यास पुष्कळ जखमा होऊन त्याचा पराभव झाला. पुढें ह स० ११९३ मध्यें 
कर्ण गादीवर बसला. सामरसीचा भाऊ सुरजमल ह्मणून असून त्याचा मुलगा 
भरत नांवाचा होता. तो चितोडाहून सिंधदेशांत गेला, आणि तिकडे त्यानें म- 
सलमानांपासून कोहीं मुळूख घेऊन भाटीराजाची मुलगी बायको केली. तिच्या पोटीं 
त्याला रहूप नांवाचा मुलगा झाला होता. भरतयाचें व कर्णाचे परस्पर फार प्रेम 
असून भरत मेल्यावर त्याच्या शोकदुःखानेंच कणं मेला असें हणतात. कर्णाची 
मुलगी झाकेरचे राजास दिली होती, व त्याचा मुलगा सिरवण हा व्यापाराचे का- 
मांत पडला होता. या सिरवणापासूनच सिसोदिया रजपुतांत सिरवणिया ह्मणून 
व्यापाऱ्यांची शाखा निघाली. कर्णाच्या मुलीला रणधवल हणून मुलगा होता व 
तोच कर्णाचे पश्चात्‌ चितोडचे गादीवर आला. कारण, त्याचा मुलगा सिरवण 
हा ब्यापारीधंद्यांत पडला होता हणून त्याची गादी त्याच्या नातवाकडे गेली, परंतु 
चितोडाहून एक भाट सिंधेंत रहूप याजकडे जाऊन त्याला फोजेसुद्धां चितोडावर 
घेऊन आला. ही गोष्ट वि सं. १२५७ किंबा इ० स० १२०१ मध्यें धडली. 


० कक ५९७०-/२ 





अन कन्णन> त ्ळयाडवलकामत वन्य ०... आट 


१, रणधवल याचा आज्ञा कणे ब रहूप याचा बाप भरत यांचें परस्पर किती प्रेम होतें हें सां- 
गितलेंच आहे. याच भरताचा पुत्रे पुढल्या पिढीस कणीचे वारसाचा वेरी झाला, तेव्हां राज्यवैभ- 
वाचे ठोभापुढें मिञ्र बंधु हे सर्व शत्रवत्‌ होत असें रनषपूत सभजत असत असें दिसतें! 


(७१) 


रहूप आपली फौज घेऊन चितोडावर आला व त्यानें चितोड सर केलें तोंच तिक- 
डून शमसुद्दीन हा फोज घेऊन चितोडावर आला. तेव्हां त्या उभयतांची नागो- 
रास लढाई होऊन मुसलमानांचा पाडाव झाल्यामुळें ते पळाले. ह्या वेळेपर्यंत चि- 
तोडची गादी गेहलोट या वंशाचे नांवावर चाळत होती तें वंशनाम बदळून सिसो- 
दिया हें नांव चितोडच्या राजवंशास चाळू झालें. तसंच, शमसुद्दीनास चितोडावर 
चाठून येण्याकरिता मोकल परिहार हा सौह्य झाला होता हणून त्याचें राज्य घेऊन 
त्याचा 'राणाः हा किताब रहूप यानें आपल्यास घेतला. व तेव्हांपासून चितोडच्या 
राजास 'राणा' असे ह्मणूं लागले. रहूप*यानें चितोडास ३८ वर्षे राज्य केलें, 


पुढें रहूपापासून लखमसी(लक्ष्मणसिंह)पर्येत नऊ राजे झाले; त्यांपैकीं सहा 
राजे चितोडासच रणसंग्रामांत मेळे आणि तीन गयेकडे मेळे. त्या वेळीं गयेवर 
सुसलमानांनीं हले केले झणजे इकडून चितोडाहून रजपूत राजे गयाक्षेत्राचे संरक्ष- 
णार्थ जात असत, शेवटीं अल्लाउद्दीनापासून मुसल्मानांनीं गयेकडे जाण्याचे सो- 
डिलें. गयेच्या गडबडींत पृथ्वीमल व भुन्सी हे प्रसिद्ध लढवय्ये मेले, त्यांत भु- 
न्सीचा मुलगा चंद्र यानें रामपूर (भानपूर) येथ राज्य स्थापन केलें. ब तेव्हांपासून 
तेथें चंद्रावत ह्मणून रजपूतघराणें स्थापन होऊन त्यांचा राज्यविस्तार पुढें नऊ लाखा-' 
पर्यंत झाला, चंद्रावतवशाला चितोडचा राणा जगत्सिंग यानेंही सनद दिली 
होती. पुढें, अंभेरचा राजा माधवसिंग यानें हें चंद्रवतांचं राज्य होळकरास दिलें, 
कारण, त्या वेळीं होळकर फार बलिष्ठ झाला असून त्याची समजूत करावी हाणून 
माधवसिंगानें चंद्रावतांचें राज्य त्याला दिलं तरी त्याची समजूत झाली नाहीं, आणि 
होळकरानेंही तें राज्य गफुरखान ह्मणून त्याचा एक सरदार होता त्यास दिलें. येणेंप्र- 
माणे रामपूरचें पांचशे वर्षे चाळत आलेलें हिंदुराज्य समासीस गेलें, 


भाग चोथा. 


लखमसी राणा व अलाउद्दीन याची स्वारी. 

चितोडची राणी पद्मिनी व तिअमुळें चितोडावर अनथेप्रसंग.---अळाउद्दीनाची निराक्षा व 
चितोडावर याची दसरी स्वारी.--चितोडशहर अद्वाउद्दीनानें घेतठें.--चितोड घेतल्यानंतर 
अल्लाउद्दीनाचीं कुलें,---ठखमसीचा पुढील वश ब याचा नातू हमीर याची हकीकत.--_- हमीर 
याच्या आईचे बाललीठाचमत्कार.---इमीराचें पराक्रमदर्वीन,--<हमीराची कारकीदै.---हमी- 
राचें मालदेवाचे कन्येबरोबर लप्न,--<हमीर बायकोचे साह्याने चितोड काबीज करितो.-- 
हमीराचा उत्कषे आणि याला लोकांचें साह्य.--मेवाडच्या लौकांकडे राज्यैश्रयांचा पुनरागम,-- 
खेतसिंग गादीवर येतो ब याच मृत्यु.--ठाखा राणी ब लाची कारकीर्द, 

रा» ६०१० 


(७२ ) 


लखमसी हा इ० स० १२७५ त राज्यावर बसला. त्या वेळेस पठाण अला- 
उद्दीन यानें चितोडावर खारी करून चितोडचा किला घेतला आणि त्या किल़या- 
वरील सर्व माणसें निर्दयपणें मारून तेथील सर्व दौलत ठदून नेली. व याचप्रमाणें 
चितोडच्या लोकांसही फारच उपद्रव दिर्लॉा. लखमसीचा चुलता भीमर्सिंग यानें 
सिंहलद्वीपचा चव्हाण राजा हृमीरसिंग याचे पद्मिनी नामक कन्येशीं लग्न लाविलें 
होतें. या पद्मिनीसारखी सुंदर व गुणी ' स्त्री सर्व राजस्थानांत नव्हती अशी तिची 
सर्वत्र प्रख्याति होती. परंतु हें तिचें अपूर्व व अद्वितीय सौंदर्य आणि तिची गुणवत्ता 
हींच चितोडच्या सिसोदियावंशा[वर अनेक*संकटें येण्यास कारण झालीं, अलाउद्दीनाला 
चितोडावर स्वारी करण्याचें मुख्य कारण हेंच असून त्यानें चितोडास बेढा दिला; 
आणि असें बोलणें लाविलें कीं, 'पद्मिनीला माझे स्वाधीन करा, हणजे मी चितोडचा 
वेढा उठवीन, माझें दुसरें कांहीं मागणें नाहीं.' परंतु रजपूत लोकांस आपल्या स्त्रि- 
यांची अब्रू आणि पावित्र्य रक्षण करण्यापेक्षा अधिक योग्यतेचे व अभिमाना'चें कांहींच 
नसल्याभुळें अल्लाउहीनाचें ह बोलणें त्यांस मान्य होण्याचा कालत्रयींही संभव नव्हता 
ब तसेंच रोबटीं अलाउ'द्दीनाच्या अनुभवास आलें, चितोडास वेढा घाठूनही ते- 
थील राजे ऐकत नाहींत, हें पाहून नंतर त्यानें असं बोलणें लाविलें कीं, 'पद्मिनीचे 
मला दर्शन तरी करवावे. मी तिच्या दृष्टिभटीखेरीज कांहीं इच्छीत नाहीं.? तेव्हां, 
'तिःचं प्रत्यक्ष दरीन तर होणार नाहींच; परंतु आरशांतून तिचं दररीन घडेल,' असें 
भीमसिंगाकडून त्याला कळविण्यांत आलें. व तें ह्मणणें त्यानेंही कबूल केलें, नंतर 
अलाउद्दीन चितोडास पद्मिनीच्या दर्शनाकरितां आला व आपला हेतु पूर्ण करून 
ह्मणजे आरकश्यांतूनच तरी पण पद्मिनीचें रूपसौंदर्य निरीक्षून, परत निघाला. त्या- 
वेळीं भीमतिंग हा थोरपणाप्रमाणं अलाउद्दीनास आपल्या किलःयावरून चितोडाबा- 
हेर त्याच्या तळापर्यंत पोंचविण्यास त्याजबरोबर गेला होता. परंतु अलछ़लाउहीनानें 





१४५ ४५ रण 0४१५ 





स्वन 





"क. णा" नन पणा पापणी "00? टरी)? २११? णी?) शाणी णी ण 


१, मनः्याठा प्रथक्ष न बघतां याचें रूप आरक्षांतून पाहणे हें चमत्कारिक दिसतें. अळाउ- 
हीनासारख्या उलू मनुष्याकडून अक्ली गोष्ट होणें दूरापस्त होय. तेव्हां पद्मिनी तर याच्या अ- 
गर्दी हष्टिआड ठेविली असेल आणि अन्ञा स्थितींत तिचें आरक्षांत प्रताबिंब दिसावे कसें 2 हा 
प्रश्न येतो. आह्याला तर असें वाटतें कीं, अ्ा समयीं दर्नश्शास्रीय रीतीनें तीन आरक्रांतून पद्मि- 
नीचे रूप प्रतिबिंबित करून अज्लाउद्दीनास दाखविलें असावें; झणज्ञे, एक आरसा पद्िनीच्या 
पुढें तिरपा ठेवून, या आरक्षाचे किरण ज्या बिंदूवर पडत असतील तेथें तसाच दुसरा आरसा 
तिरपा ठेवन यांत या आरक्शांतलें प्रतिबिंब पाडिलें असावें व या दुसऱ्या आरक्षांतील किरणांचे 
पराचतेन ड्या स्थलावर होत असेल तेथें तिसरा एक आरसा ठेवून यांतून पद्मिनीचें रूप अज्ला- 
उह्ीनानें पाहिलें असावें, या शिवाय दुसरी कल्पना संभवत नाहीं. आणि येणेंकरून पद्मिनीचेंही 
मरथक्ष खू्पदर्शेन अद्वागद्दीनास मिळाढें नैसेळ अते बाटतें. 





(७१) 
पूवीच व्यवस्था करून ठेविल्याप्रमाणें भीमतिंग आपल्या तळांत आल्याबरोबर त्याच्या 
लोकांनीं दंगा केला आणि भीमसिंगाचे अंगावर जाऊन तो एकटा पाहून त्यास प- 
कडून कैद केलें. अलाउद्दीनाने त्यास असें सांगितलें कीं, 'जर तूं पद्मिनी माझ्या 
साधीन करशील तर तुझी सुटका होईल? ही बातमी चितोडास किल्ल्यावर पो- 
होंचतांच मोठा आकांत झाळा, पब्मिनीला याविषयीं विचारिलें कीं, 'तूं मुसल- 
मानांकडे जाऊन त्यांच्या खाधीऩ होण्यास खुषी आहेस काय ?' तेव्हां त्या साध्वीनें 
सांगितलें कीं, “पतीच्या बंदमुक्तीकरितां मी तसें करण्यास खुषी आहे.' मग तिच्या 
माहेरचे गोरा व बांदल या नांवाचे सिंहलद्वीपचे दोघे चव्हाण सरदार होते त्यांनीं 
अशी मसलत केली कीं, पद्मिनीनें सवतः अलाउद्दीनाकडे जाणें तर बिलकुल प्रशस्त 
नाहीं ब आपणही तिला शत्रूंच्या स्वाधीन होऊं देणें बरोबर नाहीं. परंतु अललाउ- 
दीनास असें कळवावे कीं, 'तुझा चितोडाभोंबतालचा वेढा उठवून फौज चालती 
झाली ह्मणजे पश्मिनीस तुजकडे पाठवूं. पण तिचे योग्यतेप्रमाणें ती येईल, हणजे, 
ति'चेबरोबर तिच्या दासी व तिची आत्तमंडळी वगैरे तिजबरोबर येईल व त्यांस तु-. 
मचेकडून कोणत्याही प्रकारची तसदी होऊं नये.? येणेंप्रमाणें अलळाउद्दीनास निरोप 
गेल्यावर तं सर्व ह्मणणें त्या कामुकानें अक्षरश; मान्य करून चितोडचा वेढा उठ- 
विला, तेव्हां सातशे पालख्या किल़त्यावरून पद्मिनीला घेतल्याचं मिष करून नि- 
घाल्या, या पालख्यांचे पडदे सोडिले असून आंतमध्यें एकेक झूर व हत्यारबंद 
शिपाई मात्र बसविला होता, ह्याप्रमाणें मोठ्या पडदपोशीनें पश्मिनोच्या व तिच्या ज- 
नानखान्याच्या सातरीं पालख्या अलछाउद्दीनाचे गोटानजीक येऊन उतरल्या. आतां 
पद्मिनी आपल्या हातांत आली, तेव्हां भीमसिंगास घटकाभर त्याचे बायकोबरोबर 
बोलण्यास व भेटण्यास परवानगी द्यावी, असें पद्मिनीबरोबर आलेल्या मंडळीने अ- 
लाउद्दीनाशीं बोलणें लाविलें व त्याप्रमाणें त्यानेंही तें कबूल करण्यास कांकू केली 
नाही. भीमर्सिंगास आपल्या बायकोला भेटण्याची पठाणानें परवानगी दिल्यावर ' 
भीमसिंग पद्मिनींच्या जनानखान्याचे गोटांत आला, आणि, पह्मिनीला पोहोंचवून 
कांहीं पालख्या चितोडास परत जावयास निघाल्या होत्या त्यांतील एका पालखींत 
बसून, तो अह्लाउद्दीनाच्या सेन्यापासून दूर निघून गेला. तों तेथें त्याचेकरितां 
एक घोडा तयार करून ठेविलाच होता त्याचेवर बसून तो चितोडास सुखरूपपणें 
दाखल झाला. पद्मिनी हातांत आली तथापि भीमसिंगाला सोडूं नये असा अलाउ- 
दीनाचा बेत होता. कांहीं पालख्या अलछलाउद्दीनाबरोधरच पद्मिनीसहृवर्तमान दिली- 
पर्यत जाण्याचें ठरे होतें; ह्याप्रमाणें त्या राहिल्या, इतक्यांत अलाउद्दीनानें, 


(७४) 


भीमर्सिंगास पद्मिनीला मेटून येण्यास येवढा उश्यीर कां लागला, झणून भीमरसि- 
गाळा बोलळावणें पाठविलें. तो. कशाचा भीमसिंग! आणि कशाची पद्मिनी ! साती 
इत्यारबंद रजपूत वीर एकदम पालख्यांचे पडदे एकीकडे करून बाहेर पडले आणि 
त्यांनीं एकसारखी कत्तळ चालविली. तेव्ही रजपुतांचें आणि मुसलमानांचे धोर 
रण माजले. नंतर मुसलमान रजपुतांच्या पाठीस ठागून चितोडाचे पायथ्यापर्यंत 
गेले व तेथेंही मोठी कत्तठ उडाली, त्यांत भीमसिंग व पद्मिनी यांची अन्रू रक्षि- 
ण्याकरितां बहुतेक प्रसिद्ध शूर लोक मेले. 


ह्याप्रमाणे अलाउद्दीन आपली मसलत फसली हणून निराश होऊन परत गेला. 
परंतु त्यानें पुनः चितोड घेण्याची तयारी चाळविळी (वि० सं) १३४६ हणजे 
इ० स० १२९०), व शेवटीं चितोडावर चाळून आला. इकडे, लक्ष्मणसिंग (ल- 
खमसी) यास देवीचा असा स्वभदृष्टांत झाला कीं, 'तुझे बारा मुलगे बळी पडतील 
तेव्हां तुला यश गेदेळ,' असं भाट लोकांच्या कवितेंत वर्णण आहे, नंतर लखमसी 
यानें तो स्वझदृष्टांत दुसरे दिवशीं आपल्या मंत्र्यांस सांगितला. परंतु मंत्रीमंडळी 
हणाली, ' हे आपल्याला स्वम पडलें; यांत विश्वसनीय कांहीं नाहीं. तेव्हां आणखी 
कांहीं दृष्शांत होतो कीं काय हें पाहण्याकडे त्याचें लक्ष्य लागलें. तों पुनः त्या दिव- 
शींही पूर्वदिवशींप्रमाणेंच त्याला दिव्यांचे मंद प्रकाशांत कांहींएक आकृति दिसून 
मैं भूकी हूं !' असे दाब्द स्पष्ट ऐकू आले, आतांहा जो दृष्टांत झाला हा भा- 
टांच्या क्रमाप्रमाणें त्यांची ती वर्णनलापिका असेळ किंवा चितोडच्या रजपूत लोकांस 
अलाउ'दहीनाशीं सामना करण्याचा आवेश यावा ह्मणून कोणीं त्या दृष्टांताची बतावणी 
केली असेल. कांहींही असो. ह्या दुसर्‍या दिवशीच्या दृष्टांतानं मात्र त्याच्या सर्व 
सरदारांची व मंत्र्यांची खात्री होऊन त्यांची संग्रामाची सिद्धता झाली, लखमसी 
याचा पहिला मुलगा ऊरसिंग हा गादीवर बसाबयाचा ब त्या अनुक्रमानेंच एकामा- 
गून एक पुत्र गादीवर राज्याभिषिक्त होऊन लढाईला जावयाचे, असा त्यांचा ठराव 
झाला, त्याप्रमाणे ऊरसिंग गादीवर बसून तसाच रणभूमीवर गेला, व कांहीं वेळ 
युद्ध होऊन तो धारातीर्थी पडला, ऊरसिंगाचे मागून लरखमसीचा दुसरा मुलगा 
अजयसिंग याची राज्याभिषिक्त होऊन लढाईला जाण्याची पाळी होती. परंतु त्या- 
जबर बापाची फार प्रीति असल्यामुळें त्यानें त्याला, 'तुझे सगळे भाऊ राज्याचे क्ष- 
णिक सुख भोगून त्यांची काय विल्हेवाट होते ती बघूं दे आणि नंतर तूं त्या मृत्यूच्या 
दाढेत जा,' असें सांगितलें, अजयर्सिंगानें बापाची बत्सळता आणि सप्रेम विनंति 
ऐकून त्याप्रमाणें अगोदर आपणे इतर बंधूंस आपल्यापुढें जाऊं देण्याचें मान्य केलें 
ह्याप्रमाणें अकराही मुलगे युद्धांत बैळी पडले, आणि जयाची तर आक्रा दिसेना. 


( ५५ ) 


तेव्हां राणा ल॑खमसी यानें आपल्या सर्वे लोकांस भोंवतालीं बोलावून सांगितलें की, 
८ अकराही पुत्रांची रणवज्ञांत आहुति पडली; परंतु यशोलाभाचें कांहीं चिन्ह दिसत 
नाहीं. तेव्हां आतां जोहार करून काय तो सोक्षमोक्ष करावा, हणजे झालें.! 
राण्या'चें हें झणणें सर्वानी कबूल केलें, थै त्याप्रमाणें सवोची सिद्धता झाली. परंतु 
त्यापूर्वी त्यांस एक मोठें महत्वाचे आणि परमावधीच्या अभिमानाचे कृत्य कराव- 
याचें होतें. तें कृत्य हें कीं, त्यांना समरयस्ञांत प्रवेश करण्यापूर्वी आपल्या स्त्रीमंड- 
ळाचा स्वाहाकार करावयाचा होता. कारण, आपण लढाईत मेलों तर मागे आ- 
पल्या अनाथ विधवा न्हात्रंचे हातांत सांपून त्यांची विटंबना होऊं नये, ह्या तर त्यांचा 
मुख्य अभिमान होता. त्याप्रमाणें त्यांनीं त्या स्रीमंडळाच्या दहनविधीची सर्व तयारी 
केळी. चितोडकिल़यांत एक विस्तृत गुहा होती तींत लांकडें गोंवऱ्या वगेरे भरून 
मोठी थोरली चिता प्रदीप्त केली; आगि तींत राण्या, राजकन्या, राजखुषा सरदा- 
रांच्या व शिपायांच्या बायका व मुली आणि शोवटीं जिच्यामुळे चितोडनगरावर हे अ- 
छाउहीनाचें अरिष्ट आलें ती सोंद्यखाणी पद्मिनीही शिरून, त्यांनीं आपल्या जातीचा 
व राष्ट्राचा अभिमान रक्षण करून आपले जीव सर्वभक्ष अभिनारायणाच्या स्वाधीन . 
केले ! ह्याप्रमाणें हजारों स्त्रिया त्या खाइत दग्ध होऊन गेल्या ! 


स्त्रियांची वाट लाविल्यावर लखमसीनें, आपला निर्वेश न होतां आपल्या पश्चात्‌ 
कोणी तरी वंदपुरुष असावा हणून, आतां जो एवढाच जिवंत राहिलेला पुत्र अज- 
यसिंग त्यास केळवाड येथें सुरक्षित स्थळीं पाठवून, सर्व मंडळी किल़्यावरून खालीं 
उतरली; व कोणीही जीवाद्ी आद्या न धरितां सर्व रजपूत पठाणाचे सैन्यावर जा- 
ऊन पडले, किल्ल्यावर एकही प्राणी शिलक राहिला नाहीं. नंतर अललाउद्दीनाक- 
डील कित्येक झूर लोक त्यांनीं लोळविळे आणि आपण मरून गेले. तेव्हां अर्थात्‌ 
चितोडचा किला अललाचे स्वाधीन झाला. परंतु तेथें जाऊन पाहतो तों त्याला काय 
दिसले १ सर्व किला ओसाड आणि निर्मनुष्य असून, ज्यामध्ये नुक्त्याच दग्ध झा- 
लेल्या हजारों स्त्रियांच्या चितेंतून ज्वाला ब धूर निघत होता ! असा भयाण देखावा 
पाहून त्याचें मन उदास झार्ले, ज्या सुंदरीकरितां एक वेळ मोठा प्रयक्न केला होता 
ती पद्मिनीही जळून खाक झालेली पाहून तर त्या तार्तरी देशांतल्या विजयी अला- 
उद्दीनास अतिशयच वाईट वाटलें. रजपूत लोकांमध्यें लखमसीचा वरील स्त्रीयशवि- 


१. रन्षपूत लोकांत “जोहार? करण्याचा विषि झणजे अगदी निदानींचा असतो, नयाची आद्या 
नसली हणजे सवोनी जीवावर उदार होऊन झत्रूबर ब्राऊन पडावयाचें व यांतच आपला अंत क- 
रून घ्यावयाचा, 

२, “ पद्मिनीची ! व 'अह्लाउह्दीनीनें चितूर घेतल्याची” झा दोन गोष्टी मराठी कमिक पुरत- 


(५६) 


घीचा दिवस आणि चितोडकिलल्यावरील ती गुहारूप यज्वेदी यांस पवित्र असें सम- 
जून, तो दिवस आणि ती जागा धामिकपणानें पूज्य अद्ची मानितात, ही स्त्रीसंद्ा- 
रक गुहा अजून असून, असें झणतात कीं, तिचें दार तेव्हांपासून कोणी उघडीत 
नाहीं. कारण, तेथें एक भुजंग बसला असून कोणी आंतमध्यें दिवा घेऊन गेलें अ- 
सतां तो भुजंग तो दिवा फुकितो. अस्तु. वरील गोष्ट इ० स० १३०३ या 
वर्षी घडली. 

अलाउद्दीन हा महादुष्ट असून, औरंगजेबरासारखा आग्रही व पापी स्वभावाचा 
होता. त्याला तर असें वाटे कीं, मी जणूं काय दुसरा सिकंद॑रच आहे. आणि 
या धमेंडीवरच त्यानें आपल्यास सिकेदर सानी किंवा दुसरा सिकंदर असें ह्मणून 
त्या नांवाचें नाणें चाळू केलें होते. यानें अन्हिलपूर, पट्टण, 'धारानगर, अवंतिका 
(उज्जनी), मंदोड, देवगिरि, वगेरे ठिकाणचीं दरोबस्त राज्ये घेऊन, सोळंखी, 
प्रमार, परिद्ार, जाधव, टाक वगेरे क्षत्रिय राजकुळें नाबूद केलीं, त्याचप्रमाणें 
ज्ञसलमीर, गाग्रोन व बंदी वगैरे ठिकाणें तेथील भाटी, खिची, व हाडा या रज- 
पुतांपासून घेऊन सर्व क्षत्रियांचा नाद केला, या वेळेस मारवाडचे राठोड व 
अंभेरचे कच्छवाह हे आपले साधारण स्थितींतच होते. तरी त्यांच्याही मार्गे अल्ला 
लागलाच होता. अस्तु; अलाउद्दीन कांहीं दिवस चितोड येथें राहून त्याला तेथें 


वन्त वक्त ल -.. ८५ >. > -->““ > 77“ नभा “> 


कांपैकीं पांचव्या पुस्तकांत घेतठेल्या आहेत, तेव्हां त्या आमच्या वाचकांस कांही अश्वतपर्व नसती- 
ळच, झ्या दोष्यीही, गोष्टीची वर्णने आझीं येथें थोडक्यांत इतिहासक्रमाच्या अनरोधानें उतरून 
घेतलीं आहेत, 

१, 'राजस्थानाचा इतिहास” लिहिणारा कनल टॉड साहेब ह्या गुहेविषयीं असे ह्मणतो कीं, 
मी स्वतः त्या ठिकाणी गुहेच्या दारापर्यंत गेळो होता. परंतु आतमध्ये जाण्यास माझें घेये होईना, 
याचें कारण वरील परंपरेची भूनंगविषयक आख्यायिका नव्हे. तर या गुहेंत सर्प वगैरे विषारी 
प्राण्याची वसती असल्याविषयी चीं प्रयक्ष चिन्हें दिसत असून तेथील हवा शुद्ध नसल्यामुळें एकदां 
आंत गेल्यावर बाहेर जिवंत निघण्याची आज्ञाच नाहीं. या गुहेंत अतिक्षय काळोख असून शें> 
कडों वर्षे ती मनुष्याच्या वसतीवांचून पडळेळी आहे, यामुळें वरील आख्यायिका तश्नीच पुढें चा- 
लली आहे, सरकारानें जरी या गहेचें शोधन करण्याचें मनांत आणिलें तरी तसें होणें असं- 
भाव्य आहे | 


२. इंम्रजींत जसा लॉड डालहोसी इंग्रजी रीतीनें नेटिव्ह संस्थानें खाळसा करण्याविषयी प्रसिद्ध 
अभिमानी होता, तसाच मोंगलाईत अह्माउद्दीन हा याच्या पठाणी रीतीने या वेळची राज्यें खाहा 
करण्यांत गाजला होता व याम़माणें यानें वरील राज्यें दरोबस्त मोडून टाकिलीं. डालहौसी 
साहिबांनींदी होज्लीनें लाहोर, लखनो, सातारा, नागपूर, अक्कीबाग वगैरे संस्थानें तळास मिळवून 
सांचा मुलूख इंग्रजीस मिळविला व तेथोत अपरिमित संपत्तीची लिलांव केला ] 


(७७) 


जीं कांही तोडातोड आणि मोडामोड कराययाची होती ती त्यानें केली. त्यानें ते- 
थीळ देवळें वगैरे हिंदूंच्या धर्माची स्थानें उद्दस्त केलीं; आणि शेवटीं झ्ालोरचा 
राजा मालदेव याचे ताब्यांत चितोड व तेथील किल्ला देऊन, तो आपला सरदार असें 
झणून त्याला तेथें नेमिळें व तो दिछीस लषिघून गेला. अलानें चितोड येथें तें श- 
तूचें स्थान हणून जी नासधूस केली, त्यांत भीमसिंग आणि त्याची रूपवती स्त्री प- 
ह्मिनी यांचा महाल मात्र अलग ठेविला. *यांत त्याचा इतकाच हेतु असावा कीं, 
तीं उभयतां पतिपत्नी एकभावाने आपलें सत्त संभाळून गत झालीं याबद्दल सन्मा- 
ननीयता, किंवा पद्मिरी तर आपल्यास अप्रासत होऊन नष्टही झाली तेव्हां विचे प- 
श्वात्‌ तिचें स्मारक असा तिचा महाळ तरी कायम राखावा, अशी सद्दुद्धि त्यास 
झाली असावी. कांहीं असो; या संबंधानें अलहलाउद्दीनाचें वर्तन प्रशंसनीय घडलें खरे, 


लखमसीच्या पश्चात्‌ चितोडचा खरा वारस अजयरसिंग हा केळवाडास सुरक्षित 
स्थळीं जाऊन राहिला. केळवाड हें मेवाडांत अरवली डोंगराच्या खोऱ्यांत आहे. 
लखमसीनें जोहारास निघतेसमयीं अजयसिगास असें सांगितर्ले होतें कीं, 'तुझीं 
जेव्हां शंभर वर्षे भरतील-झणजे तूं वृद्ध होऊन राज्य पाहण्यास असमर्थ होशील- ' 
तेव्हां, ठुझे पश्चात्‌ तुझा वडील भाऊ अऊरसिंह ह्या प्रारंभीं या लढाईत मेल्यामुळें" 
त्याचे पुत्रास राज्यावर बशीव.' ऊरसिंहाचा हा मुलगा ह्मणजे हमीर होय, हमी- 
राची गोष्ट व त्याचें जन्मवृत्त हीं मोठीं चमत्कारिक आहेत. हमीराचा बाप ऊरसिंह 
हा एके दिवशीं शिकारीस गेला असतां एका रानडुकराचे पाठीस लागला. तों 
तो डुकर एका उन्या जोंधळ्याच्या शेतांत शिरला, हें पाहून त्या दोताचे 
मालकाच्या मुलीने तेथील एक पांच सह्या हात लांबीचें जोंधळ्याचें ताट मोडून घे- 
ऊन त्याने त्या डुकरास ढोंशीत ढोंशीत बाहेर काढिले. त्या डुकराचे पारधी अर- 
सिंह वगेरे यांची दृष्टि त्या शिकारीवर होती व ती शिकार त्या शेतांत अददद्य झा- 
ल्यामुळें ती बाहेर कशी निघेल हाणून ते टेहळीत होते, तों ही शेतकऱ्याची मुलगी 
आपल्या जोधळ्याच्या ताटाचे भाल्याने त्या डुकराला टोंचीत टोंचीतच बाहेर नि- 
घाली. हें त्या मुलीचें घेये बघून ऊरसिंहास मोठा चमत्कार वाटला. पुढें, ही 
शिकारी मंडळी त्याच शेताचे आसपास जेवणाखाण्याची तयारी करीत असून अर- 

ह वगेरे त्या मुलीच्या अपूर्वधारिष्टाच्या गोष्टी बोलत बसले असतां, ही मुल्गी शे. 
तावरलीं पांखरें वगैरे उडवीत असून तिच्या गोफणगुंड्याचा एक दगड जो सुटला 
तो ऊरसिंहाचे घोड्याच्या एका पायास लागून तो पाय दुखावला. हें अरिष्ट पाहून 
हा धोंडा कोणीकडून आला हणून बघतात तों तीच ,मुलगी शेतांतल्या माळ्यावर 


उभी राहून गोफणशुंडा फिरवीत आहे असें दिसळें, तेव्हां हा धोंडा तिच्याकडूनच 


(चट) 


झाला असावा असा त्यांनीं तके बांधिला, पुनः तीच मुल्यी दुधाची चरवी डो- 
क्यावर घेऊन होस हांकीत हांकीत घराकडे चाळली असतां ऊरसिंहानें मुद्दाम तिठा 
धक्का देऊन तिची 'चरवी पाडण्याकरितां आपल्या टोळींतील एका मित्रास त्याचा 
घौडा तिजजवळून नेण्यास सांगितलें. तोंथ्त्या वसाद मुलीनेंच आपली झेस त्या 
घोडेस्बाराचे अंगावर घातली; तेव्हां तो स्वार घोड्यावरून खालीं पडला, अखेंत्या 
मुखीच्या घेयश्ौ्यांचे चमत्कार बघून त्या तरण्या राजपुत्राने (ऊरसिंहाने) त्या मुलीच्या 
बद्दल चौकशी केली. त्या वेळीं त्याला समजलें की, ती रजपूत जातींतीलच चव्हाण 
वंद्यापैकीं चंदाना या शाखेची एका गरीत मनुष्याची मुलगी आहे. नंतर दुसरे दि- 
वक्षीं राजपुत्र पुनः त्याच शेतांत आला. आणि त्यानें तिच्या बापास बोलावून आणून, 
'तुझी मुलगी मला बायको करण्यास दे,' अशी त्याजजवळ तिची मागणी केली, तो 

बापही विलक्षण उद्धट होता. राजपुत्राने त्याला बोलावून आणिलें, तों तो कांहीं- 
एक नम्रतेचें चिन्ह न दाखवितां ऊरतिंहयाला लगटून बसला, यामुळें राजपुत्राच्या 
सोबत्यांस मोठाच चमत्कार वाटला. परंतु यापेक्षांही विशेष चमत्कार हा बाटला 
कीं, राजपुत्राने त्याची गरीबी किंवा योग्यता मनांत न आणितां त्याच्या कन्येबद्दळ 
मागणी केली, तरी ती त्यानें निखालस नाकबूल करून, “मी माझी मुलगी तुझास 
देणार नाहीं,' असें ऊरसिंहाला उत्तर दिलें ! परंतु, पुढें असें झालें की, त्यानं ती 
हकीकत आपल्या बायकोस सांगितली. तेव्हां तिनें, “असें चांगळें स्थळ अनायासं 

लें असतां दवडिलें कां £ हणून ह्टल्यावर, तिच्या सांगण्यावरून तो पुनः राज- 
पुत्राकडडे आपण होऊनच आला; आणि पूर्वी नाकारठेठी गोष्ट मला मान्य आहे व 
मी माझी मुलगी आपल्यास देतों' असें ह्मणून, त्यानें ती मुलगी ऊरसिंदहास दिली 
अशा या पराक्रमी चंदाना रजपुताणीचा हमीर हा मुलगा असून तो लहानपणी 
आजोळींच असे. ह्या वेळीं हणजे चितोडच्या घराण्याचें व वेभवाचें उच्चाटन 
झाले त्या वेळीं त्याचें बय सुमारें बारा बरषीचें होतें. मामाच्या घरीं असतां तो भला 
दांडंग्रा व हूड असा बनला होता. 


सर्ब मेवाडांत दिलीचे (मोंगळाकडील) शिपाई ब स्वार जिकडे तिकडे रक्षणार्थ 
ठेविठे असल्यामुळे, अजयसिगास वर डोकें काढण्यास अवकाहच मिळेना. तेव्हां 
त्याला डोंग्री व रानटी लोकांमध्येंच रहावें लागलें. त्यांतच त्या लोकांचा मुंजा 
भील झणून एक मुख्य होता, त्याशी अजयसिंगाची कांहीं कारणावरून कळागत 
झाली... व त्या भांडाभांडींत मुंजानें अजयतिंगाचे मरकावर वार केला, त्या वेळीं 
गाचे दोघे मुल्गें सज्जनसिंग आणि अजिमरसिंग या नांवाचे अनुक्रमें १६ 

व १४ वषाच्या वयाचे होते, व ह त्यांचा, आपले पराक्रस' दाखविण्याचाच काळं 


( ५९.) 


असून ते बा्फकदलचा सूड घेण्याकरिता मुंजा भीलाशीं शंजत होते. तेव्हां तानी 
झपल्या साह्याला हमीर यासही बोलाविले, हमीर येऊन हाणारा, 'मी एकदा 
त्वा सुंजावर जाऊन त्याचें डोकें कापून' आणितों, नाहीं तर तोंड दाखविणार नाही,! 
आणि तो अशी प्रतिज्ञा गाऊन गेल्यासारखा त्याप्रमाणें त्यानें मुंजाचें मस्तक तोडूम 
तें घोड्याच्या खोगीरास अडकवून चुलत्याकडे आणिलें. हमीर तें मस्तक अजय- 
सिंगापुढें ठेवून हणाला, “काका, हें पहा 'आपल्या शत्रूचें शिर !' पुतण्याचे हे शब्द 
ऐकून भजयसिंगाला मोठी धन्य झाली. त्यानें त्याचें मोठ्या प्रेमानें चुंबन घेऊन 
त्याच शकशिराच्या शैक्ताचा त्याचे कपाळीं टिळा लाविला, आणि त्याला सांगितलें 
कीं, 'तुझ्या कपाळींच राज्यवेभबा'चं सुख भोगण्याचें लिहिलें असल्यामुळें माझे. प- 
श्वात्‌ तूंच राजा हो.' अजयसिंगाच्या या सांगण्याबरूनच त्याच्या दोघां मुलांची व्य- 
वस्था समजली; झणजे, त्यांस राज्याधिकार वगेरे कांहीं नसून त्यांनीं हमीराच्या ता- 
ब्यांत रहावें असें झालें. परंतु पुढें अजिमर्सिंग वारला व सज्जनसिंग राहिला, 
तेव्हां त्याने हमीराशीं तंटा वगेरे करूं नये ह्मणून अगोदरच अजयतिंगानें त्याला 
मेवाडांतून बाहेर जाण्यास सांगितलें. नंतर तो सज्जन ब पितृभक्त सज्जनसिंग 
बापाच्या आज्ञेप्रमाणे मेवाडदेश सोडून जो निघाला तो दक्षिणेकडे येऊन राहिल्म 
या सज्जनसिंगाचे वंशांतच पुढें शिवाजी महाराज उत्पन्न झाले; असें मेवाडच्या 
इतिहासांत लिहिलें आहे 


शाहाबुद्दीनाचे वेळेस हिंदुस्थानांतून क्षत्रिय चक्रवती राजे नाहींसे झाल्यावर 
एक रातकपर्यंत क्षत्रिय राजवंशांची कोठेंही स्थिरता नव्हती. तो इ० स० १४०१ 
मध्यें हमीर यास राज्यवैभवाचा टिका लागला ब त्याप्रमाणें त्यानें ६४ वर्षे राज्योप 
भोग भोगिळा. दक्षिणेकडे जो पुढें ठ्रिबाजी महाराजांचा क्रम चालला होती 
तोच क्रम हमीर याणें आपल्या काळीं चालविला होता. अलाउदीनानें चितो- 
डास मालदेवाची स्थापना केली होती ब त्याप्रमाणे तो चितोडचें राज्य करीत होता. 
परंतु इकडे हृमीराचा ठटालटीचा ब देगे माजविण्याचा क्रम चालला होता, त्याच्या 
जागोजाग टोळ्या फिरत असून त्यांणीं जाण्यायेण्याच्या वाटा बंद पाडिल्या होत्या. 


क ककपके७५७१५०१७५७, 





न-भपनपणणाप?0 0 एणा णी शीण १0)?" टणिपणीणाटी पटणपणाप२८?प१?णणी९0ीणी | पण पाणिण0ी?0?शिणिणाणीणी शीण 





ची 








१. महाराष्ट्र देक्ञांतील छत्रपति ज्िवाज्ञीमहाराजञांची मळपीठिका मेवाडच्या इतिह्सांत पुढें लि. 
हिल्याप्रमाणें आहेः--मूळ पुरुष अजयसिंग, याचा सड्ननसिंग, ब पुढें अनुक्रमे दिलीपर्सिंग, शि- 
वाज्ञी, भोराञी, देवराज, उग्रसेन, मालोजी, खैलोनी, क्षननकोजी, सटवाजी, शाही आणि याचा 
प्रसिद्ध शिवानी, शिवाजीच्या पुढें तमाजी, श्राहू, रामराजा, दुसरा द्द, प्रतापसिंह आणि शरेव- 
ठचा आहेनी. येथें या घराण्याचें राग्यवैभच संपले, नेपाळांत शी हदी राजवंश “आहे. तोदी' शिवा- 


मीच्या वंज्ञाप्रमाणेच इवितोडच्या रौभषराग्याशी संबद्ध आहे 
रा० ३० ११ 


(८० ) 


हमीराचा उपद्रव चितोड दाहर ब किल्ला येथें मात्र कांहीं झाला नाहीं. बाकी 
सर्व देश त्याणें पादाक्रांत करून टाकिला. हमीर हा केळवाड्यासच राहत असे 
ब तेथेंच त्याणें आपलें सैन्य जमविले, केळवाड हें गांव डोंगरांमध्यें असल्यामुळें 
स्वाभाविकच निर्भय स्थल हातें व तेथें गुरांथीड्यांस चारापाणी विपुल मिळे. हमी- 
राजवळ पांच हजार भील तीरकमठे घेऊन नेहमीं सज्ज असत. हमीर हा स्वतःच 
गुणी व शूर असल्यावी कीति असल्यामुळें पुढें चित्तोडचा नामधारी राजा मालदेव 
याणें त्यास आपली मुलगी देण्याचें योजिले. ही मुलगी हृमीरानें करूं नये असें 
त्याच्या मसलतगारांचें हणणे होतें. परंचु त्याणें त्यांचें कांहीईक न ऐकतां ती मु- 
लगी बायको करण्याचें पतकरिले. त्यास मसलतगार ह्मणत कां, आपल्याला माल- 
देव हा आपली मुलगी देतो आहे यांत कांहीं तरी त्याचा दृष्ट हेतु असून, येणेंकरून 
आपला खास घात होणार आहे; अथवा, ही मुलगी देऊन आपला एकप्रकारे तो 
अपमान करीत आहे हें तरी खचित आहे. कारण, चितोडची गादी आपली असून 
आपण तिजपासून भ्रष्ट झालांतव दूर एका गांवांत राहतां, आणि मालदेव हा मोठ्या 
'डौलानें आपल्या राजधानींत राहून स्वतंत्रपणं राज्य भोगितो आहे; हे आपल्यास 
जाणविण्याकरितां हें कन्यादान एकप्रकारानें आपल्या पाणउताऱ्यास कारण होणार 
आहे?. परंतु त्यांचे झणण्याकडे त्याणं मुळींच लक्ष्य दिलें नाहीं. तो हणाला, 'या 
संबंधांत धातपात होण्याचें मला तर कांहीं चिन्ह दिसत नसून, मालदेवाची मुलगी 
केली तर त्यांत अपमान किवा पाणउतारा झाला असें मानण्याचेंही कांहीं एक प्रयोजन 
नाहीं, तर उलट, या शारीरसंबंधानें आपलें नगरही कदाचित्‌ आपल्याला मिळण्याचा 
संभव आहे'. तो आणखी हणाला, 'रजपुतानं नेहमीं धोक्याचीं ब संकटाचीं काभे 
अंगावर घेण्यास सज्ज असलें पाहिजे, एकेदिवशीं त्याणें जखमांनीं छिन्नविच्छिन्न 
होऊन पडलें पाहिजे, ब दुसरे दिवशीं सिंहासनारूढ होऊन छत्रचामरादि राजचि- 
न्हांनीं विराजित झालें पाहिजे.” हमीराचें उम चितोडच्या किल्यावर व्हाबयाचें 
असून त्याणें आपल्याबरोबर लवाजम्याचे फक्त पांचशे घोडेसार घेऊन चितोडास 
यावें असें ठरलें होतें. त्याप्रमाणें तो आपल्या लोकांसहवर्तमान चितोडाजबळ जा- 
ऊन पोहोंचला. तेथें मालदेवाचे पांच मुलगे त्याला सामोरे आले होते ते त्यास भे- 
टले, व ते सर्व मिळून शहरच्या दरवाज्याशीं आले; तों तेथें विवाहमंगलकार्थाचें 
दददीक असें कांहींच चिन्ह दिसलें नाही, अशा वेळीं रजपूत लोकांच्या चालीप्रमाणें 
नगरद्वारावर तोरणें वगैरे बांधावयाचीं असतात; त्याप्रमाणें कांहीं एक व्यवस्था हमी- 
राचे दृष्टीस पडली नाहीं, तेव्हां त्याला, यामध्यें कांहीं तरी कपट आहे असें वाटलें, 
तथापि त्याबद्दलची भीति किवा खेद बिलकूल न दौखवितां तो तसाच किल्ल्यावर 


(८१) 


चद्वून गेला, तेथे गेल्यावर त्याच्या पूर्वजांचा जो दिवाणखाना होता त्यांत त्याला 
नेलें, तेथें त्याचें स्वागत करण्यास खुद्द राव मालदेब ब त्याचा थोरला मुलगा घन- 
बीर असे उभे होते. मोठ्या सत्कारानें व नम्रतापूर्वक वरा'चें स्वागत झाल्यावर 
त्याच ठिकाणीं वधूला आणिलें आणि ततच्या बापाने तिळा हमीराच्या हातांत दिलें, 
या प्रसंगीं हा विधि करण्याचे जे संस्कार व्हावयाचे किंवा मंत्र तंत्र वगैरे ह्मणाबयाचे 
असतात त्याप्रमाणें कांही एक केलें गेलें' नाही. वधूवरांच्या पदरांना गांठ मारून 
वधूचा हात वराचे हातांत दिला आणि हें बिवाहकार्य आटोपले ! हा सर्व प्रकार 
बघून हमीर विशोष अस्वस्थचित्त झाला9 परंतु त्याला वधूपक्षीय कुलोपाध्यायानें 
शांतता धरण्याविषयीं विनंति केल्यावरून तो तसाच दम धरून राहिला, नंतर ह- 
मीर आपल्या या नवबधूस घेऊन, त्यांजकरितां जो महाल तयार करून ठेविला 
होता, तेथें गेला. तेथें गेल्यावर तिच्या सप्रेम आणि आयख्यापूर्वक वर्तनाने हमी- 
राची दुमुखता नाहींशी होत चालली. परंतु, हा सर्व विलक्षण प्रकार होण्याचे का- 
रणाचा तिजजबळ तपास करितां, त्याला समजलें कीं, ही बधू विधवा होती. तिचा 
प्रथम विवाह भाटी जातीच्या एका रजपूत संस्थानिकाशीं झाला होता, परंतु तो लग्न 
झाल्यावर लोकरच एका लढाईत मारला गेला. तिचें तें लम झालें तेव्हां ती 
अगदीं अल्पवयी असून तिला त्याचं रूप देखील आठवत नव्हतें. ही सर्व हकी- 
कत ऐकून हमीरास एकप्रकारे मालदेवाने आपल्यास फसविलें व या विधवाक- 
न्यादानाने आपला अपमान केला असे वाटूं लागलें. परंतु, त्याच्या मुद्रेवरून ह्या 
सर्व गोष्टी त्या चाणाक्ष वघूनं समजून त्याचें तिणे फार चांगल्या” रीतीनें समाघान 
केलें. ती हणाली, 'माझें आपण पाणिग्रहण केलें यांत आपला कांहीं तोटा झाला 
असें वाटूं देऊं नये. माझ्याशीं आपला संबंध झाला हा कदाचित्‌ आपलें नष्टवेभब 
फिरून मिळविण्यासही उपयोगी पडेल,' ह्याप्रमाणें तीं पतिपत्नी खऱ्या प्रेमानें 
आपली संसारयात्रा क्रमण्यास सिद्ध झाली, नंतर सुमारें पंधरा दिवसांनीं हृभीर 
आपल्या पत्नीसह केळवाड्यास परत आला. पुढें थोडेच दिवसांनीं हमीराला 
मुलगा झाला. त्याचें नांव खेतसिंग असं ठेविलें, पुढें हमीराच्या बायकोने चि- 
तोडच्या फोजेत फितूर करून हृमीरास त्याच्या सैन्यासहवर्तमान चितोडावर नेलें 
आणि चितोड आपल्या ताब्यांत घेतलें. त्या वेळीं मालदेव हा मेर लोकांवर 
गेला असल्यामुळें तो व त्याचे अभिमानी सरदारही चितोडास नव्हते व यामुळें अ- 
नायासेंच ह॒मीरालळा सासऱ्यास किंवा तत्पक्षीयांस प्रत्यक्ष न दुखबितां चितोडचा 
ताबा घेतां आला व तो आपले पूर्वजांचे राजमंदिरांतः विराजमान झाला, 


पुढें, मालदेव ज्या स्वारीळा गेळा होता तिकडून परत येऊन पहातो तों सर्वच 


९ ८२ ) 


फेरबदरू होऊन गेलेली त्याचे दृष्टीस पडली. तेव्हां तें सर्व वर्तमान सांगण्याकरितां 
तो स्वतः दिल्लीस गेला, तेथें अलाउद्दीनाचे मागून माहभूद खिलजी हा तख्ता- 
बर बसला होता. त्याणें हमीराचें हें कृत्य ऐकून आपली फौज तयार केली आणि 
ती घेऊन तो स्वतः हमीराचा समाचार धॅण्यास निघाला. परंतु इकडे लोकांस हे 
वर्तमान कळल्याबरोबर हमीराला चोहोंकडील हिंदुसंस्थानिकांची मदत येऊन पोहों- 
चली, सर्वांसच त्या रामटी मोंगलांचा अम्मल नृकोसा झाल्यामुळें, हमीर चितो- 
डच्या गादीवर परत आला ह्मणून परमानंद झाला होता आणि याकरितांच जो जो 
झणून हिंदु होता त्याणें त्याणें होईळ तितकी हमीरास मदत केली; यामुळें हमीराचें 
सेन्य फारच बलाढ्य झालें. शेबटीं माहमूद खिलजी आणि हमीर यांचें चंबळा 
नदीवर सिंगोली येयें युद्ध होऊन माहमूदाचा सवोशीं पराजय झाला ब तो हमीराचे 
हातांत कैदी होऊन सांपडला. तो हृमीराचे ताब्यांत चितोड येथें तीन महिने 
सक्त केदेंत होता. नंतर त्याणें हमीरास अजमीर, रणथंबोर, नागोर व सुईसोपूर 
हे प्रांत, पन्नास लाख रुपये, आणि शांभर हत्ती इतकी खंडणी देऊन आपली सु- 
टका करून घेतली. त्याची सुटका करतेवेळीं हमीरानं त्याजपासून, “पुनः अका 
स्वाऱ्या करून आपल्याला व आपल्या लोकांना संकटांत व खर्चात घालणार नाहीं 
इतकेंच नाहीं, तर अद्या प्रकारच्या स्वाऱ्या दुसऱ्या कोणीं हमीरावर किंवा त्याचे 
आसपासच्या मुलखावर केल्यास त्यांमध्ये माहमूद खिलजीनं साह्यास आलें पाहिजे, 
असा त्याजकडून करार लिहून घेतला, 


हमीराचे रणभीर आणि बनबीर असे दोघे मेहुणे जसून ते माहमूद खिलजीच्या 
पक्षाच्ने होते. त्यांपैकीं वरील लढाईत रणभीर मारला गेला व बनबीर माहमूदा- 
बरोबरच पकडला गेला, पण पुढें त्यास बंधमुक्त करून हभीरानें त्याला निमच, 
जीरण, रतनपूर वगैरे महाल देऊन सांगितलें कीं, 'तुझें माझे आसत्व एकीकडे 
ठेविलें तरी, मी तुझ्या धर्माचा व जातीचा असल्यामुळें तुला हिंदुराजाचा व रा- 
ज्याचा अभिमान असूं दे. तूं मांगलांकडे फितूर होऊन आपल्याकडे अधमपणा 


'“णणाशानला तद भ्र न. ०0टा- ५ 
की न न्न १» “न 22 ०-० २... > -->* न आट ५-५ “ ऱ> *० १ ०५. स्म 


१. मसिद्ध मुसलमान इतिहासलेखक फेरिस्ता याणें वरीकळ विजयाची हकीकत आपल्या इति- 
हासांत मुळींच दिळी नाही. परंतु खिलजी घराण्यापासून चितोड सोडविले ही गोष्ट सय आहे, 
ती मिथ्या होऊं शकत नाहीं, तेव्हां तहेश्ीय भाट वगैरेंनी लिहून ठेविलें आहे व जीं वर्णनें 
ते गातात तीं खोटी आहेत असें कदापि हमणवत नाही. आह्मी पूर्वी, मुसलमान इतिहासळेख- 
कांचा पक्षपात ज्ञो लिहिला आहे साचें हें ढळढळीत उदाहरण होय, किलेक इतिहासलेखर्का- 
मध्यें तयगोपन आणि पक्षपात हे मोठे दुर्गुण असून थांच्यापातून आपण जें फळ इच्छितो तें 
प्रामाणिकपणानें मिळत नाही, ही मोव्या दुःखाची आहे ! 


(८३) 


आणि सर्ब लोकांत नाचकी आणून घेऊं नकोस.' हमीर शे चितोडचा राजा 
झाल्यापासून सर्व हिंदूंना मोठें भूषण बाटूं लागलें; व भोंबतालच्या हिं दुसंस्थानिकांस 
मोठा आश्रय आणि पाठिंबा वाटूं लागल्यामुळें ते सर्व हमीरास दृरएक प्रकारचा 
सन्मान, खंडण्या आणि भेटी देऊं लश्नाले, बुंदी, ग्वाल्हेर, चंदेरी, रायसहन, 
सिक्री, काल्पी, अबू वगेरे ठिकाणचे ठाकूरलोक हमीरास भेटून त्यास मिळाले 
व जयपूर, जोधपूरचे ठाकूर आत्मखुतीने त्याचे मांडलिक झाले, 


मोंगल लोकांचा, ताबा होण्यापूर्वी मेवाडच्या राजाचा मुळूख फार मोठा होता 
परंतु आलीकडीळ दोनशें बर्षोत तो सर्व मोंगलांनीं काबीज करून घेतला होता. 
हल्लीं तर चितोडास हमीर हा मोठा पराक्रमी आणि कुलदीपक राजा होऊन त्यार्णे 


आपलें गतवैभव फिरून सर्व मिळविण्याचा निश्चय केला; व त्याला हा आपला हेतु 
सिद्धीस नेण्यास कालही तसाच अनुकूल मिळाला. सर्व लोकांचें त्याजवर प्रेम ब 


त्याला साह्य असल्यामुळें त्याला कोणतीही गोष्ट अशक्‍य नव्हती, तशांतच दि- 
हीस खिलजी, लोदी आणि सूर या तीन मोंगल घराण्यांची आपआपसांतच भां- 
डणें चाललीं. त्यांमध्ये, ज्या घराण्याची सरशी होई त्याणें तख्तावर बसावें, असां 
क्रम चालल्यामुळे लोकांमध्यें अस्वास्थ्य फार वाढत चाललें होतें. अशा संधीस 
चितोडगडच्या राजास (हमीरास) आपला फायदा करून घेण्यास चांगलें फावले, 
त्याच्या फौजा तयार होऊन दिल्ली, सौराष्ट्र व मारवाडांत नागोरपर्यंत जाऊन वि- 
जय संपादून आल्या. ह्या वेळीं हमीराच्या लोकांनीं जी संपत्ति आणि ऐश्वर्य सं- 
पादन केलें होतें त्याचें दर्शक अशा मेवाडांतल्या भव्य भव्य व सुंदर इमारती आणि 
त्याजवर'चीं कामें पाहिलीं ह्मणजे समजतें. मेवाडच्या येवढ्या मोठ्या फौजांचे खर्च 
चाळून इमारतींमध्ये इतका पेसा घालण्यास त्यांजवळ शिलक तरी कोठची होती ब 
इतका पेसा त्यांगीं आणिला कोठून याचें मोठें आश्चर्य वाटतें. बरेच दिवसपर्यंत 
जे त्यांणीं दारिद्य आणि पारतंत्र्यजन्य दुःख भोगिलें होतें त्याचा सर्व वचपा ह्या कु- 
शल व पराक्रमी हिंदु राजाचे कारकीदीत लोकांनीं काहून घेतला, चितोड ये- 
थील राजघराणें पहिल्यापासूनच कलाकोशल्यास आणि कारागिरीस उत्तेजन देण्या- 
विषयीं प्रसिद्ध असून हल्लींच्या सर्वमान्य, शांत आणि न्यायी राज्यपद्धतीनें लोकांची 
भरभराट फार वाढत चालली होती. यामुळें त्यांना पैशाची हणून तूट पडली नाहीं. 
ह्याप्रमाणें हमीर पुष्कळ दिवस राज्यसुख भोगून ब मार्गे चिरकाळ आपलें नांव 
राहील अशा रीतीनें वागून वृद्धावस्थेत योग्यकालीं मरण पावला, सर्व मेवाडांत 
आबालबृद्ध' त्याजविषयी प्रेम आणि पूज्यबुद्धि बाळंगीत होते. त्याचे महापराक्र« 
मानें त्याच्या मागे त्याच्या पुत्रास फार मोठें ऐश्रये आणि राज्य मिळालें, 


(८४) 


हृमीराचा मुलगा खेतर्तिंग हा वि» सं १४२१ झणजे इ० स० १३६५ मध्यें 
आपल्या बापाचे मार्गे चितोडच्या गादीचा सवामी आणि मेवाडांतील विस्तृत रा- 
ज्याचा मालक झाला. तोही बापासारखाच पराक्रमी आणि प्रजाहितर्चिंतक होता. 
त्याणेंही मांडलगड वरौरे नवीन प्रांत अशपल्या राज्यास जोडिले. त्याचप्रमाणें 
त्याणें दिल्लीच्या हुमायून बादशाहावर बाकरोल येथें जय मिळविला. परंतु पुढें 
तो बनोडा येथील हाडिया जातीच्या रक्षपूत संस्थानिकाचे कन्येबराबर लय़ कर- 
ण्याच्या विचारांत होता तों त्या संस्थानिकानेंच त्याला मारून टाकिले, 

खेतसिंगाचे मागें लाखा राणा चितीडचे सिंहासनावर आला. खेततिंगानें 
सुमारे १८ वर्षे राज्य केलें होतं. हाणजे, तो वि» सं १४३९ अथवा इ० 
स० १३८३ या सालीं मारला गेला; व लागलाच लाखा राणा हा मेवाडचा राजा 
झाला, तोही पराक्रमी, कलाकोडाल्योत्तजक आणि उत्कृष्ट राजपद्धतीनें वागणारा 
असा होता. त्याणं प्रथमतः मेरवाडचे डोंगरी किल्ले काबीज करून घेतले व 
त्यांत बैराट नांवाचा जो घातुक किला होता तो मोडून टाकिला. त्याणें महंमद 
छोदीचा पराभव केला. इतर मुठूसत् काबीज करून, आपली राज्यसीमा वाढवि- 
ण्यांत जो फायदा आहे त्याचेपेक्षांही ज्या सघनतेंत आणि ऐःश्वयीत विशेष नेरंतर्थ 
आहे अश्या प्रकारचे नवीन मार्ग आणि शोध काढण्याचा क्रम त्याणें चालविला, 
हे मार्ग आणि शोध हणजे धातूंच्या खाणी हुडकून काढावयाच्या. व त्याप्रमाणें 
जावडा येथें रुप्याच्या व कथलाच्या खाणी तर त्याणें काढिल्याच. या खारणी- 
पासून त्याला पुष्कळ पेसा मिळाला व तें एक निरंतरचेंच्‌ उत्पन्न झालें होतें. त्याणं 
देशांत कल्मकोशल्य पुष्कळ वाढवून आपल्याला 'देशहितर्चितक? असें नांव मिळवून 
घेतलें. त्याणें राज्याचे संरक्षणार्थ किल्ले कोट बहुत बांधून लोकांच्या सोयींकरितां 
तळीं, कुंडे, वगेरे बांधून प्रजेला फार सुख दिलें. खाणींच्या उत्पन्नानें त्याजवळ 
पेसा पुष्कळ वसूल होऊन त्याच्या योगाने पूवी अलछाउद्दीनाच्या धिंगामस्तींत जीं 
राजग्हे व राजमंदिरंं मोडून तोडून उद्दस्त झालीं होतीं तीं सर्व बांधण्यास त्याला 
सामथ्ये आलें, त्याच्या स्वतःच्या वाड्याचा कांहीं भाग अद्यापि आहे, वतो 
चितोड येथील रत्नमंदिर व पझिनीमहाळ या इमारतींच्या तोडीचाच ब तश्याच 
शिल्पकामाचा आहे. त्याणें बांधिलेलें विश्वकर्मा(बरह्मदेव)मंदिर हणून एक दे- 
ऊळ अजून जसेंच्या तसेंच आहे. 

लाखा राण्याला संतति पुष्कळ होती. त्यांत चोंडा व मोकल हेज्येष्ठ व कनिष्ट 
मुलगे होते. त्याच्या मागून ल्याचा कनिष्ठ मुलगा मोकल हाच गादीवर बसला, 
याचें कारण व लाखा राण्याच्या कारकीर्दीतल्या विशेत्र गोष्टी पुढील भागांत सांगू, 


( ८५ ) 
भाग पांचवा, 


मोकळ राणा. 


रज्षपुतांची स्त्रियांविषयी कडक बुद्धि.--चोंडी याचा गैरसमज आणि लाखा राण्याचा नवीन वि- 
वाह.-- मोकळ याम चितोडचा राड्याभिषेक,---चोंडा याचा राज्यकारभार व सापत्न मातेचें 
वितुष्ट.---चोंडा निघून गेल्यानंतुर चितोड धैथीळ व्यवस्था,--रघुदेवाचा रणमळाकडन वध, 
रघुदेवाच्या वधानें राणीच्या विचारांची बदळ.---चोंडाचें राजकारस्थान,-<-राणीचें चोंडाच्या 
मसळतोनें वागणें,-१--रणमळमांचे पक्षाच्या छोकांची कत्तठळ.---रणमळाचा बेफामपणा आणि 
त्याचा अंत,---चोडा मंदोड घेतो.--बोधा मंदोडचा कबजा पुनः मिळवितो.---मोकल याज- 
कडे राज्यकारभार येतो व याची कारकीदे,--याचा निष्कारण वध.---मारेकरी चचा व मेरा 
यांचा पाठलाग.---चचा व मेरा ग्रांचा अंत. 
सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांत स्त्रीसंबंधाची करडी नजर, त्यांच्या अंतर्बाह्य स्थितीचा 
नाजूकपणा आणि त्यांचेविषयीं न्यायनेष्टुय हींच विशेष महत्वाची, आणि अकद्ली 
जेथें महत्वी असेल तेंच उत्तम राष्ट्र, असें मानण्याचा जर प्रचार पडला, तर त्या 
संबेधानें रजपूत लोकांचें राष्ट्र पहिल्या प्रतीला येईल ! स्त्रियांविषयी कोणाचा वांकडा 
डोळा, त्याचेविषयीं साधारण बोलण्यांत विनोद, किवा त्यांच्या पावित्र्याविषयीं आणि 
शुद्धपणाबिषयीं यत्किचित्‌ संशय, हे प्रकार रजपूत लोकांत अगदीं सहन व्हावयाचे 
नाहींत. याजबद्दलचीं उदाहरणं रजपुतांच्या इतिहासांत पुष्कळ आहेत. त्यांपैकीं- 
चच या खालीं प्रसुत प्रसंगास आठेली गोष्ट लिह्दावयाची आहे. 


पूर्वमागांत लाखा राण्याच्या मागून त्याचा धाकटा मुलगा मोकल हा गादीवर 
बसला इतकें मात्र लिहिले व त्याजबद्दलची हकीकत या भागांत देऊं हणून झटले, 
ती हकीकत येथें देतो. कोठेंही वडील मुलगा बापाचे मागून राज्याचा वारस होतो 
अशी रीति असून ती रीति रजपूत लोकांमध्यें तर चांगल्या रीतीनें चाळू होती. असें 
असून, व लाखा राण्यांचे मागून त्याचा वडील मुलगा चोंडा हा जिवंत असतां, 
तो गादीवर न बसतां त्याचा धाकटा ब सावत्र भाऊ गादीवर बसला हें चमत्कारिक 
होय; ह्मणून त्याची हकीकत येथें द्यावयाची आहे 


लाखा राणा उतारवयाचा होत चालला होता. त्याचीं मुलें मोठाली व नांदती 
होऊन त्यांसही मुलेंबाळें झालीं होती. अशा समयीं एके वेळीं मारवाडचा राजा र- 
णमल्ू याणें लाखा राण्याकडे नारळ पाठवून, युवराज चोंडा यास आपली कन्या 
देण्याचें बोलणें करण्याकरितां आपला मनुष्य पाठविला, हा मारवाडचा बकील 
आला तेव्हां युवरांज चोंडी तेथें नसून वृद्ध लाखा राणा आपल्या दरबारांत मुत्स- 


(८६) 


ददीमंडळीसह बसला होता. वकीहछ आल्यावर त्याचा आदरसत्कार वगैरे करावयाचा 
त्या रीतीनें राजानें केला व वक्तीलास येण्याचे कारण विचारिठें, वकीलाने मोघम 
सांगितलें कीं, “आमच्या राजेसाहेबांची कन्या उपवर झाली आहे, तिचा सखीकार 
व्हावा ह्मणून नारळ घेऊन बोलणें करण्याकशितां आलों आहें.' उपवर मुलगी, अ- 
थांत्‌ आपल्या मुलळाकरितांच आली आहे, हें वकील जरो बोलला नाहीं तरी राजा 
समजला. व बोलतां बोलतां विनोदाने बिश्यांवर हत फिरवून ह्मणाला, 'बरें आहे. 
तुमचा नारळ चोंडा आला हझणजे तो घेईल. आहझासारख्या झाताऱ्या मनुष्यांस 
कोण असे नारळ देणार आहे ?' राजाचें «हें भाषण हणजे कहीं कपटाचें नसून 
थट्टेचें होतें. व तें ऐकून दरबारांतल्या मंडळींतही हंशा उडाला. परंतु हा विनोद 
चोंडाच्या कानावर गेल्यावर तो त्याला न आवडतां, जिच्याविषयीं बापाची आस- 
क्तबरुदधि आहे ती आपल्याला बायको नलगे, असें झणून त्याणें तो नारळ घेण्याचें 
सर्वोशीं नाकारिटे, त्याच्या या विलक्षण समजुतीबद्दळ त्याला पुष्कळांनीं व खुद्द 
राजानेंही सांगितलें. तथापि, त्याणें हणून तो नारळ स्वीकारिला नाहीं. शेवटीं, 
आपल्या वंद्यांतच मुलगी द्यावयाची असा मारबाडच्या राजाचा आग्रह असल्याबद्दल 
बकीलाकडून कळलें, तेव्हां राजा चोंडा यास ह्मणाला कीं, 'जर तूं ही आग्रहपूर्वक 
आलेली वधू करीत नाहींस आणि मींच तिच्याशीं लम्न करावें असें झणतोस तर, या 
मुलीच्या पोटीं होणाऱ्या माझ्या मुलास जर तूं राज्याचा वारस होऊं देशील तर मी 
तिच्याबरोबर लग्न लावीन.' बापाचें हे बोलणें चोंडानें कबूल करून, त्याप्रमाणें, “मी 
आपल्या मागे गायीवर वारसा सांगणार नाहीं? हणून त्याणं एकठिंगाची शपथ वा- 
हिली. ह्याप्रमाणं ह्या विलक्षण प्रकार बनून येऊन हाताऱ्या लाखा राण्याला हा 
विवाह करावा लागला, यावरून रजपुतांच्या स्त्रीविषयक समजुती आणि अभिमान 
कसे असतात हें स्पष्ट दिसतें. अस्तु. 


वर लिहिल्याप्रमाणें लयन झालें ब त्या नववधूस मोकलजी हा मुलगा झाला. हा 
मुलगा पांच वर्षाचा असतां राजानें, गयेवर म्लॅब्छलोकांनीं कांहीं गर्दी केली होती 
ती मोडण्यास जावयाचें ह्मणून, ब आतां आपलें वयही वृद्ध झालें आहे, तेव्हां ' हे 
राज्यकारभाराचे जू युवराज चोंडा याणं ध्यावें' ह्मणून त्याला सांगितलें, व 
“मोकल हा तुझा धाकटा सावत्र भाऊ आहे तेव्हां त्यास तुला जें काय देणें योग्य 
बाटेल तें तूं दे', असें राजा हणाला. त्यावर चोंडा याणे उत्तर दिलें, “त्याविषयी 
बोलणेंच नको, राज्याचा वारस मोकल असून त्याचा वांटा हणजे चितोडचं सिंहा- 
सन हेंच आहे'.. आणि तो आपल्या बचनप्रतिपालनाचा प्रामाणिकपणा विशेष 
व्यक्त करण्याकरितां बापास आणखी हणाला कीं, 'आर्पण गयेस जाण्यापूर्वीच मो- 


( ८७ ) 


कल यास आपल्यादेखत राज्याभिषेक करून जावें झणजे बरे. मी पाहिजे तर 
त्याची प्रधानगिरी करीन व माझा राज्यकारभारांत कांही. जबाबदारीचा संबंध अ- 
सावा असें वाटत असेल तर, माझ्या कट्यारीची खूण सर्व सरक्कारी कागदांवर होत 
जावी झणजे झालें.! त्याचें तें झणणें राजानें कबूल केलें ब त्याप्रमाणें त्या लहान्या 
राजपुत्रास मोठ्या समारंभाने राज्याभिषेक झाला. त्या वेळीं पुनः चोंडा याणें, 
आपल्या या भावास राजा व अधिकारी धा नात्यानें सर्व प्रकारचा मान देण्यांत मी 
कधींही कमीपणा समजणार नाहीं,' अशी शपथ घेतली. 


चोंडा याणें सत्रीविषयक गैरसमजुतीनें आपलें किती नुकसान केलें हें वरील सर्व 
हकीकतीवरून वाचकांस समजेलच, बाकी राजपदाला लागणाऱ्या अबश्यगुणांनीं 
तो युक्त होता यांत संशय नाहीं. तो शूर, युक्तिमान्‌, प्रामाणिक, मनमिळाऊ 
आणि रयतेला आवडता असा होता. राजपदधारो बंधु मोकल हा अज्ञान अस- 
ल्यामुळें, कबूल केल्याप्रमाणे प्रधान या नात्यानें बापाचे पश्चात्‌ तोच सर्व राज्यकार- 
भार बिनबोभाट करीत असे. परंतु हा जो राज्यकारभार व सर्वप्रकारची देखरेख 
करीत असे, ती तशीच त्याणें करावी असें छोट्या राजाचे आईस ब्रिळकुलळ आवडत 
नसे. ती त्या राजाची जननी असल्यामुळें तो अज्ञान असतां त्याचें पालन करण्याचा 
तिजकडे खाभाविकच अधिकार दोता. परंतु तसाच अधिकार सर्व राज्यकारभार क- 
रण्यांतही असावा असं तिला वाटूं लागलें. तिला असें वाटे कीं, माझा मुल्गा नां- 
वाला मात्र राजा झाला आहे; बाकी सर्व राजसत्ता आणि राज्यसुख चोंडा हाच 
भोगीत असून, आपण राजमाता असतां आपल्याला तसा अधिकार आणि तसें सुख 
भोगण्यास मिळत नाहीं, हें बरोबर नाहीं. या महत्वाकांक्षेनं ती प्रधान चोंडा याचा 


१. रजपूत लोकांमध्यें राज्याभिषेकाचे संबंधानें फार खचे करण्याची रीति आहे, जगवत्सि- 
गानें गादीवर बसण्याचे वेळेस ९० ठाख रुपये खर्च केळा होता अक्ली आख्या आहे. . परंतु आ- 
लीकडे असे खचे ते बेतानें करूं लागळे अहित, रूसदेशच्या बादश्ाहास नुक्ताच मॉस्को येथें 
राड्याभिषेक झाला या वेळीं तर कोट्यावधि रुपये या समारंभाकरितां उडाल्याचें प्रसिद्ध झालें 
आहे. तेव्हां वरील रञपुतांच्या सा वेळच्या ख्चोचेंही कांहीं आश्चर्य नाही. जवळ पेसा असला 
अथबा पैसा येण्याला मार्ग असला हणजे खर्चे करण्याचीही तमा नसते. याप्रमाणें पूर्वीच्या 
लोकांजवळ पैसा विपुळ असल्यामुळें ते खर्च करण्यास मागेपृढें बघत नसत. पूर्वीच्या इमारती 
आणि कामें बघितठीं व समारंभाची वणेनें ऐकिठीं हणज्ञे यांणी ख्चोविषयीं कोठेंच आणि क 
घींद्दी कृषणपणा ठेविला नाहीं असं दिसेळ, परंतु आतां मात्र होकांबवळ पैसा नसल्यामुळें सर्वोनीं 
मितव्ययी व्हावें असा उपदेश करण्याचा काळ आला आहे! अस्तु, रजपूत लोकांचे रान्याभिषेक- 
समयीं राजपुरुषास भिळाच्या रक्ताचा टिक्का लावावा असाही एक दस्तुर आहे, त्याप्रमाणें तो 
ते लावितात, 

रा७३० १२९ 


( ८८ ) 


मनांतून व बाह्यवर्तनांतही द्वेष करूं लागली, राजमातेनें अशी कांहीं कुरकुर करावी 
अद्या प्रकारचें चोंडा याणें पहिल्यापासूनच कधींही वर्तन ठेविलें नव्हतें व अशा पर. 
कारची तिची कुरकुर ऐकिल्यापासून तो बहुदा; तिच्या संधानानेंच चाळू लागला, 
तथापि, तेबढ्यानेंही तिचें समाधान होईना. * तेव्हां मात्र तो त्रासून चितोड येथील 
प्रधानकी सोडून मंड्ट संस्थानास गेला. तथील राजानें त्याचा मोठा सत्कार करून 
त्यास हालर नांवाचा एक परगणा जहागीर्॑॑ दिला. 


चोंडा हा चितोड सोडून गेल्यानंतर मागें राणीच्या माहेरची. मंडळी राज्यकार- 
भारांत शिरली, तिचं माहेर ह्मणजे मारबाडांतील मंदोड हें असून तेथन तिर्‍चा 
जोधा नांवाचा भाऊ (हेंच नांव त्याणं पुढें जोधपुरास दिलें) व बाप रणमल़ ही 
सर्व मंडळी मेवाडांत आठी. मरुदेशासारख्या निर्जल व रूक्ष देशांत राहणारे 
मेवाडासारख्या सुपीक देशांत येऊन पडल्यावर राणीचे हे भाईबंद बरेच सुखावले. 
आजोबा राव रमल यांणी नातवास मांडीवर घऊन चितोडच्या सिंहासनावर खे- 
ळवीत बसावें, व जेथं बाप्पा रावळासारख्या पराक्रमी पुरुषावर छत्रचामरें ढाळत 
होतीं तेथं मेदोडचा रणमलछ बसून तीं राजचिन्हें त्याजवर ढाळू लागलीं. हें स- 
वौशीं वाईट आहे असें सर्व हणू लागले, सिसोदिया कुळांतल्या दाया व चाकर” 
माणसेही, ह्या होत असलेला प्रकार चांगला नाहीं असं प्रत्यक्ष राणीजवळ बोलत, 
पुढें पुढें राणीलाही, आपण चाळू केलेला क्रम हितकर नव्हे व यांत आपले कल्याण 
नसून विनाकारण आपली नाचक्की मात्र होत आहे, असें वाटूं लागलें; व तिचें हें 
वाटणे दिवसेंदिवस जास्त जास्त हृढ होत चाललें. स्व रणम हा फार लोभी 
असल्यामुळें लोभजन्य दुष्टबुद्धीने तो पूर्णपणें भरला होता. चितोड थेथून चोंडा 
तर निघून गेला व त्यानं कधींही अज्ञान राजाविपय़ी किवा त्याच्या मातेविषयीं को- 
णत्याही प्रकारची मत्सरबुद्धि ठेविली नाही. तसाच त्याचा रघुदेव ह्मणून एंक भाऊ 
टोता व त्याचेकडे केळवाडा ब कोवारिया ही गावें होती. तो इतका सुखभावी, 
सद्गुणी, घेयवान्‌, रूपवान्‌ आणि सर्वप्रिय होता कीं, त्याचा रणमलानें वध करवि- 
ल्यावर त्याच्या मूती करून मेवाडचे लोक त्याला देवासारखे पुजं लागले, ब त्याचें 
नांब पितृदेवांत धाळून त्याचा ते नामोच्चार करूं लागले! ! तो केळवाड्यास रा- 


क ाधााशाा0ी000ी0ी शी )0॥00)0000ी0ीशी0000१ी?ी?0”0"?ी४२?”२१ि१?२४२?”0<€८0?0ी?२0ी?0”?२४)?00)!?0ी?”0?0?0)१0ी?0ै0?)0णीएए?)?ी२?९??”?३?१;)00एणि0ी0ै?;)??णि?र?0?१0ि?रे?२)0१?0ैणिरणिशिि११३?)0ी?”0?0?00शी0?0)0)000एी?२?१?२१िणणीणी0णी0??0४”?0?0ट?१ॉ?स१पणणाणाणीणीपी१ी?2ी0१णी?१0?१0ी0ी0ी१0णी”0१ी”१0णीक१णा ण? १??१?0ी?१ी2ी0ीण णी हणणणणीण?0ण?ी१ी”१ी?0२”2ी५0ीणी” पी णी 20२ टस 


१, आश्विन शुद्ध १० (दसरा) व चेत्र शुद्ध १० या वर्षातल्या दोन दिवक्षा, मेवाडांत रघ- 
देवाचें जें स्थान आहे तेथें मोठा उत्सव होतो. याच्या मतींठा उत्तम प्रकारचें खान घाटन शां- 
गारितात, न्त्रिया आपली संतति आयरारोग्यवान्‌ व्हावी व पुरुष आपल्या स्त्रिया फळबती व्हाव्या 
हणन याची प्राथना करितात, रभदेवाच्या पक्षेचा व उत्सवाचा प्रचार चाळ होण्यापूर्वी बाप्पा रा- 
वळ याचा कलेशपुत्र झणन मलगा असाच अपघाताने मेळा होता याची प्ञा आणि उत्सव होत 


(८९ ) 


हत असून त्याचा चितोड संस्थानास कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव नसतां, अशान 
राजांचे आजोबा राव रणमल यांनीं त्याला राजाचा भाई हणून एक सन्मानाचा 
पोषाख पाठविला, आणि तो पोषाख तो बिचारा पेहरीत्त असतांच त्याला मारून 
टाकावें अशी गुप्त व घातुक व्यवस्था करून ठेविली होती, त्याप्रमाणें त्याला पोषाख 
घेऊन जाणारांनीं मारिले ! 

वरील अन्थाची बातमी राणीच्या कानावर गेली तेव्हां तर तिचे सर्व विचार ब- 
दळून, चोंडासारख्या सत्पुत्राबद्दल वैषम्यमाव धरिल्याचें तिला फारच वाईट वा- 
टले. चोंडा गेल्यापासून राज्यांतल्या ' प्रत्येके मोठ्या व जबाबदारीच्या जागेवर 
तिच्या माहेरचे आप्त व ख्वकीय नेमिल्यामुळें, तिला आपल्या बापाच्या व भावाच्या 
मताविरुद्ध कांहीं गोष्ट, करावयाची ह्मणजे मोठी चोरी व अडचण झाली. खुद्द चि- 
तोड येथें चोंडाच्या रिकाम्या झालेल्या प्रधानकीच्या जागेवर जसलमीर येथील भाटी 
जातीचा एक रजपूत नेमिला होता. तो तरी तिच्या बापाच्या ब भावाच्या शिफार- 
शीचचा आणि वळणाचचाच असल्यामुळे, राणीला प्रसंगविरोषीं प्रधानाचें जं साह्य झ- 
णून मिळावया'चें असतें त्याविषयीं तर तिची पूर्ण निराशा होती. बापाचा लोभी 
ब दुष्ट खभाव तिनं पूर्णपणें ओळखिला होता वब वरील रघुदेवाच्या अपघातानें तर 
तिची त्याच्या दुष्टपणाविषयीं पूणे खात्री झाली. तिला असाही संदय वाहूं ला- 
गला कीं, आपला दुष्ट व निर्दय बाप राज्यलोभानें एखादे दिवशीं आपल्या एकु- 
लत्या एक राजपदधारी पुत्रासही ठार मारून आपण चितोडचा मालक होऊन ब- 
सेळ, तेव्हां ह्या संकटास करय उपाय करावा या विचारांत ती गढूंन गेली. 


चोंडा हा जरी चितोड सोडून गेला तरी तो चितोडच्या राज्यकारभाराची कशी 
काय व्यवस्था आहे ह्याविषयींची बातमी ठेवण्यास अगदीं उदासीन किंवा तिर्‍्हाइ- 
तासारखा राहिला असं नाहीं. तो चितोडाहून गेला तेव्हां त्याचे खाजगत असे 
अहीरिया (यूर-पारधी) जातीचे दोनशं लोक त्याचे बरोबरच तो जिकडे जाईल 
तिकडे जाण्याकरितां निघाले, ह सर्व आपलीं कुटुंबं चितोडास ठेवून सडेच निघाले 


पयशणाणाणा णार 





असे. परंतु रघुदेवाचें स्थान झाल्यापासून कुलेशपुत्राची पूजाअची आणि उत्सव मंद होत चाललीं, 
मेवाडांत रघदेवाचें किंवा कुलेशपुत्राचेंच स्थान आहे असें नाही. तर तिकडे प्रथेक रजपूत कुटुं- 
बांत बहुतकरून असें एकेक ।पुत्र'स्थान आहे. झणजे, ज्ञे जे राजपुत्र असे अपघाताने मारले 
गेले यांचीं यांची अश्लींच स्थाने झालीं आहत. चावडा कुळांत वेणमाता नांवाची देवी, राठोड 
कुळांत नागनेचा नांवाची नागमांते, आणि सिसोदिया कुळांत क्षेत्रपाळ वगेरे, अत्री कन्यापुत्रांचीं 
स्थानें रजपुतांच्या राजकुळांत असुठेढीं प्रसिद्ध आहेत., वरील रघुदेबाचें पूजन चितोड येथील 
खद्द राण्यापासून तों देवडीवरच्या चाकरापर्यंत सवे लोक करितात | 





( ९० ) 


होते. पुढे चोंडा हा मंडूच्या दरबारांत कायम झाल्यावर, ते लॉक आपल्या कुडं- 
बीय माणसांस भेटण्याकरितां ह्मणून वारंवार चितोडास येत जात असत. लांच्या- 
कडून चोंडानें चितोडची यच्चयावत्‌ बातमी काढून नेत जावी व त्यांनाही ती सहज 
मिळे, आणि, चौोडाचे लोक तरी आपल्या कुटुंबांचे भेटीपेक्षां अशा बातम्या काढ- 
ण्याकरितांच फारकरून वारंवार चितोडास जात. वरील रघुदेवाच्या घाताचें आणि 
त्यामुळें राणीचे पूर्वविचार दरोबस्त फिरल्याचे सर्व वर्तमान चोंडास समजलें, तेव्हां 
त्यानें आपल्या लोकांकड्डून तिच्या खात्रीच्या मसलतगारांमार्फत तिळा असें सुचविले 
कीं, 'तुझी राजास वनभोजनाच्या किंवा हैतर कांहीं निमित्ताने त्याच्या बड्या ल- 
वाजम्यानिशीं रोज किल़यावरून खाळीं आणीत जा, व हळूहळू त्या दुष्ट पितापु- 
त्रांपासून तो जितका दूर राहील तितका राहू देण्याची व्यवस्था ठेवा; आणि होतां 
होतां दिवाळीच्या सणाकरितां राजेसाहेबांचा मुक्काम गोसुंदा येथें ठरवून तेथेंच 
मेजवानीचा बेत करा, ह्मणजे झाठें, 


ह्या सर्व मसठतीचें धोरण तिच्या लक्ष्यांत येऊन तिनें तेव्हांपासून त्याप्रमाणें व्य- 
वस्था ठेवण्यास सुरुवात केली. आपण असें कां करिते हे कोणाच्या लक्ष्यांत न 
यावें हणून तिनें फार खबरदारी ठेविली होती व ती नेमलेल्या दिवाळीचे दिवसा- 
ची फार आठुरतेनें वाट पहात होती. तों तोही दिवस आला, आणि त्या दिवशीं 
ठरल्याप्रमाणे राजाचा मुक्काम तीन चार कोसांवर बदळून गोसुंदा येथें जेवण्याचा 
बेत झाला, गोसुंदा हें गांव चितोडापासून सुमारें चार कोसांवर दक्षिणेकडे माळ- 
व्याच्या रस्त्यावर आहे. दिवस संपून रात्र झाली. तरी*चोंडा येतोसा दिसेना. जों 
जों रात्र होत चालली तों तों त्यांचा जीव चोंडा यांचे मार्गाकडे लागला. इत- 
क्‍्यांत चाळीस घोडेस्वार धोडे फेकीत फेंकात यांच्या तळाशीं येऊन पोहोंचले, ब 
पूर्वी ठरल्याप्रमाणे, गोटाचे दारावर 'चितोडी लोक आले आहेत? असे खुणेचे 
शब्द सांगितल्यावर राणीनं तयांस गोटांत बोलाविले. परंतु त्यांमध्यें चोंडा कोठेंच 
दिसेना, तेव्हां ती बुचकळ्यांत पडली, त्या लोकांत चोंडा होता; पण त्यानें आ- 
पला वेष त्या वेळीं मुद्दाम पालटला होता. राणीच्या जवळ पोंचल्यावर तो बोड्या- 
वरून खालीं उतरला व आपल्या राज्यकत्या प्रिय कनिष्ठ बंधूस प्रेमानें व सन्मानपुर:- 
सर भेटून आईलाही भेटला व तिचे सर्व प्रकारानं समाधान केलें. नंतर त्यांनीं सर्व 
तळ उठविण्यास सांगून चितोडास परतण्याचा हुकूम देवविला. तेव्हां त्या सर्व 
लवाजम्यासुद्धा राजा आणि त्याजबरोबर चोंडा ब त्याचे लोक असे चितोडच्या रा- 
मपाल नांवाच्या महादरवाज्यापर्येत बिनहरकत येऊन पोहोंचले. परंतु त्या महाद्वारा- 
बर, “हे परकीय लोक कोण आहेत £' झणून दवारपालांनीं इटकिलें, तेव्हां चोंडानें 


(९१) 


सांगितलें कीं, ' आह्मी रोजारचे संस्थानिक असून आज राजेसाहेबांचा मुक्काम गो- 
सुंदा येथें झाला होता त्यांजबरोबरच आह्लीं भोजनें बगेरे आटोपिठीं; परंतु तेथून ते 
रात्रीच्या वेळींच इकडे येण्यास निघाल्यामुळें त्यांस सुरक्षितपणे किल्यावर पोहोंचवि- 
ण्याकरितां आही त्यांजबरोबर आलों भाहोंत.' चोंडाचें हे भाषण ऐकून त्याजब- 
हल पहारेकऱ्यांनीं आभार मानिले ब त्यांच्या थोरपणाची स्तुति करून त्यांस पुढें 
जाऊं दिलें. ते किल्ल्यावर ज्राऊन राँजवाड्यांत पोहोंचतात तों चोंडाची टोळी 
पुढें होती; त्यांत चोंडानें आपली तरवार म्यानांतून काढल्याबरोबर सर्वाच्या तरवारी 
बाहेर निघाल्या. आणि प्रथमतः पहारेकर्स्यांचे तुकडे तुकडे उडवून भाटी जातीच्या 
दिवाणाचा चांडा यानें शोध चालविला. तों तो, खालीं ही गडबड कशाची चा- 
ळली आहे ती बघण्याकरितां रात्रीच्या वेळीं झोंपेंतून उठून बाहेर येऊन पाहतो 
तों, समोर चोंडा समशेर घेऊन उभा आहे असें त्यास आढळले. तेव्हां त्यानें 
दुरूनच आपली कट्यार चांडाचे अंगावर फेकिली ब त्यास जखमी केलें. परंतु 
चोंडाच्या लोकांनीं लागलेच त्यास तेथच्या तेथें ठार केलें. ब तसाच पुढें कत्तल 
करीत करीत रणमलाच्या पक्षाचे जे राठोड तेथें सांपडले त्यांचाही त्यांनीं 
फडशा उडविला. 

ह्याप्रमाणें अनिष्टपक्षाचे लोकांचा बराच संहार केला व तसाच राव रणमल़ाचाही 
अंत झाला. परंतु रणमलाचा रोवट चमत्कारिक रीतीनें झाला. तो असाः---र- 
णमलृ हा सिसोदिया घराण्यांतील एका कुणबिणीवर लुब्ध होऊन तिच्या नादीं 
लागला होता, ही कुणबीण राणीजवळच चाकरीस असून रणमल्लाच्या या हळकट 
कृत्यामुळे राणीकडून तिची नोकरी निघाली होती. ज्या दिवशीं ही कत्तल झाली 
त्या दिबक्षीं दिवाळीचा सण असल्यामुळें रणमल़ हा दारू आणि अफू यांच्या सेव- 
नानें धुंद होऊन विषयातुरतेनें त्या दासीसहवर्तमान तिच्या गळ्यांत हात टाकून प- 
डला होता. बाहेर ठोकाठोकी आणि मारामारी चालली होती त्याची गडबड ऐकून 
तिनें त्याला सावध करण्याविष्रयीं पुष्कळ प्रयत्न केला. परंतु व्यर्थ, मग तिनें हळूच 
त्याजपासून दूर होऊन, त्यानें हालचाल आणि गडबड करूं नये हणून त्याच्या डो- 
कीचें मारवाडी पागोटें काहून, त्यानें त्यास पलंगाला आवळून बांधून टाकिले; ब ती 
एकीकडे निघून गेली, मागाहून त्याचा कोणी हुजऱ्या आंतमर्ष्ये घाबऱ्या घाबर्‍्या 
जाऊन त्यास हांका मारितो तों पडल्या पडल्याच तो त्याजवर संतापून, 'मल्म त्रास 
देऊं नकोस? झणून झणाला. त्यावरून हुजऱ्या त्याजकडे गेलाच नाहीं. तों चों 
डाचे लोक शोध करीत लेथें शिरते ब त्यांनीं त्याचा शेवट करून त्याला त्याच दिवा- 
णस्वान्यांत जमिनीवर लोळत टाकिले. इकडे त्याचां मुलगा जोधा हा खालीं शा- 


(९२) 


हरांत होता, त्याला ही बातमी कळतांच तो परस्परेंच चितोडांतून लगवगीनें बाहेर 
पडला, आगि वाट सांपडेल तिकडे चालता झाला, ह्याप्रमाणे ह्या कपटी, घातुक 
आणि दृष्ट बुद्धीच्या मारवाडी लोकांस त्यांच्या कृत्याचे योग्य फळ मिळालें, 


इतकें काम झालें, तथापि, चोंडाला औपल्या भावाचे घाताबद्दलचा अजून सूड 
उगविणें होताच, दतकी कत्तल झाली तरी तेवढ्याने त्याचें समाधान झालें नाहीं! 
तो जोधा कोठें पळून गेला याचा तपास करू लागला. परंतु जोधा आपल्या म- 
दोड राजधानीसही न जातां कोठें लपाला त्याचा त्यास पत्ता लागेना. तो मंदोड 
येथें शिरला तों तं शहर सर्व मोकळेंच होत. जोधानं आपला जीव मात्र वांचविला ; 
पण आपल्यामागे आपल्या कुटुंबाची व राज्यांतल्या प्रजेची काय दशा होईल याची 
कांहीं एक काळजी न बाळगतां व कोणत्याही प्रकारचा बंदोबस्त न करितां, तो त- 
साच कोठें दडून बसला होता. त्याचे दोघे मुलगे कुंतोजी आणि मुंजाजी हे दोघे 
मागाहून तगारी करून चोंडाबरोबर लढण्यास आले. परंतु चोंडानें त्या दोघांनाही 
चित करून ज्या राठोडांनीं सिसोदिया कुळाशीं कपट करून त्यांच्या राज्याचा बारा 
वर्षेपर्येत अव्याहत उपभोग घेतला होता, त्यांचा सव्याज सूड उगवून मेदोडचें राज्य 
त्यानें आपल्या ताब्यांत घेतलें आणि तथें सर्व व्यवस्था केली. 


:: दु:खाचा परिणाम गोड होतो २ अशी एक लोकांमध्ये हण आहे, त्याप्र- 
माणे जोधा हा हे दुःखाचे दिवस जाऊन सुखाचे दिवस आपल्याला कधीं तरी ये- 
तील असं मानून्‌ होता. त्याला आपळद्धी राजधानी मंदोड ही तर पारखी झाली. 
तेव्हां त्याने मंदोडचा नाद सोडून जोधपूर नांवाचें एक' नवीनच शहर वसविले. 
पुढे त्याने हळूहळू सेन्य जमवून पुनरपि एकदां मंदोड घेण्याचा यत्न केला व तो 
सिद्धीस गेला, त्यामध्यें चोंडाचे दोघे मुलगे मंदोड येथें होते ते मारले गेले, ह्या- 
प्रमाणें त्यानंही चोंडाचा सूड उगविला. येणेप्रमाणे मेवाड व मारवाड येथील 
राजांचे हे भांडण दिवसेंदिवस वाढतच चालल्यासारखे दिसू लागलें. यानें त्याचा 
सूड उगवाबयाचा आणि त्याने याचा सूड उगवावयाचा, याप्रमाणें येथपर्यंत क्रम 
चालत आला. परंतु आतां यापुढें हा द्वेष आणि तंटा असाच राहूं देणें चांगलें 
नाहीं, असा जोघानें विचार करून चोंडाशीं तहृ करण्याचें बोलणें लाविलें. या बो- 
लण्यांत जोधानें सांगितलें कीं, 'ज्या ठिकाणीं माझा मुलगा मुंजाजी पडला ती 
उभयराष्ट्रांची सरहद्द असावी,' ब त्याप्रमाणे ठरून, राठोड आणि सिसोदिया या 
उभयकुलांचीं आपसांतलीं भांडणें तूर्त तर मिटल्यासारखीं झालीं, 

अस्तु. मोकल हा पुढें बयांत आल्यावर, चोंडानें वि सं> १४५४ हणजे इ० 
स० १३९८ या वर्षी त्याचा त्याला राज््याधिकार अपण केला. परंतु हा राज्या- 


(९३) 


धिकार त्याच्याने फार दिवस भोगवला नाही. मोकल याच्या राज्याधिकारग्रहणा'चे 
वर्ष हणजे हिंदुस्थानच्या इतिहासांत दुसऱ्या एका मोठ्या गोष्टीविषयी प्रसिद्ध आहे. 
तैमूरलंग नांवाचा मोंगल बादशाह मध्यएशियांत खुरासान व समरकंद इकडे 
आपलें राज्य स्थापून याच वर्षी हिंडुस्थानाकडे त्याने आपला मोहरा फिरविला, 
इतक्यांत, दिल्लीच्या बादशाहाचा नातु मेवाडाकडे येत होता; त्याला मोकल हा 
रायपूर येथे आडवा होऊन त्यानें त्याच पराभव केला, आणि तिकडून परत येत 
असतां त्याणें सांभरप्नांत घेतला, त्यामुळें त्यांचेकडे तेथील मिठाचीं सरोबरें येऊन 
त्याला तो एक किफायतीचा मार्ग झाला, याचप्रमाणें मोकल यानें दुसरे अनेक 
पराक्रम करून आपली राज्यसीमा बरीच वाढविली आणि तिचा बंदोबस्तही उत्तम प्र- 
कारे केला, कीं, पुढें तैमूरलंगाची स्वारी आलीच तर फारसें नुकसान न व्हावें व योग्य 
रोतीनें राज्याचें संरक्षण व्हावे, मोकल यानें, लाखा राण्यानें जो महाल बांधण्यास प्रा- 
रंभ केला असून त्याच्या स्थित्यंतरामुळें जो तसाच अर्धवट पडून राहिला होता, तो महाल 
पूर्ण केला. त्याचप्रमाणे त्यानें चितोडास पश्चिमेकडच्या उंचवट्यावर चतुर्भजाचें एक सुंदर 
देऊळ बांधिले, त्याच्या लहहानपणीं मेवाड-मारवाडांतलीं दंद्वे चाळून बरीच अस्वस्थता- 
झाली होती ती, पुढें तो राज्याधिकार पाहूं लागल्यापासून नाहींशी झाली. मेवाडप्रांत 
शांतिसुखांत होता. त्याला तीन मुलगे आणि एक मुलगी अशीं चार अपल्ये 
होतीं. त्यांत मुलीच्या रूपाची तर फारच ख्याति होती. ती गाग्रोनच्या राजास दिली 
होती. अक्षा रीतीनें तो सुखानं प्रामेश्वर्यांचा उपभोग घेत असतां एकाएकीं एके 
दिवशीं विनाकारण आपल्या चुलत्यांकडून मीरला गेला, त्याची-रकरीकत अश्ी;-- 


न “1/0/-* “न. न----५---५- नाट > न नट - :2 --> _ >>“* > “ “| न ४५५ "४४४४४ “५ 


१, ड्या प्रांतांत सांभरतलाव आहे यास सांभरप्रांत हणतात, सांभरतठावांत मीठ पृष्कळ 
निघते. लाला सांभरी मीठ असें हणतात, समुद्रापासून ज्ञे प्रांत दूर आहेत तेथील लोकांस 
ईश्वरानें याप्रमाणें मीठ पुरविळें आहे |! या तठाबाची वहिवाट हल्ली इंप्रजसरकाराकडे असून यांणी 
आपल्या सोयीकरितां अजमीराहून तेथें आगगाडीचा रस्ता नेला आहे. जञयपूर व जोधपूर येथीळ 
राजांचे या मिठाचे उत्पन्नांत हिस्से असून यांना याबद्दल दरसाल इंग्रजसरकार तीन लाख रुपये 
मत्तयाचे देतात ह्मणजे झाठें. पंज्ञाबांत कोहात पहाडाजवळ मिठाचे डोंगर आहेत, यांतच सै- 
धव सांपडतें. गुञराथेंत खारेंघोडें येथें विहिरीतून मीठ काढितात. लास बेडागरी मीठ 
हणतात. वर्‍हाडांत ठोणारचा तलाव हणून आहे, यांतही असेच विपुल क्षार उसन्न 
होतात. समुद्रांतीळ मिठापेक्षां वरील स्थळ्ची मिठें उत्तम असतात. आणि हाणून, 
गज्ञराथेंत मंबईच्या समद्रजन्य मिठास कचे मीठ हणतात, असो. पण वरीठ क्षारो- 
स्प्तीचीं सवे स्थळें समुद्रापासून फार दूर असून यांचा समुद्राक्षी कांहीएक संबंध नसतां, यांत 
इंश्वरानें क्षारपदाथीचा किती सांठा करून ठेविला आहे ! याविषयी विचार करूं लागलें हाणज्ञे 
या रत्नगभी प्रथ्वीच्या उदरांत कोठें काय असेळ याजविषयी कांहीं तर्क होत नाहीं ! 


(९४ ) 


खैतर्सिंग (आजा) यांनें एक सुंदर सुताराची कन्या उपपत्नी केली होती. तिचे 
पोटीं चचा ब मेरा असे दोन पुत्र झाले. मेवाड येथील राजघराण्यांत चार घु" 
श्रांच्या पुढे जर मुलगे असले तर त्यांना कांडींएक अधिकार किंवा सन्मान नसाव- 
याचचा असा ठराव असे. तथापि, ज्या अर्थी ते राजपुत्रच असत त्या अर्थी त्यांस 
ममतेनें बागवून त्यांचा चागल्या रोतीनें परामर्ष घेत, त्याप्रमाणें वरील दोघेजण 
राजधराण्यांत नुस्ते वाढले होते. तरी मोकल यानें, त्या दोघांकडे कांहीं सन्मानाचे 
काम असावें हणून त्यांस आपल्या लष्करांत सातसातरों घोड्यांवर मुख्य नेमिलें होतें 
त्यांना मोकल यानें जो अधिकार दिला हा रीतीच्या ब ठरावाच्या बाहेर आहे असं 
समजून, मोकल याच्या दरबारांतले कित्येक लोक त्या दोघांचा कोणत्या तरी रीतीनें 
अपमान व्हावा असें इच्छीत होते. एके दिवशीं मोकल हा आपल्या दरबारी मंडळीसह 
एका उपबनांत बसला असतां तेथें असलेलें एक झाड कशाचे आहे हणून त्यानें 
भोंबताळच्या मंडळीस विचारलें, तेव्हां त्यांत एक चव्हाण सरदार होता तो, “आ- 
पल्यास कांहीं ठाऊक नाहीं' असें सांगून राजांचे कानाशीं लागला; आणि त्यानें 
त्याला हळूच सांगितलें कीं, 'हा प्रश्न आपल्या चुलत्यांस विचारा.' बरें, याबर 
मोकलानें तरी कांहीं दूरवर विचार करून, असें सांगण्यांत चव्हाणाचा कांहीं उद्देश 
असावा असा तर्क करावयाचा होता. पण तें त्याचें धोरण चुकून चव्हाण काना- 
भ्ासून दूर होतो आहे तोंच त्यानें त्या उभय चुलत्यांस प्रश्न करून विचारिले, 
'काका, कशाचे आहे हो हें झाड ?? यापेक्षा त्यानें त्यांस कांहीं एक विचारिलें नाहीं 
व त्याविषयी तो जास्त कांहींच बोलला नाहीं. परंतु, ह्यांना असें वाटलें कीं, आ- 
पला जन्म सुताराच्या मुलींचे पोटीं असल्यामुळें आपला अपमान कराबा हणूनच 
राजानें आपल्याला हा प्रश्न मुद्दाम केला असावा. असें मनांत आणून ते संतस 
झाले, आणि त्याच दिवशीं जेव्हां मोकल हा देवघरांत देवपूजन करून देवास 
गुलाबाच्या फुलांचा सहरनाम वहात होता तेव्हां, ते एकदम बुभुक्षित लांडग्यासा- 
रखे तेथें शिरले; आणि एकानें एका हिसक्यासरसा त्याचा हात उखळिला व दुस- 
ऱ्यानें पाठीमागून जाऊन त्याचें शिर उडविले ! आणि असें हें दुष्ट कृत्य करून 
तेथून जे निघाले ते आपल्या घोड्यांवर बसून कोणीकडच्या कोणीकडे पळून गेले. 
हा सर्व अनर्थ एकाएकीं आणि निष्कारण ओढवल्यामुळें चितोडचे लोक सा ध्रर्य- 
दुःखांत बडून गेले. 


भोकल यांचा असा परिणाम झालेला पाहून त्यांचा भुलगा कुंभो राणा यानें 
मारेकऱ्यांस ताबडतोब पकडण्यासाठी चितोडच्या वेशीचे दरवाजे बंद करण्याचा 
हुकूम दिला, षरंतु ते घातुक राजद्रोही बंधु मदारिया नांवाच्या किऴयांत जाऊन लपून 


( ९५ ) 


बसले, तेव्हां कुंभो यास असें वाटलें की, आपल्या बापाचे मामाकडून मारवाडांवून 
या कामांत तपास लावण्याविषयीं योग्य तें साह्य मिळेल ब ज्या अर्थी जोधा 
याणें नुक्ताच चोंडा याजबरोबर तह केला होता त्या अर्थी पूर्वीचा द्वेष व मत्सरबुद्धि 
हीं त्याच्या मनांत नसतील, असें वाळून त्यानें त्याजकडे साह्य मागितले. तेव्हां 
जोधा यानें आपला एक मुलगा व कांहीं सेन्य त्याजबरोबर दिलें आणि त्याचा पा- 
ठलाग करण्यास सांगितलें. परंतु तो सर्व कपटीभाव असल्यामुळें या मारवाडी 
साह्याने त्याला कांहींएक नफा झाला नाहीं. कारण, सदर मारेकरी बंधु जोधा 
याच्या अगदीं सर्हद्दीजवबळ आसरा घेकन राहिले असतां, जोधा याजकडून आ- 
लेल्या साह्यकारी लोकांनीं मुद्दाम तें स्थळ टाळून भलतीचकडे त्यांचा शोध चाल- 
बिला; व त्यांना तेथूनही पळून जाण्यास संधि दिली. तेव्हां त्यांनीं मेरवाड्यांत 
राताकोट ह्मणून एक मजबूत किल्ला होता तेथें आसरा घेतला, त्यांनीं सुजा 
चव्हाण याची मुलगी पळवून नेली होती त्यामुळें तोही कुंभो यास या वेळीं मदतीला 
आला. परंतु त्यानें आपली मुलगी नेऊन अपमान केल्याची बातमी राजपुत्र कुंभो 
यास मुळींच कळविली नाहीं. ह्याप्रमाणें ते एकत्र झाल्यावर, सुजा यानें पूर्वीच 
त्या दुष्टांचें ठावठिकाण काहून ठेविलें होतें, तेथें जाण्याची सवीनीं तयारी केली, 
रात्रीची वेळ, अतिशय काळोख पडलेला, किल्ला हणजे उदेपूरच्या भोंवतीं जी डों- 
गरसांखळी आहे तींत अगदीं सुळक्यावर व अत्युच्च ठिकाणीं असल्यामुळें, तेथें 
जाण्याला सीधा माण नव्हता. वाटेनें डोंगरावरचें रान माजलेले. रसता गेरमाहि- 
तीचा, अशा नानाप्रकारच्या संकटांतून या पाठलाग करणारांना जावयाचें होतें 
परंतु करितात काय ? बापाच्या बधामुळें कुंभो राण्याला असा त्वेप आला होता 
कीं, ते दुष्ट कोठें सस्पपाताळांत जाऊन लपून बसले असते आणि ती त्यांच्या लप- 
ण्याची खरी जागा कोणीं त्यास सांगितली असती तरी, तो कशींही संकटें सोसून 
तेथें जाऊन त्यांचा सूड उगवून आला असता. त्याचप्रमाणें सुजाही अंतर्यामी, 
त्यांनीं आपली कन्या पळवून नेल्यामुळें संतापून गेला होता. आणि मारवाडचा 
राठोडपुत्र ज्या अर्थी त्यांच्या साह्यास ह्मणून आला होता त्या अर्थी त्यालाही त्यांच्या 
बरोबर फिरणें प्राततच होतें. ही पाठलाग करणारी सर्व मंडळी रात्र पडेपर्येत डोंगराच्या 
पायथ्याशीं देळवाडा या गांवीं जमून बसली. त्यांजमध्यें चंदाना हणून एक रज- 
पूत होता, तो बाट दाखविण्यास पुढें झाला, रात्र पडली तसे ते एकमेकांचे हात धरून 
चांचपडत चांचपडत परमावधीच्या संकटांनी व त्रासांनीं अनेक प्रकारचीं वळणें, चढउ- 
तार, निबिड जंगले आणि कूर पश्ूंचीं वसतिस्थानें यांमधून चालत जाऊन शेवटीं एक- 


दांचे उजाडतें आहे तों किल्लबाबर जाऊन पोहोचले. वाटेनें त्यांना एक भयंकर 
रा०४० १३ 


(९) 


व्याध्री भेटली, परंतु पुढच्या बाजूला खुजा चव्हाण चालला होता, त्यानें नेम धरून 
आपली बर्ची फेकून मारिली; ती तिच्या काळजांतच जाऊन ती मरून पडली. 
ते डोंगराच्या शिखरावर जाऊन पोंहोंचतात तों, त्यांच्या बरोबर असलेल्या रणवाद्यां- 
तीळ एक नगारा ज्याच्याजवळ होता त्याच्य हातांतून सुटून खालीं पडला आणि 
त्याचा मोठ्याने आवाज होत होत तो कड्यावरून खालीं गेला. या आवाजानें वर 
किल्ल्यांत चचा याची मुलगी जागी होऊन ह्ह्मणाली, “बाबा, हा नगाऱ्याचा आवाज 
कोठून ऐकूं येतो !' परंतु बाबाला आपला अंतकाळ समीप आला असून आपले अं- 
तक संनिध आल्याची ही सूचना आहे, याब्यी समञांत देखील कशू्पना नव्हती. तो 
तिला हणाला, 'ही मेघगजना होत आहे व आभाळ गडगडतें आहे. मुली, तूं 
स्वस्थुपणें नीज, आपल्या हत्रंस इतक्या उंच कधींही येववणार नाहीं. ते आपले 
खह्लीं खस्थ असतील,' तो असें मुलीचें समाधान करितो आहे तों मंदोडचा रा- 
ठोड राजपुत्र व त्याचे मागून त्याचा पाठलाग करणारे रात्र एकदम त्याचेपुढें जाऊन 
उभे राहिले. मग ता जातो कोठें ! चंदाना याची समशेर उघडीच होती, तिणे 
त्यांचे लागळेच दोन तुकडे केले. ह्याप्रमाणं चचाचा अंत झाला आणि राठोड 
यानें मेरा यास त्याच्या पायाशींच ठार करून पाडिलें. याप्रमाणें मोकल याचा 
विनाकारण वध करणाऱ्या दोघां मारेकरी बंधूंस शासन करून कुंभो राण्यानें आपला 
पुत्रघर्म गाजविला. नंतर तो किल्ला, त्याजवरील ठूट व त्याचे भोंबतालचा प्रदेश हीं 
सर्वे या हल्ला करणारांनी आपल्यामध्ये वांटून घेतळीं ब सर्वजण खालीं उतरून आ- 
पआपल्या ठिकाणीं चालते झाले. 


भाग सहावा. 


कुंभो राणा. 
कुंभोच्या वेळीं चितोडाची स्थिति.-मुसलमानी व हिंद्राजञांच्या कारकीदीच्या मुदती,---कुंभो 
माळव्याच्या राजाचा पराभव करितो.-रमेवाडांतीळ किळे.-- कुंभोची कारकीद्‌ व याच्या हा- 
तची कामें.---याची पत्नी मीराबाई,.--तिचा आणि याचा झालिनीच्या योगानें बेबनाव,-> 
झालिनीमुळें मंदोडच्या राजाजी कढह.---मीराबाईचा शेवट,---कुंभोचा अंत.---याचा मग! 
उदा किंवा उदयसिंग व याची कारकोदे.--याचा विद्युतातानें शेवट. --रायमक्नाचें राज्यारो- 
हृण.-- दिक्लीच्या बादश्याहाची स्वारी व याचा पराजय.--खिलनञीशीं लढाई व याचा पराभव, 
रायमळांचे पुत्र--त्यांचे आपसांत कळह,---संगाचा अज्ञातवास.--ए्वीराजञाचा ग्रहत्याग व 
शौयेदशीन.--एभ्बीराजञा बापाकडे परत जतो.---ञजयमल्लाची हकीकत व याचा विषयीपणा- 
मुळें सृग्यु.-भ्वीराजाचें व ताराबाईचें टय्न.--सुरजञमळाचा उठाव,--रजपृत शत्रंचें परस्परांत्री 


( ९७ ) 


बेतैन. --सुरजमकळ व एथ्वबोराज,-बंडवाल्यांचा पराजय व प्रथ्वीराजास थक्षप्राप्ि,--सुरनमळं 
मेवाड सोडतो व प्रतापगड देवळा हा प्रांत वसवितो.---पुभ्वीराजाचा व रायसज्ञाचा शेवट, 
आपला पिता मोकल याचा वध करणाऱ्या दुष्टांचा सूड उगविल्यानंतर कुंभो हा 
वि० सं» १४७५ ह्मणजे इ० स० १७१९ मर्ध्ये चितोडच्या गादीवर बसला. तोही 
मोठा पराक्रमी होता. सुदेवानें, मेवाड प्रांतांत जे राजे झाले ते सर्व एकसारखे 
महापराक्रमी आणि झूर असेन्न निपजष्त गेळे, असे झूर राजे कोणत्याही प्रांतांत 
झाले नाहींत. ह्या वेळीं हटले हणजे मेवाड प्रांत हा आपल्या वैभवशिखरावर 
चहून जात असून "त्या मार्गाच्या मध्यभागीं जाऊन पोहोंचला होता. अल़ाउदी- 
नाने चितोडावर गर्दी केल्याला ह्या वेळीं सुमारें शांभर वर्षे होत आलीं होतीं. त्या- 
मुळें चितोड येथील राज्यवेभव पूर्ववत्‌ तेथील राज्यकत्यीकडे येत चाललें असून ते- 
थील मोडामोडी आणि पाडापाडी सर्व दुरुस्त झाली होती, मुसलमानांस अद्छदीं 
पादाक्रांत करून पूर्बी जे महावीर त्यांजबरोबर संग्राम करण्यांत बळी पडले त्यांचे 
जागीं नवेनवे वीर उत्पन्न होऊन मेवाडच्या राजश्याहीस दिवसेंदिवस बळकटी येत 
चालली होती. उत्तरेकडून पुढें जीं विघ्ने व हले येणार त्यांचें निवारण करण्याक- 
रितां चितोड येथें सर्व प्रकारची सामग्री मिळवून तयारी करून ठेविली होती. व 
याबद्दलची व्यवस्था हमीर व लाखा राणा यांनीं अगोदरपासूनच चालविली होती, 
यामुळें पुढें जे रजपूत राणे चितोडच्या गादीवर आले त्यांस आपलें यश संभाळण्यास 
फार सोपें झालें होतें व तं यश पुढें कुंभोचा नातू संग राणा याजपर्येत सारखे राहिलें 
होते. पूर्वी सामरसी(समरसिंहा)चा ज्या ठिकाणीं पराजय झाल] त्या सरस्वती न- 
दीच्या तीरावर ह्या वेळीं रजपूत राजाचा 'किरमिजी झंडा' झळकत होता. 


प्रथमतः ज्या मुसलमानी बादशाहाने हिंदुस्थानचे सार्वभोमत्व मिळविले तो शा- 
हाबुद्दीन गोरी व त्याचा समकालीन मेवाडचा राजा सामरसी यांचे नंतर दिल्लीस 
व चितोडास जे राज्यकर्ते झाले, त्यांचा इतिहास पाहिला तर, शहाबुद्दीनापासून ह- 
छींच्या काळापर्यंत दिली येथं एकेदर २४ बादशाह आणि एक बादशाहीण असे 
मुसलमानी राजे झाले, आणि मेवाड येथें तितक्‍याच काळांत ११ राजे झाले, ह्याप्रमाणें 
पाहिलें असतां मुसलमानी बादशाहांपैकीं प्रत्येकाने सरासरी ९ वर्षे राज्य केलें व 
हिंदु राजांनीं प्रत्येकीं सरासरी २० वर्षे राज्यसुख भोगिलें, मुसलमानी बादशाह 
बहुतेक दग्यानें, दंग्यानें किंवा पदच्युत होऊन मेळे आणि हिंदु राजे स्वराज्य व 
स्वघमे रक्षणार्थ मेले व कोणी दग्यानें मारले गेले 

खिलजी वंशाचे अखेरीस दिल्लीचे सुभेदार खतंत्र हौऊन, विजापूर, गोवळकोंडे 
माळवा, गुजराथ, जोधपूर आणि काल्पी या ठिकाणीं त्यांनीं आपापली राज्यें स्था" 


( ९८ ) 


पिठी. पैकीं माळवा आणि गुजराथ येथील सुभेदार राजे जबरदस्त असून त्यांनीं 
कुंभो राणा राज्यावर बसला तेव्हां मसलत करून आपल्या बलिष्ठ सैन्यासहवर्तमान 
वि० सं० १४९६ झणजे इ० स० १४४० या वर्षी मेवाडावर स्वारी केली, त्यावेळीं 
कुंभो राणा हा आपली एकलक्ष फौज व चोदाशें हत्ती घेऊन माळव्याचे मैदानांत 
ह्मणजे त्याच्या मेवाडचे राज्याच्या सरहद्दीवर आला; आणि तेथें त्यानें त्यांचा पूर्ण- 
पणें पराभव करून माळव्याचा राजा माह्पूद यास, केद करून चितोडास नेलें. 
पण पुढें सहा महिन्यांनी कंभोनें माहमुदास कांहींएक खंडणी वगेरे न घेतां सोडून 
दिलें इतकेंच नाहीं, तर त्याचा गोठा सन्माध करून त्याला त्याचे* राज्यावर पुनरपि 
स्थापिले. कुंभोच्या या उदार कृतीबद्दळ मुसलमानी इतिहासलेखक अबू फजल 
हा आपल्या इतिहासांत त्याची फार प्रशंसा करितो. हिंदुराजांचें शोर्य, दातृत्व, 
औदार्य, अभिमान, सर्गावता आणि राजकारस्थानासंबंधीं भोळसरपणा या सर्वोचें 
मिश्रण झालेलें असून, त्यामुळें त्यांच्या आयुष्यक्रमांतील त्यांचा एकंदर व्यवहार मो- 
ठाच चमत्कारिक रीतीच। दृष्टीस पडतो ! कुभोनें माहसुदाचें राज्य त्यास परत 
दिलें, परंतु त्या वेळीं त्याचा मुकुट त्याला परत करणें राहिला होता तो कुंभोचा 
नातु संग राणा यानें बाबर यास परत दिला. कुंभो राण्याच्या वरील जयाचे सं- 
बंधानें चितोड येथं एक जयस्तंभ उभा केला आहे. त्याजवर असं लिहिलें आहे 
कीं, ' गुजरखंड व मालबदेश येथील फोजा एकत्र होऊन प्रथ्वीला कंप आणण्या- 
सारख्या व समुद्रतुल्य विस्तृत रीतीनं मेदपाट नगर (मेवाड) घेण्याकरितां आल्या 
होत्या. परंतु त्यांचा पराभव झाला, ' वर लिहिलेल्या लढाईनंतर पुढें हिसार प्रां- 
तांवर मेवाडची फोज गेली व तेथें त्यांनीं आपलें राज्य स्थापिले. त्यावेळीं माळ- 
व्याच्या मसलमानी राजाचीही फोज कुंभोच्या फाजेबरोबर साह्यार्थ होती व त्यावरून 
माळव्याचा राजा आपले पूर्वीचे द्वेषभाव विसरून कृतज्ञतेने मेवाडच्या राजाचा मित्र 
झाला होता असें दिसतें. याच फोजेने पुढें दिछीचा सुलतान गोरी याचा पराभव 
केला. तरी दिल्ली येथे तेमूरलंगाच्या नांवानेंच लोक खुतवा पढत होते. 


मेवाडचें संरक्षण उत्तम प्रकारें व्हावें हणून एकंदर ८४ गड बांधलेले आहेत. त्यां- 
पैकीं ३२किछे तर एकट्या कुंभो राण्यानेंच बांधिले. त्यांमध्यें चितोडच्या खालोखाल 
कुंभोमेर झणजे 'कुं भोचा डोंगर! हणून किल्ला आहे, यास 'कुमळमेर किल़ा' असेंच ह्म- 


ला प. पाणी ककी नाणा" ० 0)” 00२07 “>... 
*-4--. « ना. प". “पश ४0 000 00000 0 72 भस णणा"ा “ ८८ द: 00 1 मल्ल. 





५५५ पाप 


१. मुसलमानी व खिस्ती धर्मातून व राष्ट्रांतून, प्राथनामंदिरें व ईश्ररभजनाच्या जागा यांत आ- 
पल्या राज्ञाचें व याच्या कुटुंबाचें कल्याण व्हावें झणन सवे धर्मगरु व प्रजाजन यांनीं प्रार्थना क- 
रावी असा संप्रदाय आहे, याप्रमाणेच वरील तैमूर बादश्याहाचे नांवानें खुद्बा पढण्याचा (प्राथना 
करण्याचा) कम लोकांनीं ठेविला होता 


(९९ ) 


णतात. हा किला इतका मजबूद आणि बंदोबस्ताचा आहे कीं, त्यावर एतद्देशीय शजूंचा 
कांहीं एक इलाज चालणार नाहीं. कुंभोमेर किंवा कुमळमेर हा किल्ला हल्लीं ज्या ठि- 
काणीं आहे त्या ठिकाणीं पूर्वी इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकांत संप्रति नांबाच्या 
एका जैन राजानें एक किल्ला बांधिला' होता अशी हकीकत कळते. हा संप्रति 
राजा प्रसिद्ध चंद्रगुत राजाचा वंशज होता. कुमळमेर किल्ल्याच्या जागीं जैन 
लोकांचीं कांहीं देवळे अजूनही, आहेत, ' त्यांवरून तेथील ताबा ज्ञैनांकडे होता असें 
सिद्ध होते. कुंभोनं नागोर घेतलें तेव्हां तेथील दरवाजे व मारुतीची मूर्ति हीं जीं 
तेथून आणिलीं होतीं तीं या कुमळमेर किल्यावर उपयोगास लाविलीं. त्यानें अ- 
बूबरही एक किल्ला बांधिला आहे. तेथें पूर्वी प्रमार राजानें एक किल्ला उभा- 
रिला होता ब त्याच्याच आवारांत कुंभोनें हा दुसरा किल्ला बांधिला. आणि तेथें 
तो पुष्कळ वेळां वारंवार येऊन राहत असे. अबूच्या किल्यावर कुंभोच्या ब त्याचे 
बापाच्या पितळी मूति ठेविल्या आहेत, व त्या मूर्तीस अजून देवासारखे मानितात. 
हे किले बांधण्यास वगेरे कित्येक शतकें लोटलीं आहेत; तरी तेथील कांहीं स्थलें त्या 
वेळच्या स्थितीचें आणि वैभवाचें अजून स्मरण देतात! कुंभोनें पश्चिम सरहद्द आणि 
अबू यांच्यामध्यें नाकीं बांधिली ब सिरोहीजवळ वासंती नांवाचा एक किल्ला बांधून, 
अरवली खोऱ्यांतल्या मैयर नांवाच्या रानटी लोकांचे प्रतिबंधार्थ मचीन नामक एक 
दुसरा किल्ला बांधिला, त्याचप्रमाणें त्यानें भूमिये (ह्मणजे, ज्यांस कांहीं जमीन मि- 
ळाली आहे) नांवाच्या दांडग्या व डोंगरी भील लोकांचे बंदोबस्ताकरितां आहोर 
आणि दुसरे कित्येक किले बांधिले. त्यामुळे मेवाड व मारवाड यांची सरहद्द कोणती 
याविपयीं कोणास संदय न राहील अशी साहजिक सीमा आंखली गेली. 

वरील राजकीय बंदोबस्ताखेरीज कुंभोनें आपल्या पूज्य धर्माच्या संबंधानेंही आ- 
पलें स्मारक करून ठेवण्यास कमी केलें नाहीं. त्यानें अबूवर कुंभोश्याम नांवाचें 
एक सुंदर देऊळ बांधिले आहे. व त्याचप्रमाणें त्यानें कूषभदेवाचें मंदीर ह्मणून 

१, कुंभो राण्याचा प्रधान जो होता तो बैनधमा असून यानें आपल्या धर्माचे ठोकांकडून व 
गेणी व पट्टी करून हें देऊळ उभारण्याचा विचार केळा, आणि वर्गणीची यादी फिरविली तों वु - 
भो राण्यानेंच या सत्कृयास व कोदाल्योसेजनास आठलक्ष रुपयांचा आंकडा टाकिला | ह्या देव- 
ळाचे पायथ्याचा दगड वरील ज्ञेन प्रधानानेंच इ० स १४३८ त बसविला. हें देऊळ फार 
भव्य आहे असें वर सांगितलेंच आहे. याला तीन मजले असून याचे रक्षणार्थ भोंवताठीं सुमारें 
३० हात उंचीचा कोट केळेला आहे. या देवळास मोठमोठे तळमजळे(भयारे)ही काढिले 
असून यांत अहमदाबादच्याप्रमाणें ज्ञेन साधंचे सुंदर सुंदर पुतळे ठेविळे अहित. या देवाल्यावरून 
आणि पूर्बींच्या इतर श्रोंकडों कृसांवरून पूर्वी इकडे कलकोळल्य कोणया स्थितींत होतें आणि पुढें 
वें कसे ऱ्हास पावत गेठें याचें उत्कृ दत्वोन होतें. 


( १०० ) 


एक दुसरें विज्ञाळ देवालय बांधिले आहे. या भव्य देवालयास दहालाख रुपयां- 
वर खचे झाला असावा. हें अबूवर मेवाडच्या पश्चिम बाजूकडील साद्री नांवाच्या 
उतरणीच्या मागीवर बांधिलें आहे. हें देऊळ अगदीं एकांती व ओसाड प्रदेशांत 
असल्यामुळें तें मुसलमान इात्रूंस कधींही सांपडलें नाहीं आणि हणून तें त्यांच्या दु- 
स्क्रियेवांचून जसेच्या तसेंच शाबूत राहिलें आहे. हल्लीं तरी हें देऊळ निमेनुष्य 
आणि वनेचर श्वापदांचे आश्रयस्थान असेंच झालें आहे. कुंभो राणा जसा राज- 
कीय ब व्यावहारिक कामकारभारांत कुशल व निपुण होता, तसाच तो बुद्धिमान्‌ही 
होता. तो कविता सुंदर करी, त्यानें 'गीतगोविंद? या कृष्णविलासी काव्यावर 
उत्कृष्ट टीका केली आहे ह्मणून भाटांच्या ग्रंथांत वर्णन केलें आहे. 


कुंभो राण्याची बायको ही मेरटच्या ठाकुराची कन्या असून ती त्या काळीं 
तिच्या सोंदर्यगुणशीलानें अत्यंत प्रसिद्ध होती. ती महाभक्त आणि कवयित्री असून 
तिणेंही श्रीकू'०५॥वर बहुत सुंदर व प्रेमळ परद्ये कली आहेत. आतां हा कवित्बगुण 
तिला तिच्या पतीकडून मिळाला किवा कुंभो राण्यालाच त्याच्या या राणीकडून मि- 
ळाला हें कांहीं सांगवत नाहीं. परंतु हीं उभयतां स्त्रीपुरुष कृष्णभक्त होतीं असें 
त्यांच्या एकंदर कवितेच्या ओघावरून दिसतें. या शीलबतीचें नांव मीराबाई असून 
हें नांब मेवाड वगेरे प्रांतांत भक्तमालेमध्ये लोक गात असतात. मीराबाईविषयीं 
अनेक कथा व गोष्टी लोकांमध्यें प्रसिद्ध आहेत. त्यांतीलच ही पुढील गोष्ट येथें 
आह देत आहोंः--केंभो राणा आपल्या संप्रदायाप्रमाणें आपल्या पराक्रमी सैन्या- 
सहवर्तमान शत्रूचे मुळूख घेत असतां त्यांतच झालावाडच्या ठाकुराची कन्या त्याने 
पळवून नेळी. ही कन्या मंदोडच्या राठोडास देण्याचा तिचे बापा'वा संकेत ठरला 
होता ब मंदोडच्या राठोडानेंही ती परत मिळविण्याविषयीं बहुत प्रयत्न केला, परंतु 
ती त्यास मिळाली नाहीं. मंदोड व चितोड येथील राजघराण्यांत मातुलभागि- 
नेयसंबंध (माभाभाच्यांचें नात) होता. परंतु ह्या कृत्यानें त्यांचा पूर्वीचा कुटुंब- 
कलह पुनरपि सुरू झाला. स्त्रीप्रातीची महत्वाकांक्षा ब तिच्या अप्रास्तीमुळें होणारें 
अपमानजन्य दुःख हीं फार भयंकर आणि घातुक आहेत. कुंभोनं झालावाडची 
राजकन्या झालिनी इचें हरण करून जी नेली ती चितोडच्या अत्युच्च गडावर नेऊन 
ठेविली. “या गडावरील झालिनीच्या दिवाणखान्यांत जी रोषनाई होई ती, भा- 
द्रपदमासींच्या मेघच्छन्न अश्या अंधाऱ्या रात्रीं मंदोड येथील राजाचे दिवाणखान्यां- 
तून स्पष्ट दिसे ब यामुळें तर राजाचा अगदीं संताप होऊन झालिनी ही कोणत्या 
उपायांनीं आपल्या हस्तगत होऊन झालेला अपम[्‌न भरून येईल, या गोष्टीकडे 
त्याचें नेहमीं लक्ष्य असे,' असें भाट आपल्या ग्रंथांत वर्णन करितात, आणि यामुळें 


( १०१ ) 


चितोडावर अनेक वेळां त्याचे हे आले, परंतु त्यांत त्यास यश मिळालें नाहीं, 
मंदोडच्या राजाचा ह्याप्रमाणें मोठा अपमान केला हें कुंभोच्या एकंदर निमल रा 
ज्यकारभारास आणि त्याच्या सुगुणसंपन्नतेस मोठें लांछनाबह होतें. मंदोडच्या रा- 
जाने, एकवेळीं अंधारांतून प्रचड अट्थरीमधून रान तोडीत तोडीत एका अगदीं अ- 
प्रसिद्ध व अमम्य मागाने जाऊन चितोडास जेथे झालिनी ही राजकन्या राहत होती 
तेथपर्यंत प्रवेश केळा. परंतु ्रेबटीं त्याचा बेत फसून त्याला हिर्मुटट होऊन मंदोडास 
परत जावें लागलें. अस्तु. 

याप्रमाणें कुंभोचें कृत्य त्याची परम सात्विक राणी मीराबाई इला न आबडून 
ती द्वारकेस जाऊन भगवद्भधजनांत मम्न झाली व रोबटीं तेथेंच तिचा अंत झाला, 
द्वारकेस मीराबाईचे स्थान अजून आहे. 


कुंभो राण्यानें सुमारें पन्नास वर्षे राज्य केलें, तो आपल्या सर्व शत्रूंवर विजयी 
झाला होता ब त्यानें किले कोट वगेर बांधून आपल्या राज्यास मोठी बळकटी आ- 
णिली होती, त्याचप्रमाणें त्यानें देवळें वगरे बांधूनही आपल्या राष्ट्रांतील कलाको- 
शल्याचें दर्शन करविले. ह्याप्रमाणें तो वरीळ एका कन्याहरणाचे निंद्य कृत्याशि- 
बाय निष्कलंक राजा असून मोठ्या उत्साहाने व वैभवाने आपल्या राजनिष्ठ प्रजेचे 
परिपालन करीत असतां एकाएकीं, वि० स० १५२५ हणजे इ० स० १४६९ 
साळी, त्याचा उदयसिंग नावा'चा पुत्र होता त्याजकडून मारला गेला, व येथे कुंभो 
राण्याची कारकीर्द सपली, 


उदयसिंग हा मुलगा विलक्षण महत्वाकांक्षी आणि अत्यंत उताबळा असा मनस्वी 
मनुष्य होता. त्याची महत्वाकांभा आणि उतावळेपणा ही, त्याच्या वरील अविचारी 
कृत्यावरूनच व्यक्त होत आहेत. बापाच मागून आपल्याला गादीवर बसावयाचा हक्क असतां 
व वृद्ध पित्याकडून लबकर किवा उशीरां केव्हां तरी राज्याधिकार ब राज्यवेभव आ- 
पले हातीं यावयाचे असता त्यानं त्या प्रबळ महत्वाकांक्षेनं आणि उत्मविळपणानें आ- 
पल्या जनकासच ठार मारून टाकिले; यापेक्षां तो त्याचा अधमपणा आणि मोख्य दु- 
सरें कोणतं असावयाला पाहिजे होतं! परतु त्याचा तरी काय परिणाम झाला? पितृघा- 


"गणी शिशिर णपी00२)ी0ी00ी तीण 0?0?00ी?0ची0ीश00२000रीणणाणणी0टीणा0णणी? शी प क्कालणीणशणपीण णी???” ची ण? 000000 ीशी000ी0000000001000॥0री 


१, जधपूरचा राजा अभयसिंग याणें याजञप्रमाणें पितृहत्या केळी, राज्यलोभ हा मोठा दुर्न- 
वार आहे. दक्षिणेकडे महाराष्ट्र देशाचे इतिहासांत पेशवेकुळांत अज्ञा प्रकारचे अनर्थ झालेले 
दाखळू आहेत. राषोबादादा यांणां आपल। पुतण्या नारायणराव पेक्वा यास राड्यलोभानेंच मा- 
रिळें. परंतु ज्या सुखलाभाकरितां हे असले नीच मनाचे खोक अक्षी नोच कमे करितात तें 
सुख अंक्षतःही त्यांस न भिळतां इहपरलोकीं चिरकाळ दुष्कीर्त आणि रौरववास यांशिवाय त्यांना 
काय मिळावे | ब त्याममाणें त्यांस ती फळे मिळालेली सर्वीस महक्षूर आहेतच, 


( ३१०२.) 


तकी राजपुत्र आपला राजा होणें कोणास आवडेल ? त्याचें हें नीच कृत्य बघून सर्व 
लोक त्याविषयी नाखुष आणि ब्मुर्वत झाले. ते त्याला “हत्यारी' (मारेकरी) 
अशा निंदाव्यंजक विशोषणानें हांक मारीत. पुढें तो तरी इतका मूर्ख व अजागळ 
निधाला कीं, त्याच्या पांच वर्षाच्या कारकीर्दीक अनेक असंतोषाचीं कृत्ये घडलीं. 
मागील राजांनीं जे प्रांत मोठ्या प्रयत्नांनी मिळविले होते त्यांचें त्याजकड्टून बरोबर 
संरक्षण होईनासें होऊन ते त्याजकडून हळूहळ जात च]लले. त्याणें देवरा ठाकूर 
यास अबू प्रांत देऊन त्यास खतंत्र केलें. आणि त्याचप्रमाणें जोधपूरच्या राजास 
सांभर व अजमीर देऊन त्याची त्याणं मैञी संपौदण्याचा क्रम चालविळा, परंतु चमत्कार 
हा कीं, ज्यांच्या मैत्रीकरितां त्याणें त्यांस वरील प्रांत दिले, त्यांजकडून त्याला कोण- 
त्याही प्रकारचा मोठेपणा अथवा कृतशता दाखविण्यांत आली नाहीं. शोवटीं तो दि- 
छीच्या बादश्ाहांस शरण जाऊन त्याला आपली मुलगीही देण्यास तयार झाला होता. 
परंतु, मुसलमानी घरांत आपल्या मुळी देण्याचं लांछनास्पद कृत्य बाप्पा रावळाचे वं- 
शांत र्जे आजपर्यंत कधींच झालं नव्हतें तें घडविण्याचा ईश्वरी संकेतही नसल्यामुळें ती 
गोष्ट घडून आली नाहीं. ह्मणजे, वरील कन्यादानाचा बिचार ठरवून बादशाहाची 
रजा घेऊन तो त्याच्या दिवाणखान्यांतून बाहेर पडतो तों एकदम प्रचंड विजेचा त्याज- 
बर आघात होऊन तो ताबडतोड तेथेंच मरण पावला, ह्याप्रमाणं सिसोदिया कु- 
ळाचें पाविब्य आणि अभिमान हीं ईश्वरानेंच राख्िठीं, असें भाट झणतात. या “हत्यारी! 
उदयसिंगाचं वर्णन भाट लोकांनीं सर्व प्रकारच्या निंदा व शाप यांनीं भरून 
केलें आहे. 


उदाचा (उदयसिंगाचा) याप्रमाणे अंत झाल्यावर त्याचा भाऊ रायमक्क नांबाचा 
होता तो वि० सं> १५३० हझणजे इ० स० १४७४ मध्यें चितोडास मेवाडचा 
राजा हणून गादीवर बसला. उदा हा जो दिल्लीस तेथील बादशाहाला शरण 
गेला होता झणून वर सांगितलं तो, त्याचा हा भाऊ त्याजबरोबर लढत असून त्यांत 
त्याचा पराभव झाल्यामुळें दिछीवाल्यांकडून तरी मदत मिळेल ह्मणून त्यास शरण 
गेला व त्यास आपली मुलगी देण्याचें कबूल करून बाहेर येतो तों वर लिहिल्याप्र- 
मारणे अपघाताने त्याचा शोबट झाला. तेव्हां अथोत्‌ त्याचे मागून त्याशीं लढणाऱ्या 
या रायमल़लालाच मेवाडचें राज्य मिळालें. परंतु उदयसिंगाला सहखमल व सुर- 
जमल या नांबाचे दोन पुत्र असून त्यांचा गादीवर वारसा असतां ते मार्गे पडले, 
तेव्हां ते दिलीचे बादशाहाची मदत घेऊन मेवाडावर आले व त्यांणीं नाथद्वारास 
तळ दिला. परंतु लोकांचा व इतर संस्थानिकांचा पहिल्यापासूनच रायमलछाकडचा 
पक्ष असल्यामुळें सर्व प्रकारची मदत रायमळासच मिळाली, अबू व गिरनार येथीळ 


(१०३ ) 


ठाकूर व दुसरे सर्व राजे रायमलाकडेच झाले तेव्हां त्यांची एकंदर साठहजार फौज 
जमली. नंतर त्या उभयपक्षांची नाथद्वाराजवळच घासा या ठिकाणीं लढाई झाळी, 
ती फारच भयंकर झाली. भाटांनीं तर असें वर्णन केलें आहे कीं, या लढाईत रक्ताचे 
पूर वाहिले! कारण, वरील दोघे बंथु सिंहासारखे शूर आणि पराक्रमी असल्यामुळें 
रायमल़लाकडील लोकांचा फार संहार केला, परंतु त्यांजकडे सर्व प्रकाराने उत्कृष्ट 
मदत असल्यामुळें दिलीबाल्यांचा आणिं त्या सिंहासारख्या पितृहत्यारीपुत्रांचा सरवोशीं 
मोड होऊन त्यांस दिल्लीकडे परत जावें लागलें. 

रायमल्लानें आपली एक मुलगी गिरनारचा ठाकूर सुरजी यादव यास दिली 
होती व दुसरी सिरोहीची ठाकूर जयमलू देवरा यास देऊन तिला अबूचा प्रांत 
आंदण दिला होता. वर लिहिलेल्या लढाईत रायमलाचे दोघां पुतण्यांचा पराभव 
झाल्यावर ते पुनः त्याजकडे आले व त्यांस त्याणें क्षमा करून त्यांच्या डोलाप्रमाणें 
त्यांस नेमणूक करून देऊन त्यांना आपल्याजवळ बाळगिलें होते. पुढे माळव्याचा 
सुलतान घियासुहीन खिलजी याचा व रायमल़ाचा कांहीं तेटा होऊन त्यांजमध्यें 
मोठी लढाई झाली, तींत हे दोघे शूर पुतण्ये त्याच्या फार उपयोगीं पडले व खि- 
लजीचा सवोशीं पराभव झाला. 


रायमल़ाला संग, प्रथ्वीराज आणि जयमळू असे तीन पुत्र होते. यांत संग 
ब प्रूथ्वीराज हे सहोदर (सख्खे भाऊ) असून ते झालावाडचे ठाकुराच्या कन्येचे 
पुत्र होते; व तिसरा जयमल्ल हा दुसर्‍या राणीचा मुलगा होता. संगाचें सगळें नांव 
संग्रामसिंग असें होते; त्याखं थोडक्यांत संग असें नांब पडलं असून तो बाबराचा प्रति- 
स्पर्धी होता. हे तिघेही भाऊ लहानपणापासून एकमेकांशीं फार भांडत असत. 
तिघेही मोठे शूर आणि पराक्रमी असून त्यांच्यांमध्ये द्वैेधीभाव नसता तर रायमल्लाच्या 
पूर्वजांनी जितका मुलुख काबीज करून लौकिक सपादिला तितका मुळूख व लौकिक 
या मुलांनी मिळविला असता. परंतु तें व्हावें कसें १ पुढें, संग _हा थोरपणाच्या 
बुद्धीममाणं आपणच दूर निघून गेला होता व दुसऱ्या दोघांस त्यांच्या भांडणांमुळें 
ञ्ञासून बापानंच बाहेर घालविले होते. त्यांत जयमल़ हा पुढें त्याच्या अब्यवस्थित- 
पणाने एका प्रसंगांत मारला गेला. वरील तिघेही राजपुत्र रजपुतांच्या इतिहा- 
सांत फार प्रसिद्ध असून त्यांच्या विषयींच्या हकीकती फारच विलक्षण आहेत. 
त्यांवरून, रजपूत कुळांतील लोकांस जेव्हां शत्रुंबरोबर युद्धूसंग्रामाच्या कामगिऱ्या 
नसतात तेव्हां त्यांचे काय काय उद्योग चाळू असतात हें समजतें. 

बरीळ तीन पुत्रांचे तीन, प्रकारचे खभाव्‌ होते. एके दिवशीं हे तिघे बंधु ब 


त्यांचा चुलत भाऊ सुरजमलू असे चोघेजण शिकारीहून आल्यावर रीतीम्रमाणें वा- 
रा* इ० १४ 


( १०४) 


ड्याच्या गश्वीवर सर्ञ्रेजी पसरून हवाश्यीर जागेत पामसुपारो खात ब कोणी कुसुबा 
पीत बसले होते. तेथें गोष्टी निघतां निघतां संग हणाला, मी जरी मेवाडच्या 
गादीचा वारस आहे, तरी देवीच्या देवळांत जाऊन, तिच्या इच्छेनें मेवाडच्या गा- 
दीबर कोणीं बसावें याविषयीं कोल मागूं.! लीाप्रमाणें ते चोघेही उदेपुरापासून दहा 
कोसांवर त्यांच्या चारणी देवीचे देवळांत गेले. पहिल्यानें पृथ्वीराज आणि सुरजमल 
हे देवळांत शिरून तेथें भुईवरच बसले. नंर्त॑र संग जाऊन, तेर्थे देवीचा कोल दे- 
णाऱ्या भक्तिणीचं व्याघतांबर अंथरलं होतं त्यावर बसला व त्याचेच रोजारीं सुरजमल 
आपली एक मांडी ठेवून बसला. नंतर पृथ्वीराजानें त्या भक्तिणीला आपला हेतु कळवून 
मेवाडच्या गादीवर आह्यांपेकीं कोणी बसावें १? याविषयीं कोळ मागितला. तों तिणें 
व्याभ्ांबरावर जो बसला होता त्याजकडे बोट दाखविलें, व 'त्यांचे रोजारीं बसणाराही रा- 
ज्याचा कांहीं भाग पावेल' असं भविष्य सांगितलं. हें भविष्य ऐकिल्याबरोबर पृथ्वी- 
राजानें संतापून संगावर तरवार उपसली आणि 'त्या भविष्यवादिनीचें भाकित खोटें 
करितों, अस झटलं. परंतु सुरजमलानें त्याचा हात धरिल्यामुळें संग बचावला व भ- 
विष्यवादिनी त्याचें तें भयंकर स्वरूप बघून तेथन पळून गेली. तरी त्या झटापटींत 
सुरजमल़ व प्रृथ्वीराज हे परस्पर बरंच घायाळ होऊन संगालाही तरवारीचे पांच 
चार बार सोसावे लागले, व त्याप्रमाणेंच एक बाण त्याचे डोळ्यास लागला तो 
डोळा फुटून तो जन्माचा एक डोळ्यानं अंधळा झाला. दोवबटीं त्याणें तथून निघून 
जाऊन आपला जीव वांचविला, संग निघाला ता बीडा उदावत याच घरीं जाऊन 
लपून राहिला, तो त्याचा सावत्र भाऊ जयम&, जो देवीचे देवळांत पुथ्वीराजाब- 
रोबरच जमीनीवर बसला होता, तो त्याचा पाठलाग करीत घोडा दवडीत बीडाच 
घरीं आला. तेव्हां बीडानें त्यास सांगितलें कां, 'संगाला मी आपल्या पाठीशी 
घातलं आहे, त्या अर्था तो तुझ्या हातीं लागणार नाहीं. * इतकें बोलणें ऐकिल्याब- 
रोबर जयमल्लानं तरवार उपसून बीडालाच ठार केलें, त्या झटापटींत संग तेथून 
निघून गेळा आणि पुष्कळ दिवस लपत फिरत होता. 


इकडे प्रथ्वीराज जो घायाळ होऊन आजारी पडला होता तो बरा झाल आणि 
संगाचा तपास करूं लागला. परंतु संग, जो पुढे तेमूरवंशीय बावर या शूर 
पुरुषाबरोधर एकलक्ष फोजेनिशीं सारखा झुंजू लागला, तो वेषांतर करून एका ध- 
नगराचे घरीं त्याच्या मेंढ्या वळीत राहिला होता ! तं काम करण्याचा त्या बिचाऱ्या- 
स कधींच सहवास नसल्यामुळें त्याचा यजमान धनगर त्यास नेहमीं, “ तुला जेवतां 
येतें, पण मंढरें वळतां येत नाहींत! झसें ह्मणून त्रास देत असे. पण, त्याचा हा 
अज्ञातवास फार दिवस राहिला नाहीं, त्याणें अश्या स्थितींत असतांच आसपासच्या 


( १०५ ) 


कित्येक राजांचा परिचय करून ठेविला. ब त्यांतच त्याच्या एका खेही राजानें 
एक घोडा व कांहीं मुख्य हत्यारें अशीं त्यास दिलीं. तीं मिळाल्यावर संगाने ती 
मेंढपाळाची चाकरी सोडून देऊन शूर सरदाराच्या वेषाने तो कोठें तरी आश्रव 
शोधण्यास निघाला. तो, अजमीराजेवळ श्रीनगर हणून संस्थान असून तेथील 
राजा प्रमारवंशीय राव कमेचंद्र (करमचंद) नांबाचा होता, त्याजवळ चाकरीस 
राहिला, या रावाजवळ तोः असतां ऐका अघटित गोष्टीवरून त्या रावानें आपली 
कन्या त्याला दिली. ही गोष्ट भाटांनीं अशी लिहिली आहेः---एके दिवशीं संग हा 
आपले दोन विश्वासू रजपूत शिपाई बरोबर घेऊन शिकारीला गेला होता. तेथें 
तो एका ठिकाणीं मुक्कामास उतरून त्यांचे चाकर भोजनाचे तयारौस लागले होते. 
संग एका झाडाखालीं गाशा टाकून व बरची उश्याला घेऊन निवांत झोप घेत प- 
डला होता व त्या वेळीं त्या झाडाच्या पानातून सूयाचे किरण त्यांचे तोंडावर पडलें 
होते. अशा वेळीं एक नाग येऊन त्याणें त्यांचे डोक्यावर फणा उभारिली ब त्याचे 
तोडावर छाया धरिली. नंतर देवी नांवाचा एक कल्याणसूचक पक्षी त्या नाग- 
फणीवर बसून कांहीं चिवचिव करीत होता. इतक्यांत त्याच रस्त्याने मरू नांवाचा 
एक धनगर आपल्या मेंढ्या हांकीत चालला होता, त्याणं हा सर्व चमत्कार बघि- 
तला, त्याला पक्ष्यांची भाषा समजत होती. त्याणें या सर्व चिन्हांवरून ब त्या 
पक्ष्याच्या बोलण्यावरून असें जाणिलें कीं, 'हा मनुष्य (संग) पुढें छत्रधारी 
(राजा) होणार.' ब ही गोष्ट पुढें ताणें राव प्रमारासही कळविली, धनगर में- 
ढरें हांकीत चालला असवां त्या गडबडीनं संगही जागा होऊन उठून बसला व 
त्यालाही त्याणें तें भावी वैभबाचें भाकात सांगितलं. पुढं राव प्रमाराने, संग हा 
राजछत्रधारी होणार हें जाणून त्यास, वर लिहिल्याप्रमाणे, आपली कन्या देऊन जां- 
बद केलें, 

इकडे राणा रायमलू यास, आपल्या युवराजाची (संगाची), काय बासलात॑ 
झाली हें समजत नाहीं व याला प्रृथ्वीराजाचा दुष्टावाच कारण झाला असें पाहून, 
त्यास प्रुथ्वीराजाविषयीं अत्यंत अप्रीति उत्पन्न झाली, त्याणें त्याला सांगितलें कीं, 
' तूं येथून निघून जा व॑ आपल्या शोर्यावरच कमाई करून पोट भर.' त्याप्रमाणें 
तो राजपुत्र पांच घोडेसारांनिशीं बापाला नमस्कार करून निघाला, तो गोदवाड 
प्रांतांत आला व त्याचें मुख्य शहर नांदोल येथें त्याणें मुक्काम केला, कोठें नोकरी 
चाकरी मिळेपर्यंत त्याला जवळच्या जिनसा मोडूनच निर्वाह करणें प्रास होतें. त्या- 
प्रमार्ण त्याणें एके दिवशीं तेथील ओझा नांबाच्या एका वाण्यास आपली अंगठी 
विकून सामान खरेदी केलें, तो वाणी मोठा धूत आणि राजकारस्थानी होता, ती 


